Reg. No. NP CIT Y/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक ४] गुरूवार ते बुधवार, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ [पृष्ठे १०५, किंमत : रुपये ११.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अ-नागपूर विभागीय पुरवणी 


(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. २३. 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 





वाचावे.--(१) मा. सहसंचालक (पणन), पणन संचालनालय, म. रा. पुणे यांचे पत्र जा. क्र. पणन-५-कृउबास-तुमसर-चौकशी-२६६६-२०, दि. २३ 
जुलै २०२०. 


RRA. 


(२) या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. -भं-पणन-कृउबास-तु-चौकशी-श्री. कारेमोरे तक्रार-३७८५-२०२०, दि. ०७ सप्टेंबर २०२०. 











(३) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तुमसर तालुका यांचे पत्र जा. क्र. सनितु-पणन-कृउबास-तु-चौकशी-श्री. कारेमोरे तक्रार-१३८३- 
२०२०, दि. २९ सप्टेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४५(१) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस. 





क्रमांक जिउनि-भं-कृउबास-तु-कलम ४५(१)-कारणे दाखवा नोटीस-६३१७-२०२०.-- 





ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर जि. भंडारा या बाजार समितीची स्थापना व रचना महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व 
विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याअंतर्गतचे नियम, १९६७ मधील तरतुदीनुसार झाली आहे. (ज्याचा यापुढे उल्लेख केवळ “ पणन कायदा व नियम” 








असा केलेला आहे.) त्यामुळे सदरहू बाजार समिती व तिच्या विद्यमान संचालक मंडळाला उपरोक्त नमूद पणन कायद्यातील व त्या अंतर्गतच्या नियमातील 








तरतुदीनुसार तसेच सदरहू बाजार समितीच्या उपविधीमधील तरतुदीनुसार शासनाचे व मा. पणन संचालक, पणन संचालनालय, म. रा. पुणे यांचे 





परिपत्रकाद्वारे दिलेले निर्देश तथा सूचना यांना अनुसरून कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाज चालविणे आवश्यक आहे. आणि, 





ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर, जि. भंडारा या बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने दि. १६ सप्टेंबर २०१६ पासून 








पदभार स्विकारलेला आहे. त्यामुळे सदरहू विद्यमान संचालक मंडळाला सदरहू बाजार समितीचे कामकाज महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास 





व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याअंतर्गतचे नियम, १९६७ मधील तरतुदी, शासनाचे व मा. पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 





पुणे यांचे परीपत्रकीय निर्देश तथा सूचना, तसेच बाजार समितीच्या पोटनियमानुसार चालविणे बंधनकारक आहे. 


ना.-एक-अ-१ (१७०७). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 











ज्याअर्थी, वाचावे क्र. (१) च्या तक्रारीबाबत या कार्यालयाने वाचावे क्र. (२) चे पत्रानुसार सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका तुमसर 





यांना तक्रारीमध्ये नमूद मुद्यांची सखोल चौकशी करून, चौकशी अहवाल अभिप्रायास या कार्यालयास सादर करण्याबाबत निर्देशित केले. त्यानुसार 








सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तुमसर तालुका यांनी विषयांकीत तक्रारीमध्ये नमूद मुद्यांचे अनुषंगाने वाचावे क्र. (३) चे पत्रानुसार चौकशी अहवाल 








अभिप्रायासह या कार्यालयास सादर केलेला आहे. सदरहू चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता, असे निदर्शनास येते की, कृषि उत्पन्न बाजार 





समिती, तुमसर जि. भंडारा या बाजार समितीचे प्रभारी सचिव यांनी त्यांचे पत्र दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२० अन्वये सदरहू तक्रारीच्या अनुषंगाने सविस्तर 








खुलासा व आवश्यक दस्तऐवज सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, तुमसर तालुका यांचेकडे सादर केलेला आहे. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, 





तुमसर यांनी त्यांचे पत्र दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२० चे पत्रान्वये सदर अहवाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने सहाय्यक 














निबंधक, सहकारी संस्था, तुमसर तालुका यांनी सादर केलेला चौकशी अहवाल व कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर यांनी सादर केलेला खुलासा 








विचारात घेता, खालील नमूद मुद्यामध्ये सदरहू बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) 








अधिनियम, १९६३ व त्याअंतर्गतचे नियम, १९६७ मधील तरतुदी, तसेच शासनाचे व मा. पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परीपत्रकीय 








निर्देश तथा सूचना, तसेच बाजार समितीच्या पोटनियमाचे पालन केले नसल्याचे, तसेच समितीचे संचालकांना सोपविलेली जबाबदारी व कर्तव्य पार 


पाडण्यात कसून केल्याचे दिसून येते. 





(१) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर या बाजार समितीच्या ओपन शेड बांधकाम करण्याकरीता मा. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि 


पणन मंडळ, पुणे यांनी दि. ११ डिसेंबर २०१४ च्या रक्‍कम रु. ७३,८१,८२४ मंजूर निविदा दर व १८.२५०% जादा अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु. 





९७,९५,६८० या अटी व शर्तीस अधिन राहून मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार बाजार समितीने सदरहू बांधकामाचा वर्कऑर्डर दि. २२ डिसेंबर २०१४ 


रोजी कंत्राटदार श्री. ए. ए. रजवी यांना दिलेला असून, सदरहू बांधकाम दि. २१ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत कळविलेले होते. परंतु 








कंत्राटदाराने बांधकाम मुदतीत पूर्ण न करता, बांधकाम पुर्ण करण्याकरीता मुदतवाढ मिळणेबाबत बाजार समितीकडे विनंती अर्ज दिला. त्यानुसार बाजार 





समितीच्या संचालक मंडळाने दि. ३१ मार्च २०१८ रोजीच्या सभेमध्ये ठराव क्र. १०(६) नुसार कंत्राटदारास बांधकाम करण्याकरीता मुदतवाढ दिली. 





सदर मुदतवाढीला महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांची मंजूरी न घेता, बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिलेली 





आहे. त्यामुळे सदर कामाचा खर्च वाढून, बाजार समितीला आर्थिक नुकसान होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यावरून सदर बाजार समितीच्या 








संचालक मंडळाने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे द. ११ डिसेंबर २०१४ च्या आदेशाचे पालन करण्यास व कर्तव्यपालनात हेतुपुरस्पर 


कसून केल्याचे दिसून येते. 





(२) दि. ११ जानेवारी २०१७ ला व्हाऊचर नं. २३९० प्रमाणे ३००० नग शॉल श्री. दुर्गा वस्त्र भंडार, नेहरू नगर, तुमसर यांचेकडून एक नग 


रक्‍कम रु. १२२ प्रमाणे खरेदी करून, एकूण रक्‍कम रु. ३,६६,००० ला बाजार समितीने खरेदी केलेल्या आहेत. सदरहू मुद्याबाबत महाराष्ट्र कृषि 





उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४०(ब) अन्वये चौकशी करण्यात आलेली असून, चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे 





अहवालात असे नमूद केले की, कृषि उत्पन्न बाजार समितीने दि. २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या सभेतील ठराव क्र. ५ नुसार बाजार समितीचे 








कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे पदधिकारी व शेतकरी यांच्यासाठी दि. १ जानेवारी २०१७ रोजी शेतकरी मेळावा व सर्वसाधारण सभा आयोजित करून 


शॉल वाटप केलेले आहे. 





सदरहू बाजार समितीने शॉल खरेदी करतांना आवश्यक निविदा प्रक्रियेचा अवलंब न केल्यामुळे, तसेच सदरहू खर्चास सक्षम अधिका-यांची 








परवानगी घेतलेली नसल्याने, सदरहू बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) 





अधिनियम, १९६३ चे कलम ३७ चे कर्तव्यपालनात हेतुपुरस्सर कसूर केल्याचे निदर्शनास येते. 


(3) दिवाळी निमित्त मिठाई वाटप करताना हल्दीराम फुड्स यांना दि. ०२ फेब्रुवारी २०१७ व्हाऊचर क्र. २७६५ अन्वये रक्‍कम रुपये ७७,४२५ 





अदा केलेले असून, सदरहू मिठाई बाबत रु. ५७,००० सह इतर बिल समाविष्ट आहेत व सदरहू खर्चास खात्याची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे 
सदरहू खर्च हा नियमबाह्य असून तो वसुलीस पात्र आहे. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे अहवालात असे नमूद केले की, सदरहू खर्चास बाजार समिती 
सभा दि. २५ नोव्हेंबर २०१६ मधील ठराव क्र. ११(१) अन्वये मंजुरी घेण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ३ 








परंतु बाजार समितीने दिवाळी निमित्त मिठाई खरेदी करतांना आवश्यक निविदा प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे दिसून येत नसून, सदरहू खर्चास सक्षम 





अधिका-यांची मंजुरीसुद्धा घेतलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या विद्यामान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास 





व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३७ चे कर्तव्यपालनात हेतुपुरस्सर कसूर केल्याचे निदर्शनास येते. 


(४) बाजार समितीने कॅलेंडर छपाईसाठी महालक्ष्मी प्रिंटर्स, नागपूर यांना अदा केलेली रक्‍कम रु. ३,३९,२५३ चा खर्चामुळे बाजार समितीच्या 
निधीचा दुरुपयोग झाला. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे अहवालात असे नमूद केले की, कृषि उत्पन्न बाजार समितीने समिती सभा दि. २५ नोव्हेंबंर 





२०१६ मधील ठराव क्र. १० नुसार बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील शेतकरी बांधवाना शुभेच्छा देण्याकरीता व बाजार समितीमध्ये राबविण्यात येणा-या 





योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धी मिळावी याकरीता बाजार समितीने कॅलेंडर छपाई केली असून, शेतक-यांना कॅलेंडर वाटप केलेले असून, सदरहू खर्च हा 





बाजार समितीच्या फंडातून करण्यात आला आहे. परंतु सदरहू खर्चास सक्षम अधिकारी यांची मंजूरी घेतलेली नाही. त्यामुळे सदरहू खर्च हा नियमानुसार 








करण्यात आलेला नसून, बाजार निधीचा बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) 





अधिनियम, १९६३ चे कलम ३७ चे कर्तव्यपालनात हेतुपुरस्सर कसून केल्याचे निदर्शनास येते. 


(५) बाजार समितीने सन २०१६-२०१७ या वर्षामध्ये मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्च भूमी विकासन खर्चाकरीता केलेला आहे. बाजार 
समितीच्या अभिलेखानुसार सन २०१६-२०१७ या वर्षाकरीता रु. २,००,००० ची तरतूद मंजूर असून बाजार समितीने सदर वर्षी भूमी विकास या 
लेखाशिर्षकाखाली रु. २,९२,८५० खर्च केलेला आहे. त्या संबंधाने संपूर्ण देयके बाजार समितीच्या रेकॉर्डला उपलब्ध आहे. परंतु सदर खर्चाला सक्षम 





अधिका-याची कलम १२(१) अन्वये परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून येते व मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा जादाचा खर्च केल्याचे दिसून येते. यावरून बाजार 





समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम १२ (१) व ३७ चे 





कर्तव्यपालनात हेतूपुरस्सर कसुर केल्याचे निदर्शनास येते. 


(६) ओपन ओट्यावरील ६ रनिंग बिल झालेले असून, सदर बिलाची एकूण रक्‍कम रु. ८५,४५,८४७/- इतकी असून, कंत्राटदाराला 





रु. ८७,१२,७६८/- इतकी रक्कम देण्यात आलेली आहे. यावरून बाजार समितीने कंत्राटदाराला रक्‍कम रु. १,६६६,९२१/- इतकी रक्‍कम जास्त दिलेली 








आहे. याबाबत लेखा परिक्षक यांनी आक्षेप नोंदविला असून, सदर आक्षेप लेखापरिक्षकाच्या अभिप्रायाने कायम आहे. वरिल बांधकाम खर्चाला सक्षम 








प्राधिकारी यांची मंजूरी नसतांना कंत्राटदाराला जादाची रक्‍कम दिल्याचे दिसून येते. तसेच सिमेंट काँक्रिट रोडचे इस्टीमेट मध्ये अँटम क्र. ३मध्ये 





टि. एम. टि. स्टिल बारची किंमत बांधकाम विभागाचे डि. एस. आर. नुसार दर रु. ५४,५३०/- असून सदरची क्वॉटिटी २४.४४ टन स्टिल आहे. त्याची 
एकूण बेरिज रु. १३,३२,७१३/- असतांना, इस्टीमेटमध्ये त्याचा दर रु.५६,६८०/- नमुद करून त्याची रक्‍कम रु. १३,३६,३७९ इस्टीमेटमध्ये 








दाखविण्यात आलेली आहे. रक्कम रु. ३,६६६/- इस्टीमेटमध्ये जादाची रक्‍कम दाखवण्यात आली असून सदर रकमेवर १९.९८ व्याज लावण्यात 


आलेले असून सदर व्याज हे रु. ७३२/- येत आहे. जादाची रक्‍कम रु. ३,६६६/- > व्याज रु. ७३२ - ४,३९८/- कंत्राटदाराला रु. ४३९८/- जादाचे 








देण्यात आले आहे. जादा दराने रक्‍कम अदा करण्याबाबत बाजार समिती खुलासा सादर करू शकलेली नाही. 





वरिलप्रमाणे एकंदरीत रक्‍कम रु. १,६६,९२१/--रु. ४,३९८ - १,७१,३१९/- कंत्राटदाराला जादाचे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे बाजार 





समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम १२ (१) व ३७ चे 





कर्तव्यपालनात हेतूपुरस्सर कसुर केल्याचे निदर्शनास येते. 





(७) बाजार समितीने ओपन ओट्यावरील शेडचे बांधकामाकरिता मंजूर इस्टीमेट पेक्षा रक्कम रु. ८,६२,६८९/- चे जादाचे बांधकाम केलेले आहे 
तसेच सिमेंट काँक्रिट रोड करिता रु. १,५०,४८९/- चे जादाचे बांधकाम केलेले आहे. सदर वाढीव बांधकामास कृषी पणन मंडळ पुणे यांची परवानगी 





नसल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे बाजार समितीने महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाचे कलम १२ (१) अन्वये दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. 


(८) संचालक मंडळ सभा दि. ०५/१०/२०१८ ठराव क्र. १२ नुसार समितीचे प्रशासकीय मिटींग हॉल व अडते/व्यापारी गृहाचे बांधकाम व 





दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार समितीचे आर्किटेक्ट श्री. सुरज पशिने यांनी (१) फॉल सिलींग, मिटींग डेस्क आणि एस. एस. स्टिल 


अँडमिनीस्प्रेटिव्ह cy 


चेअर, अँडमिनीस्ट्रेटिव्ह इमारत आणि एजंट रेस्ट हाऊस रु. २,९०,१५०/- (२) मिटींग हॉल दुरुस्ती आणि ट्रेडर्स रुम दुरुस्ती रु. २,९१,६००/- असे एकूण 





रु. ५,८१,७५०/- इस्टीमेट सादर केले होते. सदर दोन्ही कामांना मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, भंडारा यांचे मंजुरी आदेश क्र. जिननिभं- 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 








कृउबास-१२(१)-९१२६-२०१६ दि. ०१ डिसेंबर २०१६ नुसार वरिल दोन्ही कामांना एकूण ९ अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 
संस्थेच्या ठरावानुसार सदर दोन्ही कामांपैकी १ काम प्रेरणा मजूर सहकारी संस्था मर्या. सिहोरा व एक काम शारदा मजूर सहकारी संस्था मर्या. तुमसर 
या संस्थाना देण्यात आलेले होते. परंतु दोन्ही कामे प्रेरणा मजूर सहकारी संस्था मर्या. सिहोरा या संस्थेनेच पूर्ण कसे काय केलीत ही संशयास्पद बाब 
आहे. सदर दोन्ही कामे मुदतीत पुर्ण झालेत अथवा नाही, याबाबत बाजार समितीकडून माहिती मिळू शकली नाही. 





तसेच वरिल दोन्ही काम रक्‍कम रु. ३ लाखाच्या आतील असले व मजूर सहकारी संस्थेला काम दिले, तरी सदर कामाबाबत समितीने निविदा 





काढणे गरजेचे होते परंतु समितीने तसे केल्याचे दिसून येत नाही. जरी रु. ३ लाखाच्या आतील काम असल्याने व जिल्हा स्तरीय समितीने वाटप केलेले 





नसल्याने, बाजार समितीने या कार्यालयाला मजूर संस्थाकडून काम करित असल्याचे कळविणे आवश्यक होते. यावरुन सदरहू बाजार समितीचे 








संचालक मंडळाने या कार्यालयाचे आदेशातील अटींचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते व समितीच्या ठरावाचे स्वतःच उल्लंघन केल्याचे स्पष्टपणे 





निदर्शनास येते. यावरुन, बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे 





कलम १२ (१) व ३७ चे कर्तव्यपालनात हेतूपुरस्सर कसुर केल्याचे दिसून येते. 








(९) बाजार समिती उपविधी क्र. १६ (३) व (४) नुसार बाजार फी व देखरेख फी शेतमालाचे वजन किंवा मोजणी झाल्यानंतर ताबोडतोब भरणे 








बंधनकारक असतात व अशी बाजार फी भरण्यास ज्या व्यापारी / अडते, खरेदीदार, प्रक्रिया करणारे यांनी कसूर केल्यास द.सा.द.शे. १२% या दराने 








दंडासहित बाजार फी वसूल करण्याचे अधिकार बाजार समितीस राहिल, अशी स्पष्ट तरतूद असताना ज्या व्यापारी / अडते, खरेदीदार, प्रक्रिया करणारे 
यांनी बाजार फी व देखरेख फी ही १ किंवा २ महिण्यात किंवा त्यापेक्षाही जास्त महिण्यात बाजार समितीला दिली नाही. हि वस्तुस्थिती आहे. बाजार 
समितीने जे व्यापारी/अडते, खरेदीदार, प्रक्रिया करणारे यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे व्यापारी/अडते, खरेदीदार, प्रक्रिया करणारे 











यांचेकडून वेळीच बाजार फी व देखरेख फी वसूल न झाल्यामुळे बाजार समितीचे दंड व्याजाच्या स्वरूपात येणा-या रकमेचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे 





बाजार समितीचे संचालक मंडळ हे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याअंतर्गतचे नियम व पोटनियमाने 





त्यांचेवर सोपविलेल्या जबाबदारीचे पालन करण्यास जाणून-बुजून कसूर करित असल्याचे दिसून येते. 








(१०) सन २०१२-१३ पासून जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, भंडारा यांच्याकडून येणे असलेली बाजार फी व देखरेख खर्चाची रक्‍कम रु. 





१,०६,१७,१९१/- वसूल करण्यात आलेली नाही तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडील बाजार फी व देखरेख फी खर्च रक्‍कम रु. ४,३०,८८४/- व 











तालुका मोहाडी येथील अनुज्ञाप्तीधारक व्यापा-यांकडून येणे असलेली बाजार फी व देखरेख फी रक्कम अद्यापही वसुल करण्यात आलेली नाही तसेच 








त्यांची अनुज्ञाप्ती देखील रद्द करण्यात आलेली नाही. तसेच सदर रक्‍कम वसूल करण्यास बाजार समितीने ठोस प्रयत्न केले नसल्याचे दिसून येते. 





त्यामुळे बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्याअंतर्गतचे 





नियमातील तरतुदीचे पालन करण्यास कसूर करित असल्याचे दिसून येते. 











(११) बाजार समितीने आवारात काम करण्याकरिता एकूण २९ व्यक्तींची हंगामी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. सदरहू हंगामी कर्मचारी 
यांची ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी करिता नियुक्ती करतानी उक्त कायद्यातील नियम १०० (५) नुसार सक्षम अधिका-याची परवानगी घेतलेली नाही व 








त्यांना सहा महिन्यांपेक्षा जास्त दिवसांपर्यंत रोजंदारीवर कायम ठेवल्याने सदर हंगामी कर्मचारी यांनी औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे दावे दाखल 





केलेले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, 
१९६३ चे नियम १०० (५) चे कर्तव्यपालनात व मा. पणन संचालक, पणन संचालनालय, म. रा. पुणे यांचे परिपत्रकीय सुचनांचे पालन करण्यास कसूर 
केल्याचे दिसून येते. 








(१२) आधारभुत धान खरेदी योजने अंतर्गत तुमसर व मोहाडी तालुक्‍यातील धान खरेदी केंद्रांना जोडून देणे, टोकन देणे, ताडपत्री पुरवठा करणे, 





शेतक-यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करणे, आर्द्रता मापक यंत्र पुरवठा करणे ही जबाबदारी बाजार समितीची आहे, ही वस्तुस्थिती आहे परंतु आधारभुत धान 





खरेदी केंद्रांना गावे जोडताना वारंवार गावे जोडणे तसेच कालांतराने मनमर्जीने गावे इतरत्र जोडणे, यामुळे शेतक-यांना होणा-या त्रासापाई अनेक तक्रारी 











प्राप्त झालेल्या आहेत. यामुळे शेतक-यांना विनाकारण या केंद्रावरून त्या केंद्रावर भटकंती करावी लागत आहे. तसेच मोहाडी तालुक्‍यातील केंद्राबाबत 


ब-याच तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. यावरुन सदरहू बाजार समितीचे संचालक मंडळाला महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन लि. 





मुंबई यांनी सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्यास कसुर करित असल्याचे दिसून येते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ पष 








(१३) केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेची राज्यातील ६० बाजार समित्यामध्ये अंमलबजावणी सुरु असून, भंडारा जिल्ह्यातील कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती तुमसर, जिल्हा भंडारा या बाजार समितीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाने शेतक-यांच्या शेतीमालाची विक्री होऊन, शेतक-यांना 





त्यांच्या शेतीमालाचा यथोचित भाव मिळावा व शेतक-यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे मिळावे यांसाठी ई-नाम ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर 








राबविण्यास सुरवात केलेली आहे. त्यानुसार सदरहू योजने अंतर्गत बाजार समितीमध्ये येणा-या शेतमालाची इन गेट एन्ट्री, ई-ऑक्शन, इन गेट 





एन्ट्रीप्रमाणे लाट तयार करणे, इन गेट एन्ट्री व त्याप्रमाणात असेइंग (प्रयोगशाळा अहवाल) करणे, ई-लिलाव करणे, ई-पेमेंट करणे व आऊट गेट 
एन्ट्री इत्यादी नोंदी ई-नामच्या वेबसाईटवर बाजार समितीने १००% करणे बंधनकारक केलेले आहे. 


परंतु बाजार समितीने अद्याप पर्यंत ई-नाम योजनेची अंमलबजावणी १००% केली नसल्याबाबत माहे ऑगस्ट, २०२० या महिन्याच्या महाराष्ट्र 
राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे दिनांक २३/०९/२०२० रोजीच्या अहवालावरुन दिसून येत असून, शेतमालाची एकूण आवक व त्या प्रमाणात झालेले 





ई-ऑक्शन, इन गेट एन्ट्री व त्याप्रमाणात असेइंग झालेले लॉट ई-लिलाव केलेले एकूण लॉट एका लॉटसाठी एकच बिड, ई-पेमेंट केलेले लॉट 








इत्यादीची माहिती अहवालामध्ये असमाधानकारक असल्याचे दिसून येते. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांचे अध्यक्षतेखाली बाजार समितीमध्ये अनेक 





बैठका घेवून व सूचना करूनही, बाजार समितीने या योजनेकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष केंद्रित न केल्याने योजनेचा उद्देश सफल होऊ शकला नाही. या 








योजनेबाबत बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे उदासिन धोरण दिसून येते. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने केंद्र शासनाच्या 








योजनेची अंमलबजावणी सक्षमपणे केली नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर केंद्र शासनाने ई-नाम योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत 





सोपविलेली जबाबदारी व कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येते. 


(१४) भेट व समारंभ याकरिता मंजूर तरतुद रु. १,००,०००/- असतानी प्रत्यक्षात रक्‍कम रु. १,७८,२४५/- खर्च झालेला आहे. ही वस्तुस्थिती 





असल्यामुळे, बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ३७ 





चे कर्तव्य पालनात व मा. पणन संचालक, पणन संचालनालय, म. रा., पुणे यांचे परिपत्रकीय सूचनांचे पालन करण्यास कसूर केल्याचे दिसून येत आहे. 


(१५) बाजार समितीने प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर ६ महिन्याच्या आंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. परंतु बाजार 





समितीने सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या वर्षाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुदतीत घेतली नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. यावरून बाजार 


उपविधीनुसार a * 


समितीचे संचालक मंडळ पणन कायदा व उपविधीनुसार त्यांना सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्यास कसूर करीत असल्याचे दिसून येते. 


त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, तुमसर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला याद्वारे विचारणा करण्यात येते की, आपण महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ व त्या अंतर्गतचे नियम १९६७ मधील तरतुदी, शासनाचे व मा. पणन संचालक, पणन 





संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परीपत्रकीय निर्देश तथा सूचना, तसेच बाजार समितीच्या पोटनियमानुसार सोपविलेली जबाबदारी व कर्तव्य पार 








पाडण्यास हेतुपुरस्सर व जाणिवपूर्वक कसूर करीत असून, आपल्या अधिकाराचा दुरूपयोग करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषि 


उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४५(१) मधील तरतुदीनुसार सदरहू बाजार समितीचे अधिक्रमण करून त्या 





जागी प्रशासकाची नेमणूक का करण्यात येवू नये ? याचे लेखी स्पष्टीकरण ही कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्याचे तारखेपासून १५ दिवसाचे आत या 








कार्यालयास सादर करावे. तसेच या प्रकरणी आपणास प्रत्यक्ष म्हणणे मांडावयाचे असल्यास दि. ०४ जानेवारी २०२१ रोजी दुपारी १.०० वाजता 





आपण स्वतः किंवा आपण प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीमार्फत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, भंडारा यांचे कार्यालयात उपस्थित राहावे. 





सदरहू कारणे दाखवा नोटीस महाराष्ट्र शासन, सहकार व कृषि विभागाचे अधिसूचना क्र. एपीएम-२०८१-३६३४०-४४०-११-स, दि. ०५ सप्टेंबर 
र 





१९८१ अन्वये निम्न स्वाक्षरीकारास प्राप्त अधिकारानुसार आज दि. १५ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही व reese ata केली आहे. 


मनोज देशकर, 
भंडारा : जिल्हा उपनिबंधक, 
दिनांक १६ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, भंडारा. 


ना.-एक-अ-२ (१७०७). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


२५ 


गुरुवार, डिसेंबर ३१, २०२०/पौष १०, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६०. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
संदर्भ :- (१) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र्‌ यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२०. 


( 
(2 
( 
( 


— 


मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १-का ०६, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२०. 





— 


३) जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्रमांक कार्या-निवडणूक-२०२०-नपाप्र-कावि-६५८-२०२०, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२०. 
४) मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि-२८०- 
२०२०. 


आदेश 





क्रमांक कार्या-निवडणूक-२०२०-नपाप्र-कावि-०८-२०२०.---- 


ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भीय पत्र क्रमांक (१) अन्वये माहे नोव्हेंबर, २०२० ते डिसेंबर, २०२० या 


सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 7 


कालावधीत मुदत संपणा-या ३ नगर परिषदांना व ६५ नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा 


कार्यक्रम २०२० जाहीर केलेला आहे; 








आणि ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगर पंचायत मोहाडी, यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने 





प्राप्त झालेल्या आक्षेपावर या कार्यालयाकडून सुनावणी आयोजित करण्यात आली, त्याअनुषंगाने एकूण ४ मुद्यांपैकी ३ (तीन) मुद्यांबाबत आक्षेप अंशत: 





मान्य करून १ (एक) आक्षेप फेटाळण्यात आले असून सदर प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक (३) नुसार मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद 


प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ७ 








आणि ज्याअर्थी, सुधारित सादर केलेल्या प्रभाग रचनेस मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर 
यांच्याकडून नगर पंचायत, मोहाडी येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भ क्रमांक (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली 


आहे. 





अनुसूची 
अनुसूचित जाती प्रभाग अनुसूचित जमाती प्रभाग नागरिकांचा मागासप्रवर्गाकरिता सर्वसाधारण 
क्रमांक व जागा क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा 
(१) (२) (३) (8) 
aT. अ.जा. (स्त्री) अ.ज. अ.ज. (SAN) नामाप्र नामाप्र (स्त्री सर्वसाधारण सर्वसाधारण (स्त्री) 
षु ० ८ १०, १५ ९, १३ १, २, ७ ३, ४, १६, १७ ६, ११, १२, १४ 


त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १(१)-का-०६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) अन्वये 
भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निमोक्त अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे मोहाडी नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी करण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारित प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या तसेच 
आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, संदीप कदम, जिल्हाधिकारी, भंडारा, मोहाडी नगरपंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. 























निवडून द्यावयाची संख्या 





























(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या .. .. १७ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
(अ) अनुसूवित जाती .. .. .. ०१ 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. .. ०३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग , . , . ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरून) . . .. .. 
(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. a 90 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. .. ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग , . , . a 03 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [अनुक्रमांक (३) . . . . . . ०४ 
समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 
अनुसूची 
नगरपंचायत, मोहाडी 
प्रभाग क्रमांक, प्रभागाची व्याप्ती आरक्षणाची स्थिती 
एकूण लोकसंख्या, 
अ.जा., अ.ज., लोकसंख्या 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-१, उत्तर-- अशोक डेकाटे यांचे घर ते भूमापन क्रमांक ३८ ते पेट्रोल पंप ते तुमसर रस्ता नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या ५९४, ओलांडून आय.टी.आय. ते माविम ते भूमापन क्रमांक १५४ पर्यंत. महिला राखीव. 
अ.जा.-७०, पूर्व- भूमापन क्रमांक १५४ ते पाटील ते कोर्टचे मागून ते भूमापन क्रमांक १५७ ते 


अ.ज.-५७. चंदुबाबा देवस्थानच्या उत्तरेपर्यंत. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-२, 
एकूण लोकसंख्या ६३६, 
अ.जा.-४०, 
अ.ज.--१५१. 


प्रभाग क्रमांक-३, 
एकूण लोकसंख्या ६६२, 
अ.जा.-२९, 
अ.ज.-११६. 


प्रभाग क्रमांक-४, 
एकूण लोकसंख्या ६७५, 
,॥ 
अ.ज.-२८३. 


प्रभाग क्रमांक-५, 

एकूण लोकसंख्या ६८०, 
अ.जा.-९३, 

अ.ज.-०१. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


दक्षिण-- चंदुबाबा देवस्थानच्या उत्तरेपासून बसस्टॉपच्या उत्तरेकडून शेत मार्गाने कलंदर 
दर्गा ते पराते यांची जागा ते रामु पाटील यांचे घर डोंगरगाव रस्त्यालगत. 








पश्‍चिम- रामु पाटील ते रमेश समरीत ते डोंगरगाव रस्त्याच्या उजव्या बाजूने परमात्मा 
एक भवन ते गेडाम ते अशोक डेकाटे ते भूमापन क्रमांक ३८ पर्यंत. 








(३) 





उत्तर-- भूमापन क्रमांक ३६ ते डोंगरगाव रस्त्याच्या बाजूने रस्ता ओलांडून रुख्मा 





नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 





बांडेबुचे ते प्रभाकर बोकडे ते तेजराम डेकाटे ते योगेश पुडके ते शेतमार्गाने 
बसस्टॉप ते तुमसर भंडारा राज्य मार्ग ओलांडून चंदुबाबा देवस्थान ते भूमापन 
क्रमांक १५८ पर्यंत. 








पूर्व- 


चंदुबाबा देवस्थानचे पूर्वेकडील भूमापन क्रमांक १५८ पर्यंत. 





दक्षिण-- चंदुबाबा देवस्थानचे पूर्वेकडील भूमापन क्रमांक १५८ ते तुमसर भंडारा राज्य 
मार्ग ओलांडून गाढवे यांचे दुकानाची चाळ ते गोमासे ते होमगार्ड कार्यालय ते 
लल्लू पराते ते लता हेडावू ते डोंगरगाव रस्ता ओलांडून खरेदी विक्री ते जगन 
पराते ते केशोराव हेडाऊ यांचे घराजवळून वळून शालीक निखारे ते भूमापन 
क्रमांक ३ पर्यंत. 














पश्‍चिम- शालीक निखारे ते राकेश मेंढे ते पश्‍चिमेकडील भूमापन क्रमांक ३ पासून भूमापन 
क्रमांक ३६ पर्यंत. 











महिला राखीव. 











उत्तर- लताबाई हेडाऊ ते बाळकिसन समरीत ते रागिनी सेलोकर ते हन्फी ते रमेश सर्वसाधारण. 
डेकाटे डीस्ट्रीक्ट को. ऑप. बँक ते नाग मंदिर ते भूमापन क्रमांक १५८ पर्यंत. 

पूर्व- भूमापन क्रमांक १५८ ते नाग मंदिर ते तहसील कार्यालयाच्या उत्तर सीमेवरील 
कंपाऊंडपर्यंत. 

दक्षिण-- तहसील कार्यालयाच्या उत्तर सीमेवरील संपूर्ण कंपाऊंड ते मदरसाच्या उत्तरेकडील 
रस्त्यापर्यंत व श्रीराम डेकाटे यांचे घर ते सरळ मोहन पराते यांचे घरापर्यंत. 

पश्‍चिम- मोहन पराते यांचे घरापासून तलाठी कार्यालय ते लताबाई हेडाऊ यांचे घरापर्यंत. 

उत्तर-- दिलीप पराते ते नारायण बोकडे यांचे घरापासून मदरसा ते तहसिल कार्यालयाच्या सर्वसाधारण. 
उत्तर सीमेवरील कंपाऊंड (तहसिल कार्यालय परीसर समाविष्ठ करून) ते 
तहसील कार्यालय ते पूर्वेस भूमापन क्रमांक १५८ पर्यंत. 

पूर्ब- तहसील कार्यालयचे पूर्वेकडील भूमापन क्रमांक १५८ पासून शहराच्या पूर्व 





सीमेने बांते इंजिनियर वर्क्सच्या पूर्वेकडील भूमापन क्रमांक १९८ पर्यंत. 





दक्षिण-- बांते इंजिनियर वर्क्सच्या पूर्वेकडील भूमापन क्रमांक १९८ ते सुदामाच्या उत्तरेने 
गुजराथी दुकान, मस्जीद ते आंधळगाव रोडच्या उत्तरेने बाजाराच्या सीमेने 
सुखदेवे यांचे घर ते नारायण धकाते ते दिलीप पराते. 


पश्‍चिम- दिलीप पराते यांचे घर. 








उत्तर-- 


भागवत निखारे ते जयराम गायधने ते अशोक बडवाईक ते वामनराव ठवकर ते अनुसूचित जाती सर्वसाधारण 





रस्ता ओलांडून बांते इंजिनियरींग ते बाळू बारई राईस मिल मंदिर ते भूमापन 
क्रमांक १९८ पर्यंत. 


राखीव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-६, 


एकूण लोकसंख्या ६३०, 


अ.जा.-०३, 
अ.ज.-३२. 


प्रभाग क्रमांक-७, 


एकूण लोकसंख्या ६६०, 


अ.जा.-३५, 
अ.ज.-३०. 


प्रभाग क्रमांक-८, 


एकूण लोकसंख्या ५९५, 


अ.जा.-३३, 
अ.ज.-२४१. 


प्रभाग क्रमांक-९, 


एकूण लोकसंख्या ५६७, 


अ.जा.-०, 
अ.ज.--२४२. 


ना.-एक-अ-३ (१७०७). 


अनुसूची--चालू 
(२) 


भूमापन क्रमांक १९८ ते सुरेश बारई ले-आऊट ते भूमापन क्रमांक २०० ते 
कुशारी रोड. 





पूर्व-- 





दक्षिण-- कुशारी रोड ते नरेंद्र गायधने ते तुमसर भंडारा रस्ता ओलांडून सुदामा दुग्ध 
डेअरी ते रविवार बाजार ते अशोक कारंजेकर यांचे किराणा दुकान पर्यंत. 

पश्‍चिम-- अशोक कारंजकर यांचे किराणा दुकान, पौनिकर कपडा दुकान ते यश थोटे 
दवाखाना, शेषराव थोटे किराणा दुकान, भागवत निखारे यांचे घरापर्यंत. 








(३) 





उत्तर-- वासुदेव नंदनवार ते गणेश पराते ते रस्ता ओलांडून शकुंतला निखारे ते परसराम 
पाटील ते कारू बारई ते कवडू बारई ते बाळू बारई यांचे जुने घर ते तेली समाज 
ते रस्ता ओलांडून निशा सायकल स्टोर्स ते सुदामा शाळेच्या उत्तरेने तुमसर 
भंडारा मेन रोडपर्यंत. 








पूर्व-- 
दक्षिण-- सुदामा शाळा ते गणेश मेहर ते रमेश बारई ते बाबू मेहर ते रस्ता ओलांडून संजय 
आकरे दुकान ते टिकाराम मोटघरे ते वसंता कोटांगले ते अंबिका सलुनपर्यंत. 


पश्‍चिम-- अंबिका सलुन ते आशिष पराते यांचे दुकान ते दम्मानी ते किसन निमजे ते 
वासुदेव नंदनवार यांचे घरापर्यंत. 


सुदामा शाळा. 











उत्तर-- इमामवाडा ते गजभिये गुरुजी ते रामराव पात्रे यांचे आरामशीन ते शंकर 
कुकवासे ते भावराव बारई ते रेवती बारई यांचे मेडिकल दुकान पर्यंत. 


रेवती बारई यांचे मेडिकल दुकान ते मिताराम पाटील ते संतोष बारई ते परसराम 
कुंभारे ते मनोहर कुंभारे पर्यंत. 


दक्षिण-- मनोहर कुंभारे ग्यानिराम तीबुडे ते शालीक निकुडे यांचे घरापर्यंत. 
पश्‍चिम- शालीक निकुडे यांचे घर ते मनोहर गायधने पोहा मिल ते इमामवाडा चौक पर्यंत. 


पूर्व-- 








उत्तर-- हरिचंद्र पराते ते रमेश पाटील ते पेंटर गोन्नाडे ते विजय डेकाटे यांचे दुकानापर्यंत. 
पूर्ब- विजय डेकाटे यांचे दुकान ते शिवाजी चौक येथील उमा बारई यांचे घरापर्यंत. 


दक्षिण-- उमा बारई यांचे घर ते विनोद धान्य भंडार ते रस्ता ओलांडून आशा पात्रे 
(शीतला व्हिडीओ) ते नझीर शेख (कांडप मशीन) ते सुनिल भानारकर यांचे 
घरापर्यंत. 








पश्‍चिम- सुनिल भानारकर यांचे घर ते अशोक पराते ते सव्वालाखे मेडिकल ते रंभाड 
मिरची कांडप ते हरिश्‍चंद्र पराते यांचे घरापर्यंत. 








उत्तर-- भूमापन क्रमांक ३७ ते सार्वजनिक शौचालय ते नरेश बारापात्रे प्लॉट ते निखारे 
कंट्रोल दुकान ते मनोहर हेडावू यांचे घर ते डोंगरगाव रस्ता ओलांडून नत्थ्‌ू 
सोनकुसरे यांचे घर ते कृष्णा मारबते ते माता मंदिर ते त्र्यंबक डेकाटे मालन 
डेकाटे ते समरगडे ते दिलीप पराते यांचे घरापर्यंत. 

त्र्यंबक डेकाटे ते मालन बोकडे ते समरगडे ते दिलीप पराते ते रस्ता ओलांडून 
रामराव पात्रे ते महालगाव रोडवरील शरद नागपूरकर यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व-- 








दक्षिण-- शरद नागपूरकर ते दलालवाडा ते मंदिर ते गणराज कोसा कंपनी ते भूमापन 
क्रमांक ३६ पर्यंत. 





पश्‍चिम-- भूमापन क्रमांक ३६ ते भूमापन क्रमांक ३७ पर्यंत. 


सर्वसाधारण महिला राखीव. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला राखीव. 


अनुसूवित जमाती सर्वसाधारण 
राखीव. 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
सर्वसाधारण राखीव. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-१०, 


एकूण लोकसंख्या ५५९, 


अ.जा.--१०५६, 
अ.ज.-१८२. 


प्रभाग क्रमांक-११, 


एकूण लोकसंख्या ६४६, 


अ.जा.-५३, 
अ.ज.--२०१. 


प्रभाग क्रमांक-१२, 


एकूण लोकसंख्या ६८५, 


अजाण, 
ARLE. 


प्रभाग क्रमांक-१३, 


एकूण लोकसंख्या ५४८, 


अ.जा.-२८, 
अ.ज.-१७. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर-- भूमापन क्रमांक १६६ ते शंकर कुंबले ते शंकर मारबते ते चक्रधर शेंडे ते दामु 
निखारे यांचे घरापर्यंत. 











पूर्ब- दामु निखारे यांचे घर ते जनार्धन निमजे ते रफिक शेख ते यादोराव पाठक ते 


महादेव श्रीपाद यांचे दुकानापर्यंत. 





दक्षिण-- महादेव श्रीपाद यांचे दुकान ते महिपाल बावणे ते जयनाबाई श्रीपाद ते किसनुजी 
निमजे ते बाबुलाल बंसोड ते दशरथ पराते ते जगदिश निमजे ते अंगणवाडी केंद्र 
२ ते भूमापन क्रमांक २६ पर्यंत. 





पश्‍चिम- भूमापन क्रमांक २६ ते भूमापन क्रमांक १६६ ते शंकर कुंबले ते शंकर मारबते 
पर्यंत. 





उत्तर-- भूमापन क्रमांक २६ ते दिनकर बोकडे ते रेवनाथ निमजे ते काशीराम निमजे ते 
अशोक सोनवाने यांचे घरापर्यंत. 

अशोक सोनवाने यांचे घर ते प्रमोद बागडे ते यशवंत श्रीपाद ते डॉ. डेकाटे यांचे 
घर (गुरव ज्वेलर्स) ते कोलबा श्रीपाद यांचे घरापर्यंत. 


पूर्व- 


दक्षिण-- कोलबा श्रीपाद यांचे घर ते बंडू सोनकुसरे ते विठ्ठल श्रीपाद ते दलालवाडा ते 
काशीराम रायकवाड यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम- काशीराम रायकवाड यांचे घर केशोराव ते मस्जीद ते भूमापन क्रमांक २४ ते 
दिनकर बोकडे पर्यंत. 


(३) 


अनुसूचित जमाती महिला 
राखीव 


सर्वसाधारण महिला. 





उत्तर-- भूमापन क्रमांक २४ ते पंढरी बरबट ते नंदनवार पोलीस खुली जागा ते जनार्धन 
श्रीपाद यांचे घरापर्यंत. 

जनार्धन श्रीपाद यांचे घर ते इंदिरा पुतळा ते बाळा कारंजेकर ते जगन महालगावे 
यांचे घरापर्यंत. 


पूर्व- 





दक्षिण-- जगन महालगावे यांचे घर ते चोंडेश्‍वरी रस्ता ओलांडून गजानन निमजे ते जे.टी. 
निमजे ते गोपाल निमजे ते काशीबाई निमजे ते काशिनाथ नंदनवार ते काशिनाथ 
निपाने ते आनंदराव बारापात्रे ते पंढरी कुंभारे ते नत्थु निमजे ते अंगणवाडी केंद्र 
(विठ्ठल गायधने यांचे घराजवळ). 








पश्‍चिम- अंगणवाडी केंद्र (विठ्ठल गायधने यांचे घराजवळ) ते नदीच्या तीराने पंढरी 
बरबट यांचे घरापर्यंत ते भूमापन क्रमांक २२ ते भूमापन क्रमांक २४. 





सर्वसाधारण महिला. 





उत्तर-- रमेश निमजे यांचे पान दुकान ते एस.बी.आय. बँक ते कुशारी कडे जाणारा रस्ता 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 











तुमसर भंडारा रस्ता ओलांडून राजेश गिरीपुंजे वेल्डिंग दुकान ते भूमापन क्रमांक 
२०४ पर्यंत. 





पूर्ब- राजेश गिरीपुंजे वेल्डिंग दुकानाचे पूर्वेकडील भूमापन क्रमांक २०४ ते हटवार 
यांचे घर, बार ते तुमसर भंडारा रस्ता ओलांडून हिरामण शेंदरे यांचे घरापर्यंत ते 
भूमापन क्रमांक २०६ पर्यंत. 

दक्षिण-- भूमापन क्रमांक २०६ ते हिरामण शेंदरे यांचे घरापासून रुस्तम शेख ते शालीक 


हटवार ते कमलेश हटवार (झेरॉक्स) यांचे घरापर्यंत. 








पश्‍चिम- कमलेश हटवार (झेरॉक्स) ते खोब्रागडे ते हारगुडे ते सुनिल गिरीपुंजे ते भगत ते 
नगर पंचायत कॉम्पलेक्स ते चौधरी यांचे घर ते रमेश निमजे यांचे पान दुकान 
पर्यंत. 


सर्वसाधारण राखीव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ११ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-१४, 


एकूण लोकसंख्या ५८३, 


अ.जा.-५४, 
अ.ज.-१७, 


प्रभाग क्रमांक-१५, 


एकूण लोकसंख्या ६८५, 


अ.जा.-२१, 
अ.ज.-२१८. 


प्रभाग क्रमांक-१६, 


एकूण लोकसंख्या ५५३, 


अ.जा.-२५, 
अ.ज.-४८. 


प्रभाग क्रमांक-१७, 


एकूण लोकसंख्या ६२१, 


अ.जा.-५५, 
अ.ज.-०७०. 


भंडारा : 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर-- बंडु जोशी ते काशिनाथ बुरबादे ते प्यारेलाल पशिने यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व-- 





प्यारेलाल पशिने यांचे घर ते नामदेव हटवार ते गराडे ते कळंबे गुरूजी ते शरद 
थोटे ते जिभकाटे यांचे घरापर्यंत. 


दक्षिण-- जिभकाटे यांचे घर झिबलाबाई मेहर ते दिलीप उमरकर ते रमेश बावणे यांचे 
घरापर्यंत. 


पश्‍चिम-- रमेश बावणे यांचे घर ते वाडीभस्मे यांचे दुकान ते अतकरी ते वाडीभस्मे पेपर ते 
बाबू दिपटे ते बंडू जोशी यांचे घरापर्यंत. 





(३) 


सर्वसाधारण महिला 








उत्तर-- काशिनाथ निनावे ते कोसा केंद्र ते नरेश मारबते ते लहू सोनकुसरे ते कौसल्या 
निमजे ते बळवंत निमजे ते रामचंद्र झोडे यांचे घरापर्यंत. 
रामचंद्र झोडे यांचे घर ते नत्थू बावणे ते शैलेश ऑटो वर्क्स ते रमेश मारबते ते 


तातोबा साठवणे ते रामरतन (पोतन) बावणे यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण-- रामरतन (पोतन) बावणे यांचे घर ते बाळू गायधने ते दामोधर गायधने ते लहानु 
साठवणे ते पंचशील साठवणे ते उपसराव मारबते ते दशरथ कुंभारे ते काशिनाथ 
निनावे यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम- काशिनाथ निनावे यांचे घर. 


पूर्व-- 











उत्तर-- भूमापन क्रमांक १७४ ते विद्युत वितरण ते चौंडेश्‍वरी मंदिर ते परिश्रम सभागृह ते 
हेमंत डेकाटे (पारडी रोड वरील) ते प्रेमु हेडाऊ ते हरिवंद कुंभारे यांचे घरापर्यंत. 
हरिचंद कुंभारे यांचे घर ते भोजराम डेकाटे ते शंकर कुंभारे ते गौराबाई 
महालगावे ते सुभाष वैरागडे ते बाळू गायधने ते बिसराम बावणे ते भैय्या गभने ते 
वरठे ते पोलीस स्टेशन ते रामु चौधरी यांचे गोडाऊन ते भूमापन क्रमांक १२० 
पर्यंत. 








पूर्व-- 











दक्षिण-- मोहाडी शहराच्या दक्षिण सीमेला असलेले तुमसर भंडारा रोड वरील भूमापन 
क्रमांक १२० ते पश्‍चिमेला भूमापन क्रमांक ५५ पर्यंत. 





पश्‍चिम-- भूमापन क्रमांक ५५ ते विद्युत वितरणचे पलीकडे भूमापन क्रमांक १७४ पर्यंत. 


अनुसूचित जमाती महिला 
राखील. 


सर्वसाधारण. 





उत्तर-- महागु गायधने यांचे घर ते रामा निखारे ते पांडुरंग समरीत ते प्रमोद गभने ते 
रस्ता ओलांडून प्रकाश वाघमारे ते तुकाराम मारबते ते देशभ्रतार यांचे घर ते 
उजवीकडून वळून दवाखाना क्वार्टर ते भोजराम हटवार ते शेबे यांचे घरापासून 
ते तुमसर भंडारा रस्ता ओलांडून भूमापन क्रमांक ५३ पर्यंत. 

















पूर्व- भूमापन क्रमांक ५३ ते हनुमान मंदिर (सराई) ते हुतात्मा स्मारकचे मागून विश्राम 
गृह ते ढोमणे गोदाम ते अपना भोजनालय ते परमात्मा एक गोडाऊन ते दक्षिणेस 


भूमापन क्रमांक ६२ पर्यंत. 
दक्षिण-- मोहाडी शहराच्या दक्षिण सीमेला असलेले परमात्मा एक गोडाऊनचे दक्षिणेस 
भूमापन क्रमांक १९७ पर्यंत. 


पश्‍चिम-- मोहाडी शहराच्या दक्षिण सीमेला असलेले परमात्मा एक गोडाऊनचे दक्षिणेस 
भूमापन क्रमांक १९७ ते गावातील तुमसर भंडारा मुख्य मार्गाने गायमुख नदीवरील 
पुल ओलांडून गावातील रस्त्याने भिमराव मनगटे ते महागु गायधने यांचे घरापर्यंत. 














सर्वसाधारण. 


संदिप कदम, 
जिल्हाधिकारी, 
भंडारा. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा,) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६१. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
संदर्भ : (१) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र.६-का-०६, दिनांक १२-१०-२०२०. 


२) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र क्र.१-का-०६, दिनांक १३-११-२०२०. 





३) जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्रमांक कार्या-निवडणूक-२०२०-नपाप्र-कावि-६५८-२०२०, दिनांक १४-१२-२०२०. 





( 

( 

( 

(४) मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्र. एमयुएन १९(३)-कावि-२७१-२०२०, 
दिनांक २४-१२-२०२०. 


आदेश 





क्रमांक कार्या-निवडणूक-२०२०-नपाप्र-कावि-०९-२०२०.--- 


ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भीय पत्र क्र. (१) अन्वये, माहे नोव्हेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत 
मुदत संपणा-या ३ नगर परिषदाना व ६५ नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम- 
२०२० जाहीर केलेला आहे; 








आणि ज्याअर्थी, संदर्भ क्र. (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, लाखनी यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने 
प्राप्त झालेल्या आक्षेपावर या कार्यालयाकडून सुनावणी आयोजित करण्यात आली. त्याअनुषंगाने एकूण ५ मुद्यांपैकी ५ (पाच) मुद्यांबाबत आक्षेप 
फेटाळण्यात आले असून, सदर प्रस्ताव संदर्भ क्र. (३) नुसार मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर 
यांचेकडे सादर करण्यात आले. 

















आणि ज्याअर्थी, सुधारीत सादर केलेल्या प्रभाग रचनेस मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर 
यांच्याकडून नगर पंचायत, लाखनी येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र. (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 














अनुसूची 
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागासप्रवर्गाकरिता सर्वसाधारण 
प्रभाग क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा 
(१) (२) (३) (8) 
अ.जा. अ.जा. (स्त्री) अ.ज. अ.ज. (स्त्री) नामाप्र नामाप्र (स्त्री) सर्वसाधारण सर्वसाधारण (स्त्री) 
१ ६, ७ ० १५ ४, १७ ८, ११, १३ २३, ५, १२, १४, १६ २, ९, १० 


त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र.१(१)-का ०६, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ चे कलम १०(१) अन्वये 
भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निन्मोक्त अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे लाखनी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी करण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्यांच्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारित प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 
तसेच आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, संदीप कदम, जिल्हाधिकारी, भंडारा, लाखनी नगर पंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. 


























निवडून द्यावयाची संख्या 


(१) निवडावयाच्या घ्यावयाची संख्या. , . , . , . १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
(अ) अनुसूचित जाती हः उ २ रज ०३ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०१ 


(क) नागरिकांचा मागासवर्ग .. .. ,. ०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


१३ 








(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा धरून) 


oo 


(४) उपरोक्त क्रमांक (३) येथील जागापैकी क्रमांक (२), (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये (अनुसूचित जाती, 








अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसाठी ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- 


(अ) अनुसूचित जाती 


(ब) अनुसूवित जमाती 


(क) नागरिकांचा मागासवर्ग 





(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 











[ अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा ] 


प्रभाग क्रमांक 
एकूण लोकसंख्या, 
अ.जा., अ.ज. 
लोकसंख्या 
(१) 
प्रभाग क्रमांक-१ 
लोकसंख्या 
एकूण-७४५ 
अ.जा.-१४८ 


अ.ज.-११ 


प्रभाग क्रमांक-२ 
लोकसंख्या 
एकूण-७५० 
अ.जा.-४४ 


अ.ज.-८ 


ना.-एक-अ-४ (१७०७). 


अनुसूची 
नगर पंचायत, लाखनी 
प्रभागाची व्याप्ती 


(२) 


उत्तर .- विनोद खेडीकर यांचे शेत (गट नं. ३६८) ते श्री. विजय सखाराम निर्वाण यांचे 
शेतापर्यंत (गट नं. ३७०). 


पूर्व.- श्री. विजय सखाराम निर्वाण यांचे शेत (गट नं. ३७०) ते श्री. मनोज साखरे 
यांचे घर ते दक्षिणेस श्री. अनिल गभने, भाऊराव झलके ते गोपीचंद गायधनी 
ते धनराज गायधनी यांचे घर ते पायवाटेने श्री. रामा वाघमारे यांचे घर ते 
श्री. मधुकर मोहनकर यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण -श्री. मधुकर मोहनकर यांचे घर ते श्री. संजय भदाडे यांचे घर ते गणेश मंदिर 
ते मुस्लीम कब्रस्थान होत सिंधी लाईन सोमलवाडा रोड वरील मच्छीमार्केट चे 
कॉर्नरपर्यंत. 








पश्‍चिम .-सिंधी लाईन सोमलवाडा रोड वरील मच्छीमार्केट ते उत्तरेस इलेक्ट्रिक 
डी.पी. नगर पंचायत कार्यालय होत सरळ रोडने श्री. श्रीराम मडावी यांचे 
घर ते सुहास खंगार, ग्यानिराम गायधने ते हेमराज गायधने यांचे शेत 
(गट क्र.३६६) ते विनोद खेडीकर यांचे शेतापर्यंत (गट नं. ३६८) घरापर्यंत. 








उत्तर .- श्री. विजय सखाराम निर्वाण यांचे शेत (गट नं. ३७०) ते श्री. तुलाराम निर्वाण 
यांचे शेत (गट नं. ३८०) ते बारुबाई गायधनी यांचे शेतापर्यंत (गट नं. ३९२) 


पूर्व.- बारुबाई गायधनी यांचे शेत (गट नं. ३९२) ते नाल्याची हद्द ते प्रकाश मुंघाटे 
यांचे घर ते लाखोरी रोड ने दक्षिणेकडे जीवन इलेक्ट्रिकल्स पर्यंत. 


दक्षिण.-जीवन इलेक्ट्रिकल्स पासून श्री. तुळशिराम गिहेपुजे यांचे घर ते रस्ता ओलांडून 
श्री. मांढरे ते इंदुबाई दुरुगकर ते श्री. दयाराम झिंगरे यांचे घरालगतची 
बोरवेलपर्यंत. 


पश्‍चिम .-श्री. दयाराम झिंगरे यांचे घरालगतची बोरवेल पासून उत्तरेकडे पायवाटेने 
श्री. मनराज गायधने ते श्री. केशव गायधने ते श्री. सुरेश नाजूक गायधने ते 
सरळ रोडने श्री. भिवगडे, निर्वाण, वनवे, मनोज साखरे यांचे घरालगतचे 
दुलीचंद गभने यांचे शेत (गट नं. ३१६) ते विजय सखाराम निर्वाण यांचे 
शेतापर्यंत (गट नं. ३७०) 














०२ 
०१ 
०३ 
०३ 


आरक्षणाची स्थिती 


(३) 
अनुसूचित जाती 


सर्वसाधारण (महिला) 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-३ 
लोकसंख्या 
एकूण-७४५ 
अ.जा.-१२२ 


अ.ज.-५३ 


प्रभाग क्रमांक-४ 
लोकसंख्या 
एकूण-७६९ 
अ.जा.-१३२ 


अ.ज-२९ 


प्रभाग क्रमांक-५ 
लोकसंख्या 
एकूण-७३४ 
अ.जा.-५५ 


अ.ज.-२३ 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर .- पश्‍चिमेकडे बारुबाई गायधनी यांचे शेत (गट नं. ३९२) ते लाखोरी रोड 
ओलांडून नाल्याजवळील खेतराम निंबेकर यांचे शेत (गट नं. ४४५) पर्यंत. 





पूर्व.- खेतराम निंबेकर यांचे शेत (गट नं. ४४५) ते शेत-शिवाराने (नाल्यालगत) ते 
संजय नगर वसाहत ची पूर्व सीमेलगत ते बिसेन यांचे घर ते लद्धानी यांचे घर 
ते श्री. विशाल तिरपुडे यांचे घरापर्यंत. 








दक्षिण .-श्रीमती सुनिता झलके यांचे घरापासून पश्‍चिमेकडे श्री. प्रभाकर देशमुख यांचे 
घर ते श्री. रामटेके यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम .-श्री. रामटेके यांचे घर ते श्री. विलास ठवरे यांचे घर ते रस्ता ओलांडून 
बाळकृष्ण पालांदूरकर यांचे घर ते लाखोरी रोड ने संताजी मंगल कार्यालय 
होत श्रीराम गायधनी यांचे शेत (गट नं. ४०७) नगर पंचायत उत्तर हद्दीपर्यंत 
बारुबाई गायधनी यांचे शेतापर्यंत (गट नं. ३९२). 





उत्तर .- श्री. खेतराम निंबेकर यांचे शेत (गट नं. ४४५) ते नगर पंचायत उत्तर हद्द 
सीमेने केवळराम गायधनी यांचे शेत (गट नं. ४६८) ते राजेंद्र निर्वाण यांचे शेत 
(गट नं. ४६९) ते कोदू शेंडे यांचे शेत (गट नं. ४७५) ते भानुदास उरकुडे 
यांचे शेतापर्यंत (गट नं. ४८८) पर्यंत. 


पूर्व.- श्री. भानुदास उरकुडे यांचे शेतापासून (गट नं. ४८८), नगर पंचायत हद्दीने 
लाला उरकुडे यांचे शेत (गट नं. ४८९) ते रस्ता ओलांडून पुंडलिक चवडे यांचे 
शेत (गट नं. ४९२) ते अनिल गांधी (गट नं. ५०२) यांचे शेत ते पटाची दान 
(गट नं.५२३) ते पुरुषोत्तम खेडीकर यांचे शेत (गट नं. ५२५) ते वृषाली खेडीकर 
(गट नं. ५५२) यांचे शेत ते सुखदेव गभने यांचे शेतापासून (गट नं. ५५६) 
दक्षिणेकडे श्री. रामभाऊ राघोर्ते यांचे घर ते नगर पंचायत हद्दीने हायवेवरील 
श्री. हरीभाऊ मोहरकर यांचे वेल्डिंग वर्क्सपर्यंत. 





दक्षिण .-श्री. हरीभाऊ मोहरकर यांचे वेल्डिंग वर्क्स ते हायवेने पश्‍चिमेकडे रामभाऊ 
सार्वे यांचे घर ते कृषी उत्पन्न बाजार समिती ते राजेश गायधनी यांचे बर्तन 
भांडार ते इस्माईल शेख यांची गादी दुकानापर्यंत. 





पश्‍चिम .-इस्माईल शेख यांची गादी दुकान व मकान पासून उत्तरेकडे नंदकुमार 
निंबाळकर यांचे घर ते पुरुषोत्तम कानतोडे ते पोलीस क्वार्टर मागील टावर ते 
निबेकर यांचे फ्लॅट ते शेत शिवारातून आदर्श नगर ते खेतराम निंबेकर यांचे 
शेतापर्यंत (गट नं. ४४५). 





उत्तर .- श्री. श्रीराम क्षिरसागर यांचे घर ते श्री. मुळे, रस्ता ओलांडून श्री. गायधने ते 
श्री. धोटे महाराज, रस्ता ओलांडून श्री. केशव रामटेके ते श्री. देवाजी बघेले 
यांचे घरापर्यंत. 


पूर्व.- श्री. देवाजी बघेले यांचे घर ते रामदास झिंगरे यांचे घर ते दक्षिणेकडे हायवेवरील 


श्री. रविशंकर पंचबुधे याची आटोमोबाईल दुकानापर्यंत. 














दक्षिण .-श्री. रविशंकर पंचबुधे याची आटोमोबाईल दुकान ते हायवेने पश्‍चिमेकडे 
श्री. सलीम आकबानी यांचे घर ते रस्ता ओलांडून बोधनकर यांचे घर ते 
श्री. विनोद खेडीकर यांचे घरापर्यंत. 

पश्‍चिम .-श्री. विनोद खेडीकर यांचे घर ते उत्तरेकडे हनुमान मंदिर ते श्री. श्रीराम 
क्षिरसागर यांचे घरापर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. 


सर्वसाधारण 















































महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १५ 
अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-६ उत्तर .- नगर पंचायत व्यापारी संकुल ते श्री. लीलाधर धोटे यांचे घर श्री. झिंगरे यांचे अनुसूचित जाती (महिला) 
— घरापर्यंत. 
लोकसंख्या झिंगरे यांचे aa eae ue 
पूर्व.- श्री. झिंगरे यांचे घर ते श्री. प्रमोद मस्के यांचे घर ते मधुकर निंबेकर यांचे घर 
एकूण-७८३ ते हायवेवरील मुरलीधर गि्हेपुंजे यांचे घरापर्यंत. 
अ.जा.--१७३ दक्षिण.-हायवेवरील मुरलीधर गिहेपुंजे यांचे घर ते पश्‍चिमेकडे हायवे ने श्री. झलके 
अज-९ यांचे घर ते राजस्थान मिष्टानपर्यंत. 
| पश्‍चिम.-श्री. झलके यांचे घर ते राजस्थान मिष्ठान ते लागून असलेले मयुर गिफ्ट 
सेंटर ते उत्तरेकडे सिंधी लाईन रोड ने नगर पंचायत व्यापारी संकुल पर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-७ उत्तर .- श्री. बागडे यांचे घर ते ग्रामपंचायत सावरी हद्दीने होत सोमलवाडा रोडवरील अनुसूचित जाती (महिला) 
लोकसंख्या श्री. अनिल निर्वाण यांचे घरापर्यंत. 
लोकसंख्या “a3 Fs 
पूर्व.- श्री. अनिल निर्वाण यांचे घर ते सिंधीलाईन रोड ने दक्षिणेकडे श्री. मोहन 
एकूण-७९९ पडोळे यांचे घर ते श्री. शालीकराम गिर्हेपुंजे यांचे मकानपर्यंत. 
अ.जा .-२०२ दक्षिण .-श्री. शालीकराम गिहेंपुजे यांचे मकान ते श्री. देवचंद गायधनी ते श्री. सुभाष 
अज-२८ कावळे यांचे घरापर्यंत. 
शि पश्‍चिम .-श्री. सुभाष कावळे यांचे घर ते मुरमाडी हद्दीने होत उत्तरेकडे प्रविण किराणा 
ते श्री. थुलकर याचे घर ते श्री. बागडे यांचे घरापर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-८ उत्तर .- सचदेव आटा चक्की ते पूर्वेकडे श्री. धनराज गिर्हेपुंजे ते सिंधीलाईन रोडवर नामाप्र. (महिला) 
लोकसंख्या श्री. नत्थू गिर्हेपुजे यांचे घरापर्यंत. 
लोकसंख्या + गि्ेपुजे यांचे 
पूर्व.- सिंधीलाईन रोडवर श्री. नत्थू गि्हेपुंजे यांचे घर ते दक्षिणेकडे खरेदी-विक्री 
एकूण-८१४ कार्यालय होत हायवेवरील श्री. भांडारकर यांचे कॉम्प्लेक्सपर्यंत. 
अ.जा.-१०४ दक्षिण -श्री. भांडारकर यांचे कॉम्प्लेक्स ते पश्‍चिमेकडे हायवे ने श्री. शामकांत झलके 
अज क (महालक्ष्मी इंटर प्राईजेश) यांचे घर व मुरमाडी ग्रामपंचायत हद्दीपर्यंत. 
क पश्‍चिम .-श्री. शामकांत झलके (महालक्ष्मी इंटर प्राईजेस) यांच्या घरापासून मुरमाडी 
ग्रामपंचायत हद्द लगत श्री. निंबार्ते यांचे घर ते श्री. गि-हेपुंजे यांचे घर ते 
श्री. धांडे यांचे घर ते चोरे यांचे घर ते लद्धानी यांचे घर ते ज्ञानदेव चोले यांचे 
घर ते श्री. नागदेवे यांचे घर ते सचदेव आटा चक्कीपर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-९ उत्तर .- हायवेवरील पंचायत समिती कार्यालय ते पूर्वकडे रोकडे कॉम्प्लेक्सपर्यंत. सर्वसाधारण (महिला) 
लोकसंख्या पूर्व.- रोकडे कॉम्प्लेक्स ते दक्षिणेकडे तलावाच्या कच्च्या रोडने शेतशिवारातून तलावाच्या 
एकूण पारीवरील श्री. रघुवीर बादशहा यांचे घर ते फरीदा आकबानी यांचे घर ते 
"६७३ विठ्ठल आगलावे यांचे घर ते तलाव परीवरील श्री. लक्ष्मण भुरे यांचे घरापर्यंत. 
अ.जा.-१३ दक्षिण .-तलाव पारीवरील श्री. लक्ष्मण भुरे यांचे घरापासून तलावाच्या पारीने आतील 
अज.-५१ बाजुने ऑक्सिजन पार्कपर्यंत. 
पश्‍चिम .-ऑक्सिजन पार्क ते उत्तरेकडे मुरमाडी ग्रामपंचायत हद्दीने होत श्री. भोजराज 
बावनकुळे यांचे घर ते कच्छवाय आरा मशीन ते हायवेवरील पंचायत समिती 
कार्यालय लाखनीपर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-१० उत्तर .- हायवेवरील दि अर्बन को. ऑ. बॅक ते हायवे ने पूर्वेकडे भदाडे कॉम्प्लेक्सपर्यंत. सर्वसाधारण (महिला) 


लोकसंख्या 
एकूण-८५१ 
अ.जा.-१६ 


अ.ज.-८२ 





पूर्व.- भदाडे कॉम्प्लेक्स ते आतील रोड ने दक्षिणेकडे मिठापानी यांचे घर ते पूराम 
यांचे घर ते हिरामणे वरवाडे यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण .-हिरामण वरवाडे यांचे घरापासून ते नारद गायधने यांचे घर ते अजगर अली 
सैय्यद यांचे घर ते खाली जागेतील कच्चा रोड ने पश्‍चिमेस श्री. सेरेश 
गायधनी यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम --श्री. सुरेश गायधनी यांचे घर ते उत्तरेकडे हायवेवरील अर्बन बँक पर्यंत. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-११ 
लोकसंख्या 
एकूण-८०३ 
अ.जा.-३९ 


अ.ज.-३८ 


प्रभाग क्रमांक-१२ 
लोकसंख्या 
एकूण-६९४ 
अ.जा.-११८ 


अ.ज.-२६ 


प्रभाग क्रमांक-१३ 
लोकसंख्या 
एकूण-६७७ 
अ.जा.-९५ 


अ.ज.-० 


प्रभाग क्रमांक-१४ 
लोकसंख्या 
एकूण-७०४ 
अ.जा.-२९२ 


अ.ज.-० 


अनुसूची--चालू 
(२) 
उत्तर .- हायवेवरील श्री. अतुल भांडारकर यांचे घर ते पूर्वेकडे मालाधारे कॉम्प्लेक्स ते 
श्री. अनिल खेडीकर यांचे घर ते श्री. धनराज गायधनी यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व.- श्री. धनराज गायधनी यांचे घर ते दक्षिणेकडे डॉ. चांगदेव बोरकर यांचे घर ते 
श्री. माधवराव भोयर यांचे घरापर्यंत. 
दक्षिण .-श्री. माधवराव भोयर यांचे घर ते पश्‍चिमेकडे श्री. नरेश ईलमकर ते बोळी ची 
पार ओलांडून श्री. नेमिचंद देशमुख यांचे घर ते रस्ता ओलांडून मस्जिद ते 
गुजरी चौकातील श्री. विलास लांजेवार यांचे किराणा दुकान व मकानापर्यंत. 





पश्‍चिम .-श्री. विलास लांजेवार यांचे किराणा दुकान व मकान ते श्री. नागपुरे यांचे घर 
ते सैय्यद यांचे घर ते मोहनकर यांचे घर ते श्री. धनु व्यास यांचे घर ते 
श्री. अतुल भांडारकर यांचे घरापर्यंत. 





उत्तर .- हायवेवरील श्री. अरविंद भिवगडे यांचे घर ते पूर्वेकडे के.के.लॉनपर्यंत ते 
नाल्यापर्यंत. 


पूर्व.- के.के. लॉनपासून नाल्याच्या हद्दीने के.के. लॉन मागील शेतापर्यंत. 


दक्षिण.-नाला ते पश्‍चिमेकडे श्री. नरेंद्र भदाडे यांचे घर ते श्री. राजेश देशमुख ते 
कोप-यावरील रिकामा प्लॉटपर्यंत. 





पश्‍चिम .-कोप-यावरील रिकामा प्लॉट ते श्री. दादाराम बेलखोडे यांचे घर ते समोरील 
रस्ता ओलांडून श्री. दत्तमंदीर शेजारील पांदण रस्त्यावरील श्री. सुनिल बडगे 
यांचे घर ते गल्लीने गौराबाई बेलखोडे यांचे घर ते गुजरी चौकातील 
श्री. राजेश भानारकर यांचे घर ते विमल पचारे यांचे घर ते मदरसा ते 
बोळीतील पार ओलांडून श्री. गणेश घुमळे यांचे घर ते श्री. नेवारे यांचे घर ते 
रस्ता ओलांडून श्री. देवगडे यांचे घर ते श्री. अरविंद भमिवगडे यांचे घरापर्यंत. 


उत्तर .- सेलोटी रोडवरील श्री. लाखनीकर यांचे घरापासून ते मधल्या गल्लीने दत्तमंदिर 
ते दक्षिणेस कोप-यावरील श्री. निर्वाण यांचा रिकामा प्लॉट ते रस्ता ओलांडून 
दक्षिणेस नवखरे यांचे घर श्री. पतिराम क्षिरसागर यांचे घर ते नाल्यापर्यंत. 











पूर्व.- नाला व मानेगाव ग्रामपंचायत हद्द. 
दक्षिण.-नाला ते जुना सानगडी रोडने पश्‍चिमेस श्री. रविंद्र गि-हेपुंजे यांचे घर ते 
सेलोटी रोडवरील श्री. लक्ष्मण सोनटक्के यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम .-श्री. लक्ष्मण सोनटक्के यांचे घरापासून ते उत्तरेकडे दिगांबर मस्के यांचे घर 
ते जगन निर्वाण यांचे घर ते लाखनीकर यांचे ते घरापर्यंत. 





(३) 


ना.मा.प्र. (महिला) 


सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. (महिला) 





उत्तर .- श्री. लिहीनदास भैसारे यांचे घर ते सेलोटी रोडवर श्री . विठ्ठल रुखमाई 
मंदिर ते रस्ता ओलांडून सेलोटी रोडवरील श्री. रामचंद्र गि-हेपुंजे ते जुना 
सानगडी रोडने बिसराम पचारे यांचे घर ते रामकृष्ण निर्वाण यांचे घर ते 
पूर्वेकडे नाल्यापर्यंत. 





पूर्व.- नाला व मानेगाव ग्रामपंचायत हद्द. 

दक्षिण.-नाला ते शेतशिवार होत परत सेलोटी रोडवरील श्री. खोब्रागडे यांचे घर ते 
रस्ता ओलांडून श्री. दिगंबर निर्वाण यांचे घर ते सायत्रा बोदेले यांचे घर ते 
धरमसारे यांचे रिकामे प्लॉट पर्यंत. 





पश्‍चिम .-धरमसारे यांचे रिकामे प्लॉट ते श्री. लिहीनदास भैसारे यांचे घरापर्यंत. 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १७ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-१५ 
लोकसंख्या 
एकूण-७४५ 
अ.जा.-० 


अ.ज.-६७ 


प्रभाग क्रमांक-१६ 
लोकसंख्या 
एकूण-६७२३ 
अ.जा.-२०८ 


अ.ज.-६ 


प्रभाग क्रमांक-१७ 
लोकसंख्या 
एकूण-६७७ 
अ.जा.-३५० 


अ.ज.-१८ 


भंडारा : 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


ना.-एक-अ-५ (१७०७). 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर.- गुजरी चौकातील श्री. गणपतराव जुनघरे यांचे घर ते हनुमान मंदिर होत 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळापर्यंत. 





पूर्व.- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ते श्री. जगदीश क्षिरसागर यांचे घर ते 
श्री. वसंत पडोळे यांचे घर ते श्री. अर्जुन धरमसारे यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण .-श्री. अर्जुन धरमसारे यांचे घर ते रामदास लांजेवार यांचे घर ते सिपेवाडा 
रोडवर श्री. नरेश पडोळे यांचे घर ते रस्ता ओलांडून श्री. पचारे यांचे घर ते 
तलावाच्या पारीवरील पाण्याची टाकीपर्यंत. 


पश्‍चिम .-पाण्याची टाकी ते तलावाच्या परीने श्री. राधेशाम मेघराज यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून श्री. सोनवाने यांचे घर ते गणपत जुनघरे यांचे घरापर्यंत. 


उत्तर .- तलावाच्या पारीवरील माता मंदिर ते तलाव पारीने श्री. वंजारी यांचे घर ते 
बौद्दविहारापर्यंत. 


पूर्व.- बौद्दविहार ते पशु वैद्यकीय दवाखाना ते रस्ता ओलांडून श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांचा पुतळ्याला लागून आरीफ शेख यांचे घर ते वनिता निनावे यांचे घर ते 
श्री. रमेश जांभुळकर यांचे घर ते रस्ता ओलांडून मरियम सैय्यद यांचे घर ते 
श्री. शामराव पचारे यांचे घर ते खाली जागेतून श्री. दुर्योधन काळे यांचे घर ते 
चान्ना रोडने होत दक्षिणेकडे नगर पंचायत लाखनी हद्दपर्यंत. 





दक्षिण.-चान्ना रोडवरील सत्यभामा पाखमोडे यांचे शेत (गट नं. १००९) ते शेत 
शिवारातून रमेश गभने यांचे शेत (गट नं. १०५१) ते शेत शिवार होत उप 
निरीक्षक निर्वासित मालमत्ता (गट नं. ११०३) पर्यंत. 


पश्‍चिम .-उप निरीक्षक निर्वासित मालमत्ता (गट नं. ११०३) ते विठ्ठल टिचकुले यांचे 
शेतापासून (गट नं. ११०४) नाला ओलांडून सुनील निर्वाण यांचे शेत (गट नं. 
११४४) ते माधव जांभुळकर यांचे शेत (गट नं. ११५३) ते नामदेव गि-हेपुंजे 
यांचे शेत (गट नं. ११५७) ते सुदेश गायधनी यांचे शेत (गट नं. ११७९) ते 
शेत शिवारातून उत्तरेस तलावाची पार (माता मंदिर) पर्यंत. 





उत्तर .- सिपेवाडा रोडवरील शिवदास पचारे यांचे घर ते देवांगना जांभुळकर यांचे घर 
ते ताराबाई साखरे यांचे घर ते श्री. मन्साराम गायधनी यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून श्री. ज्ञानेश्वर गायधनी यांचे घर ते श्री. मनोहर मेश्राम यांचे घर ते 
राचमंद्र मोहनकर यांचे घर ते पूर्वेकडे नाल्यापर्यंत. 





पूर्व.- नाला ते जीवन निखाडे यांचे शेतापासून ते रखीराम निखाडे यांचे शेत ते शंभू 
निखाडे यांचे शेतापर्यंत (गट नं. १००४) ते मिलिंद धरमसारे यांचे शेत ते शंभू 
निखाडे यांचे शेतापर्यंत (गट नं. १००४). 


दक्षिण .-शंभू निखाडे यांचे शेतापासून (गट नं. १००४) ते मिलिंद धरमसारे यांचे शेत 
(गट नं. १००७) चान्ना रोडपर्यंत. 

पश्‍चिम .-श्री. मिलिंद धरमसारे यांचे शेतापासून (गट नं. १००७) ते चान्ना रोडने 
सेलोटी रोड ओलांडून डॉ. आगलावे यांचे घर ते नेमीचंद निखाडे यांचे घर ते 
शेत-शिवारातून फारुख शेख यांचे घर ते शोभा बनारसे यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून श्री. योगेश भांडारकर यांचे घर ते श्री. तुकाराम शेंद्रे यांचे घर ते श्री. 
जनिराम पचारे यांचे घर ते शिवदास पचारे यांचे घरापर्यंत. 





(३) 
अनुसूचित जमाती (महिला) 


सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. 


संदीप कदम, 
जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा,), (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६२. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२०. 

) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १-का ०६, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२०. 

) जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्रमांक कार्या-निवडणूक-२०२०-नपाप्र-कावि-६५८-२०२०, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२०. 

) मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि-२७२- 


संदर्भ : 





-(१ 
(२ 
(३ 
(४ 

2020, 


आदेश 





क्रमांक कार्या-निवडणूक-२०२०-नपाप्र-कावि-१०-२०२०.---- 





ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भिय पत्र क्रमांक (१) अन्वये माहे नोव्हेंबर, २०२० ते डिसेंबर, २०२० या 
कालावधीत मुदत संपणा-या ३ नगरपरिषदांना व ६५ नगरपंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा 
कार्यक्रम २०२० जाहिर केलेला आहे. 








आणि, ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगरपंचायत लाखांदूर यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या 
अनुषंगाने कोणतेही आक्षेप प्राप्त न झाल्यामुळे सदर प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक (३) नुसार मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद, प्रशासन, 
नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले. 











आणि, ज्याअर्थी, सादर केलेल्या प्रभाग रचनेस मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांच्याकडून 
नगरपंचायत लाखांदूर येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भ क्रमांक (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 





अनुसूची 
अनुसूचित जाती प्रभाग अनुसूचित जमाती प्रभाग नागरीकांचा मागास प्रवर्गाकरिता सर्वसाधारण प्रभाग, 
क्रमांक व जागा क्रमांक व जागा प्रभाग क्रमाक व जागा प्रभाग क्रमांक व जागा 
(१) (२) (३) (४) 
अ.जा. अ.जा. (स्त्री) अ.जा. अ.जा. (स्त्री) नामाप्र नामाप्र (स्त्री सर्वसाधारण सर्वसाधारण (स्त्री) 
१ ५, १७ ० ० ३, ११ ६, ८, १४ ४, ७, १२, २, ९, १०, १३ 


१५, १६ 


त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १(१)-का-०६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) अन्वये 
भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निन्मोकक्‍त अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे लाखांदूर नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी करण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गीय जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारीत प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या तसेच 
आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, संदीप कदम, जिल्हाधिकारी, भंडारा, लाखांदूर नगरपंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. 























निवडून द्यावयाची संख्या :- 
(१) निवडून द्यावयाची संख्या , . , . १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचति जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या-- 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०३ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०० 
(क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग .. .. ०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


१९ 








(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या  .. ०९ 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) 

(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२)(अ), (ब) व (क) येथिल जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील- 











प्रमाणे राहील. 

(अ) अनुसूचित जाती . . «. ०२ 

(ब) अनुसूवित जमाती .. .. ०० 

(क) नागरिकांचा मागासवर्ग , . . . ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. ०४ 





[ अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 


अनुसूची 
नगरपंचायत लाखांदूर 
प्रभाग क्रमांक प्रभागाची व्याप्ती आरक्षणाची स्थिती 
एकूण लोकसंख्या 
अ.जा., अ.ज. 
लोकसंख्या 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-१ उत्तर .- राज्यमहामार्गवरील उत्तर-पूर्व सीमेवरील श्री. भाऊराव दिवठे यांच्या घरापासून अनुसूचित जाती 





ctor ey ते पश्‍चिम दिशेला नहराने चुलबंद नदीपर्यंतचा उत्तर-पश्‍चिम कोपरा. 


पूर्व.- राज्यमहामार्गवरील उत्तर-पूर्व सीमेवरील श्री. भाउराव दिवटे यांच्या घरापासून 
ते राज्य महामार्गाने दक्षिण दिशेला येत किशोर कपडा बाजार ते जुन्या बस 
स्टॉप कडे जाणा-या पांदण रस्त्याने श्री. दयाराम परसोडकर यांचे घरासमोरील 
अ.ज.-१४ आंब्याच्या झाडापर्यंत. 


एकूण-५६७ 


अ.जा.-१२९ 








दक्षिण .-जुन्या बस स्टॉपकडे जाणा-या पांदण रस्त्याने श्री. दयाराम परसोडकर यांचे 
घरासमोरील आंब्याच्या झाडापासून पश्‍चिम दिशेने केवळराम मेश्राम यांचे घर 
ते श्री. चंदू कुडेगावे याच्या घरा शेजारून जाणा-या चिचोलीला जाणा-या 
रस्त्याने चुलबंद नदीपर्यंत दक्षिण-पश्‍चिम कोपरा. 








पश्‍चिम .-श्री. चंदू कुडेगावे यांच्या घरा शेजारून जाणा-या चिचोलीला जाणा-या रस्त्याने 
चुलबंद नदीपर्यंत दक्षिण - पश्‍चिम कोपरा ते श्री. भाऊराव दिवठे यांच्या 
घरापासून ते पश्‍चिम दिशेला नहराने चुलबंद नदीपर्यंतचा उत्तर-पश्‍चिम कोपरा. 








प्रभाग क्रमांक-२ उत्तर .- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. यशवंत कुंभरे यांचे घरापासून ते नहर ते उत्तर- सर्वसाधारण महिला 


लोकसंख्या-५९१ पश्‍चिम कोप-यावरील राज्य महामार्गावरील श्रीमती ताराबाई मेंढे यांचे घरापर्यंत. 


पूर्व.- दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. नरेश देव्हारे यांचे घरापासून ते उत्तर-पूर्व 








एकूण-६९१ यावरील त कुंगारे यांचे घरापर्यंत 
कोप- श्री. यशवंत कुंभरे यांचे . 
अ.जा.--१९९ 
दक्षिण .-राज्य महामार्गावरील पंचायत समिती गोडाऊन पासून ते दक्षिण-पश्‍चिम 
अ.ज -२१ 


कोप-यावरील श्री. नरेश देव्हारे यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम .-राज्य महामार्गावरील श्रीमती ताराबाई मेंढे यांचे घरापासून ते दक्षिण दिशेने 
राज्य महामार्गाने पंचायत समिती गोडाऊन पर्यंत. 








२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-३ 
लोकसंख्या-५६९ 
एकूण-५६९ 
अ.जा.-१०४ 


अ.ज.-११ 


प्रभाग क्रमांक-४ 
लोकसंख्या-५३२ 
एकूण-५३२ 
अ.जा.-१०४ 


अ.ज.-५७ 


प्रभाग क्रमांक-५ 
लोकसंख्या-५३६ 
एकूण-५३६ 
अ.जा.-११८ 


अ.ज.-०८ 


प्रभाग क्रमांक-६ 
लोकसंख्या-५४१ 
एकूण-५४१ 
अ.जा.-१६९ 


अ.ज.-३२ 


अनुसूची--चालू 
(२) 
उत्तर .- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. भैय्याजी कावळे यांचे घर ते नहराने उत्तर- 
पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. संजय दहिवले यांचे घरापर्यंत. 








पूर्व.- दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील श्री. बाळाजी ठाकरे ते श्री. भागवत नागापुरे यांचे 
घरापासून ते भैय्याजी कावळे यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण .-दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील अशोक खवास यांचे घरापासून ते नहराने जाणा-या 
रस्त्याने दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील श्री. बाळाजी ठाकरे ते श्री. भागवत नागापुरे 
यांचे घरापर्यंत. 








पश्‍चिम .-उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. संजय दहिवले यांचे घरापासून ते दक्षिण 
दिशेने दुर्गा मंदिर ते दक्षिण-पश्‍चिम कोप-या वरील अशोक खवास यांचे 
घरापर्यंत. 





उत्तर .- मौजा लाखांदूर उत्तर सीमेवरील गट क्र. ३६० चा उत्तर-पश्‍चिम कोपरा ते 
लाखांदूर उत्तर सीमेने गट क्र. ३८८ च्या उत्तर-पूर्व कोप-यापर्यंत. 


पूर्व.- गट क्र. ३८८ चा उत्तर-पूर्व कोपरा ते लाखांदूर पूर्व सीमेने गट क्र. ४२६ चा 
दक्षिण-पूर्व कोपरा. 





दक्षिण .-दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. रामाजी रासेकर यांचे घरापासून ते पूर्वेला 
श्री. विठ्ठल शहारे ते दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील नहरापर्यंत. 


पश्‍चिम .-मौजा लाखांदूर उत्तर सीमेवरील गट क्र. ३६० चा उत्तर-पश्‍चिम कोपरा ते 


दक्षिण दिशेला श्री. महादेव नहाले यांचे घरापासून ते दहेगाव रस्त्यावरील 
दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. रामाजी रासेकर यांचे घरापर्यंत. 











उत्तर .- उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. बाबुराव शहारे यांचे घरापासून ते श्री. बिसन 
शहारे ते प्रभुजी शेंडे ते पूर्वेला गट क्र. ४३० च्या दक्षिण सीमेने पूर्वेला गट क्र. 
४७४ चा उत्तर-पूर्व कोपरा. 





पूर्व.- दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय यांचे क्रीडांगणापासून 
ते उत्तर दिशेने गट क्र. ४७४ चा उत्तर-पुर्व कोपरा. 


दक्षिण .-दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. दिनेश दोनाडकर यांचे घर ते पूर्वेला रस्त्याने 
गोंविदा राऊत यांचे घरापासून ते पूर्व दिशेला सिध्दार्थ कॉलेज अर्जुनी मोरगाव 
मुख्य रस्त्याने यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय यांचे क्रीडांगणापर्यंत. 





पश्‍चिम .-उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील साकोली-वडसा राज्य महामार्गावरील श्री. पुंडलीक 
तरोणे यांचे घर ते बाबुराव डोंगरवार यांचे घर ते बाबुराव शहारे यांचे घर ते 
उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. प्रेमदास गावडकर यांचे घरापर्यंत. 








उत्तर .- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री नानाजी डोंगरे यांचे घरापासून ते मुख्य रस्त्याने 
पश्‍चिम दिशेने उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील काशीनाथ बागडे यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व.- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. नानाजी डोंगरे यांचे घरापासून ते दक्षिण दिशेने 
श्री. शिवदास मोटघरे यांचे घर ते दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील श्री. दादाजी 
दोनाडकर यांचे घरापर्यंत. 


(३) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती महिला 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ¢-98, शके १९४२ २१ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-७ 
लोकसंख्या-५८१ 
एकूण-५८१ 
अ.जा.-१२१ 


अ.ज.-०७ 


प्रभाग क्रमांक-८ 
लोकसंख्या-५२२ 
एकूण-५२२ 
अ.जा.-९३ 


अ.ज.-१६ 


प्रभाग क्रमांक-९ 
लोकसंख्या-५६१ 
एकूण-५६१ 
अ.जा.-११९ 


HM -23 


ना.-एक-अ-६ (१७०७). 


अनुसूची--चालू 
(२) 
दक्षिण .-दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील श्री. दादाजी दोनाडकर यांचे घरापासून ते पश्‍चिम दिशेने 


श्री. दीपक आकरे यांचे घर ते सार्वजनिक विहीर ते देवीदास बारई यांचे घर ते 
दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील खालीक शेख यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम .-उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील काशीनाथ बागडे यांचे घरापासून ते जिल्हा परिषद 
क्र. २ कडे येणा-या मार्गाने दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. खालीक शेख यांचे 
घरापर्यंत. 


उत्तर .- उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील पंचायत समिती ते पूर्वेला उत्तर-पूर्व कोप-यावरील पशू 
वैद्यकीय दवाखानापर्यंत. 





पूर्व.- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील पशू वैद्यकीय दवाखाना ते श्री हबिब पठान यांचे घर ते 
अनूबाई वांढरे ते रमेश हुकरे यांचे घर ते गजानन ठाकरे यांचे घर ते दक्षिण-पूर्व 
कोप-यावरील सुमनबाई कांबळे यांचे घरापर्यंत. 








दक्षिण .-दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील सुमनबाई कांबळे यांचे घरापासून ते दादाजी हुमणे यांचे 
घर ते निमजेबाई यांचे घर ते दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील दुय्यम निबंधक कार्यालयापर्यंत. 





पश्‍चिम .-दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील दुय्यम निबंधक कार्यालयापासून ते उत्तर-पश्‍चिम 
कोप-यावरील पंचायत समितीपर्यंत. 


उत्तर .- उत्तर-साकोली-वडसा महामार्गावरील उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. रामचंद्र देशमुख 
यांचे घरापासून ते दहेगांव मार्गान उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. दत्तात्रय पोटदुखे 
यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व.- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. दत्तात्रय पोटदुखे यांचे घरापासून ते दक्षिण दिशेने श्री. 
काशीनाथ राऊत यांचे घर ते दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील डॉ. निरण शहरे यांचे 
घरापर्यंत. 





दक्षिण .-दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील डॉ. निरण शहारे यांचे घरापासून ते साकोली-वडसा 
महामार्गावरील श्री. लालाजी मिसार यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम .-साकोली-वडसा महामार्गावरील दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. लालाजी मिसार 
यांचे घरापासून ते साकोली वडसा महामार्गावरील उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील 
श्री. रामचंद्र देशमुख यांचे घरापर्यंत. 

उत्तर .- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. मारोती घोरमोडे यांचे घर ते श्री. डाकारम मेश्राम यांचे 
घर ते श्री. जयदेव खोब्रागडे यांचे घर ते श्री. रामप्रसाद बिंझाडे यांचे घर ते उत्तर- 
पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. सुखराम टेंभुरकर यांचे घरापर्यंत. 

पूर्व.- दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील वसंत मेडिकल ते उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. मारोती 
घोरमोडे यांचे घरापर्यंत. 











दक्षिण .-साकोली-वडसा महामार्गावरील श्री. भीमराव सुखादेवे यांचे घर ते वसंत मेडिकल 
पर्यंत. 








पश्‍चिम .-उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. सुखराम टेंभुरकर यांचे घरापासून ते कमलाबाई 
कांबळे यांचे घरापासून ते साकोली-वडसा महामार्गावरील दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील 
श्री. भीमराव यांचे घरापर्यंत. 





(३) 


सर्वसाधारण 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


सर्वसाधारण महिला 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-१० 
लोकसंख्या-५४२ 
एकूण-५४२ 
अ.जा.-९७ 


अ.ज.-३२ 


प्रभाग क्रमांक-११ 
लोकसंख्या-५९०- 
एकूण-५९० 
अ.जा.-६७ 


अ.ज.-०६ 


प्रभाग क्रमांक-१२ 
लोकसंख्या-६०४ 
एकूण-६०४ 
अ.जा.-५७ 


अ.ज.-११ 


अनुसूची--चालू 
(२) 
उत्तर .- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील लाखांदूर टी-पॉईंट वरील मडावी कॉम्प्लेक्स ते दिलीपकुमार 
दखणे यांचे घर ते श्री पंचम मारगाये यांचे घर ते श्री. श्रावण बडोल यांचे घर ते 
सिध्दार्थ महाविद्यालय ते उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्री. पांडुरंग पुस्तोडे यांचे घर ते 
पूर्वैला पिंपळगाव मार्गावरील नाहरापर्यंत. 








पूर्व.- पिंपळगाव मार्गावरील नहरापासून ते दक्षिण दिशेने मडेघाट फाट्यावरील नहरापर्यंत. 





दक्षिण.-मडेघाट फाट्यावारील नहरापासून ते साकोली-वडसा महामार्गावरील मडेघाट फाटा 
ते श्री. राजेंद्र खत्री सॉ मील पर्यंत. 





पश्‍चिम .-श्री. राजेंद्र खत्री सॉ मील पसून ते साकोली -वडसा महामार्गावरील लाखांदूर टी- 
पाईंट वरील मडावी कॉम्प्लेक्स पर्यंत. 





उत्तर .- साकोली-वडसा महामार्गावरील श्री. भास्कर लांजेवार यांचे घर ते जुन्या बस स्टॉप 
कडे जाणा-या पानधन मार्गाने श्री. प्रकाश प्रधान यांचे घर ते श्री प्रफुल मेश्राम यांचे 
घरापासून ते पश्‍चिम दिशेला सिमेंट रोड ने उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. दिगंबर 
वरंबे यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व.- दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील श्री. रामचंद्र कुटे यांचे घरापासून ते साकोली-वडसा 
महामार्गावरील श्री भास्कर लांजेवार यांच्या घरा पर्यंत. 

दक्षिण .-दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री लक्ष्मण दिवठे यांचे घरापासून ते पूर्व दिशेला सिमेंट 
रोडने श्री. धनंजय फुंडे यांचे घर ते श्री. काणेकर यांचे घर श्री बबलू नागमोती यांचे 
घर ते दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील श्री. रामचंद्र कुटे यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम .-उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री. दिंगंबर वरंबे यांचे घरापासून ते जुन्या बस स्टॉप 
कडे जाणा-या मुख्य मार्गाने महादेव मंदिर ते दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री लक्ष्मण 
दिवठे यांचे घरापर्यंत. 


उत्तर .- साकोली-वडसा महामार्गावरील उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्रीमती प्रियंका बगमारे यांचे 
घरापासून ते श्री. अरविंद रामटेके यांचे घरापासूनते श्री सुरेश खत्री यांचे घरापासून ते 
सिमेंट मार्गाने ते श्री देवेंद्र ठाकरे यांचे घरापासून ते पाण्याच्या टाकीकडे ते पश्‍चिमेला 
चिचोली मार्गाने चुलबंद नदी किना-यापर्यंत. 


पूर्व.- साकोली-वडसा महामार्गावरील उत्तर-पूर्व कोप-यावरील श्रीमती. प्रियंका बगमारे यांचे 
घरापासून ते दक्षिण दिशेला श्री किशोर चौधरी यांचे घरापासून ते दक्षिण-पूर्वेला 
साकोली-वडसा महामार्गापर्यंत. 











दक्षिण.-साकोली-वडसा महामार्गावरील दक्षिण-पूर्व कोप-यापासून ते शेत शिवारातून ते श्री 
किशोर शहारे यांचे घरापासून ते लीलाधर ढोरे यांचे घरापासून ते सुरेश खत्री यांचे 
घर ते श्री योगेश भुते यांचे घर ते भास्कर डहाके यांचे घर ते श्री नरेश हाडगे यांचे 
घर ते दादाजी बिडवाईक यांचे घर ते रावजी शिंदे यांच्या घराजवळून जाणा-या 
रस्त्याने नदी किना-यापर्यंत. 











पश्‍चिम .-उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील चिचोली मार्गाने चुलबंद नदी किना-यापासून ते रावजी 
शिंदे यांच्या घराकडून चूलबंद नदीकडे जाणा-या मार्गाने दक्षिण-पश्‍चिम कोप-या 
पर्यंत. 





(३) 


सर्वसाधारण महिला 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


सर्वसाधारण 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २३ 
अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-१३ उत्तर .- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील देवराम साखरकर यांचे घर ते पश्‍चिम दिशेने सिंमेंट रस्त्याने सर्वसाधारण महिला 
लोकसंख्या-६२ कुडेगाव टेलर ते अथली रोडच्या कोप-यावरील नामदेव कुडेगावे यांचे स्टेशनरी 
है दुकान ते आथली रोड वरील प्रकाश मेश्राम यांचे घर ते उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील 
एकूण-६२९ चूलबंद नदीपर्यंत. 
अ.जा.-० पूर्व.- दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील अरविंद चौहाण यांचे घरापासून ते उत्तर-पूर्व कोप-यावरील 
= श्री देवराम साखरकर यांचे घरापर्यंत. 
अ.ज.-० 
दक्षिण .-दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील अरिंवद चौहाण यांचे घर ते पश्‍चिम दिशेने सिमेंट रोड ने 
पोस्ट ऑफिस ते मुख्य मार्गाने श्री फागोजी कडीखाये यांचे घर ते असोला रोड वरील 
श्री मुनीशवर तोंडरे यांचे घर ते दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील चूलबंद नदीचा किना-यापर्यंत. 
पश्‍चिम -आथली रोडवरील प्रकाश मेश्राम यांचे घराकडून उत्तर-पश्‍चिम चूलबंद नदी किना-यापर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-१४ उत्तर .- उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील शिवाजी विद्यालय ते उत्तर-पूर्व कोप-यावरील व्यंकट नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
stares eS भुते यांचे घरापर्यंत. महिला 
एकृण पूर्व.- उत्तर-पूर्व कोप-यावरील व्यंकट भुते यांचे घर ते दक्षिणेला सिमेंट रोड ने श्री. धनराज 
-६२२ यांचे घर कोप-यावरील दादाजी यांचे घरापर्यंत 
टेम्भुर्णे यांचे घर ते दक्षिण-पूर्व कोप- दादाजी बागडे यांचे , 
अ.जा.-४ यावरील दादाजी बागडे यांचे 
i दक्षिण .-दक्षिण-पूर्व कोप-यावरील दादाजी बागडे यांचे घरापासून ते दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील 
अ.ज.-३१ लोकमान प्रधान यांचे घरापर्यंत. 
पश्‍चिम .-दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यावरील लोकमान प्रधान यांचे घरापासून ते मुख्य मार्गाने उत्तर- 
पश्‍चिम कोप-यावरील शिवाजी विद्यालय पर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-१५ उत्तर .- उत्तर-पश्‍चिम कोप-यावरील श्री मुनिश नायडू यांचे घरापासून ते सरळ पूर्वेला शेते सर्वसाधारण 
लोकसंख्या शिवारातून उत्तर-पूर्वला साकोली-वडसा महामार्गापर्यंत. 
-६२० 
एकूण पूर्व.- उत्तर-पूर्वला साकोली-वडसा महामार्ग ते साकोली-वडसा महामार्गाने दक्षिणेला दक्षिण- 
-८५२० यावरील क महाविद्यालय पर्यंत 
Seren yd कोप- यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय पर्यंत. 
बन्या. कारे दक्षिण.-साकोली-वडसा महामार्ग यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय दक्षिण-पूर्व कोपरा ते 
अ.ज.-०० पश्‍चिमेला किन्हाळा मार्गापर्यंत. 
पश्‍चिम .--साकोली-वडसा महामार्ग यशंवतराव चव्हाण महाविद्यालय दक्षिण-पश्‍चिम कोपरा ते 
श्री हरीभाऊ बगमारे यांचे घर ते सुरेश कुथे यांचे घर ते वासुदेव दुंडे यांचे घर ते 
सुमित्रा मेश्राम यांचे घर ते गंगाधर राऊत यांचे घर ते उत्तर -पश्‍चिम कोप-यावरील 
श्री मुनिश नायडू यांचे घरापर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-१६ उत्तर .- चुलबंद नदी किना-यावरील गट क्र. ४९ चा पश्‍चिम-उत्तर कोपरा ते गावकडे सर्वसाधारण 


लोकसंख्या-६२४ 
एकूण-६२४ 
अ.जा.-७८ 


अ.ज.-०४ 









































जाणा-या रस्त्याने गट क्र. ५६ चा पश्‍चिम उत्तर कोपरा ते गांधी चौकाकडे जाणा-या 
रस्त्यावरील राजकुमार राठी/दवाखाना चा उत्तर-पूर्व कोप-यापर्यंत. 








पूर्व.- गांधी चौकाकडे जाणा-या रस्त्यावरील राजकुमार राठी/दवाखाना चा उत्तर-पूर्व कोपरा 
ते मुख्य रस्त्याने दक्षिणेला दादाजी दिवटे (शेख चे घर पश्‍चिम-दक्षिण कोपरा) ते 
सरस्वती प्रधान ते लहान रस्त्याने रामदास दिवटे ते पोलीस स्टेशन चे उत्तरेकडील 
रस्त्याने गांधी चौकाकडे जाणा-या रस्त्या पर्यंत ते दक्षिणेला मुख्य रस्त्याने मौजा 
लाखांदूर च्या दक्षिण सीमेवरील गट क्र. ४० चा पूर्व-दक्षिण कोपरा. 








दक्षिण .-मौजा लाखांदूर च्या दक्षिण सीमेवरील गट क्र.४० चा पूर्व-दक्षिण कोपरा ते पश्‍चिमेला 
मौजा लाखांदूर दक्षिण सीमेने चुलबंद नदी किना-यावरील गट क्र. ४७ चा दक्षिण- 
पश्‍चिम कोपरा. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-१७ 
लोकसंख्या-५६४ 
एकूण-५६४ 
अ.जा.-१४२ 


अ.ज.-०२ 


भंडारा : 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२० 


अनुसूची--चालू 
(२) (३) 


पश्‍चिम .-चुलबंद नदी किना-यावरील गट क्र. ४७ चा दक्षिण-पश्‍चिम कोपरा ते चुलबंद नदी 
किना-याने उत्तरेला गट क्र. ४९ चा दक्षिण-पश्‍चिम-उत्तर कोप-यापर्यंत. 





उत्तर .- चुलबंद नदी किना-यावरील मौजा किन्हाळा चा सीमेवरील गट क्र. ८ चा पश्‍चिम- अनुसूचित जाती महिला 
उत्तर कोपरा ते पूर्वेला किन्हाळा चे उत्तर सीमेने (राज्यमहामार्ग ओलांडून) पूर्वेला 
मौजा किन्हाळा चा उत्तर-पूर्व कोप-यावरील गट क्र. १२१ पर्यंत. 





पूर्व.- मौजा किन्हाळा चा उत्तर-पूर्व कोप-यावरील गट क्र. १२१ पर्यंत ते दक्षिणेला मौजा 
किन्हाळा सीमेने गट क्र. २९१ चा पूर्व-दक्षिण कोपरा. 


दक्षिण .-गट क्र. २९१ चा पूर्व-दक्षिण कोपरा ते मौजा किन्हाळा दक्षिण सीमेने/चुलबंद नदी 
किना-याने गट क्र. ३०४ चा दक्षिण पश्‍चिम कोप-यापर्यंत. 


पश्‍चिम .-गट क्र. ३०४ चा दक्षिण पश्‍चिम कोप-यापासून ते मौजा किन्हाळा पश्‍चिम सीमने/ 
चुलबंद नदी किना-याने गट क्र. १८ पश्‍चिम-उत्तर कोपरा. 


संदीप कदम, 
जिल्हाधिकारी, भंडारा. 


२५ (२) 


गुरुवार, डिसेंबर ३१, २०२०/पौष १०, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६३. 


संदर्भ : 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२०. 


) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ०६-का ०६, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२०. 


_ (4 
(2 
(३) जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक जिकागो-नपाप्र-कावि-७२१-२०२०, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२०. 
(४ 


) मा. आयुकत तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे आदेश क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि- 
२८१-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिकागों-नपाप्र-सीआर-कावि-७४७-२०२०.--- 





ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भांकित पत्र क्रमांक (१) अन्वये गोंदिया जिल्ह्यातील माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 
डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या ०३ नगर परिषदा व ६५ नगर पंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, 
आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम २०२० जाहीर केलेला आहे ; 











आणि, ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, गोरेगाव यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या 
अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपावर या कार्यालयाकडून सुनावणी आयोजित करण्यात आली, त्याअनुषंगाने ऐकुण सदर आक्षेपानुसार या कार्यालयाचे 











अभिप्रायासह सुधारित प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी संदर्भ पत्र क्रमांक (३) अन्वये मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, 
नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २५ 








आणि ज्याअर्थी, सुधारित सादर केलेल्या प्रभाग रचनेस मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर 
यांच्याकडून नगर पंचायत, गोरेगाव येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भांकित आदेश क्रमांक (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. 








त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १(१)-का-०६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) खाली 
गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निन्मोक्‍त अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे गोरेगाव नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्गासाठी जागा राखून 




















ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारित प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या तसेच 
आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, दीपक कुमार मीना, जिल्हाधिकारी, गोंदिया गोरेगाव नगरपंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. 








निवडून द्यावयाची संख्या 




















एकूण रकाना (१) पैकी प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेली रकाना (१) रकाना (६) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या 
निवडून सदस्य संख्या पैकी जागांची प्रवर्गानुसार विभागणी 
घ्यावयाची स्त्रियांसाठी 
सदस्य संख्या अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा सर्वसाधारण एकूण राखीव अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी मागास- सदस्य संख्या जातीसाठी जमातीसाठी मागास- रकाना (५) 
प्रवर्गासाठी रकाना रकाना (३) प्रवर्गासाठी पैकी 
(२) पैकी पैकी रकाना (४) 
पैकी 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) 
१७ २ २ 4 é ९ १ १ ३ ४ 
अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक, प्रभागाची व्याप्ती आरक्षणाची स्थिती 
एकूण लोकसंख्या, 
अ.जा., अ.ज. लोकसंख्या 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-१, उत्तर- नहर (पेट्रोलपंपजवळील ॥1तांचा) 0) सर्वसाधारण (स्त्री) 
एकूण लोकसंख्या ४९०, झिंगर , , 
88 जातीची ळ पूर्व- श्री. झिंगर सयाम (प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्रमांक ९१) ते श्री. भयंकर बिसेन 
अनुसूचित जातीची . 
लोकसंख्या ४८ (प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्रमांक १०२/१) ते हिरडामालीकडे जाणारा रस्ता ते 
अनुसूचित जमातीची प्रभाग २ मधील श्री. तेजेश्‍वर सुखचंद रहांगडाले (प्रगणक गट क्र. ८३ घर 
लोकसंख्या-५२, क्रमांक १५५) यांचे घरापासून सरळ गोंदिया-कोहमारा रोडपर्यंत व गोंदिया- 


कोहमारा रोड. 

दक्षिण-श्री. चंद्रशेखर कटरे (प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्रमांक ३०) ते श्री. दिनेश बघेले 
(प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्रमांक १७). 

पश्‍चिम-श्री. दिनेश बघेले (प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्रमांक १७) पासून खाली जागा व 
शेती ते रोहडा राईस मिल (प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्रमांक ८३/२) च्या 
पाठीमागचा भाग ते हलबीटोलाकडे जाणारा रस्ता ते नहर. 


ना.-एक-अ-७ (१७०७). 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-२, 


एकूण लोकसंख्या ४९६, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-०८ , 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-१३. 


प्रभाग क्रमांक-३, 


एकूण लोकसंख्या ४९४, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-०९, 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-१५४. 


प्रभाग क्रमांक-४, 


एकूण लोकसंख्या ४६४, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-०, 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-४८. 


प्रभाग क्रमांक-५, 


एकूण लोकसंख्या ५६१, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-०, 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-६३. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर- हिरडामालीकडे जाणारा रस्ता ते श्री. दुर्योधन येळे (प्रगणक गट क्र. ८३ घर क्र. 
१४४) ते श्री. भयंकर चौधरी यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व- श्री. भयंकर चौधरी ते चौरागडे पेट्रोल पंप (प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. १२९) 

दक्षिण-श्रीमती शकुन्तला अगडे यांचे शेतजमीन ते श्री. सेवकराम नेवारे (प्रगणक गट 
क्र. ८५ घर क्र. ७७) यांचे घर ते श्री. राजाराम राऊत (प्रगणक गट क्र. ८५ घर 
क्र. ९४) यांचे घरापर्यंत. 

पश्‍चिम-श्री. राजाराम राऊत (प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. ९४) यांचे घरापासून ते 
ठाकरे टेलर्स चे घर ते श्री. छबीलाल रहांगडाले (प्रगणक गट क्र. ८३ घर 
क्र. १६३) यांचे घर ते हिरडामालीकडे जाणारा रस्ता ते दुर्योधन येळे (प्रगणक 
गट क्र. ८३ घर क्र. १४४). 





उत्तर- श्री. चैतराम येल्ले (प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. ४४) श्री. बाळकृण येल्ले 
(प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. ४१) यांचे घरापर्यंत. 

श्री. परसराम मेळे (प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. १५) ते श्रीमती जायगाबाई 
ठाकरे (प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. ९), शकुंतला अगडे यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व- 


दक्षिण-पांगोली नदीकडे जाणारा रस्ता 
पश्‍चिम-श्री. देवराव चौधरी (प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. ६९), श्री. श्रावण हरिणखेडे 
(प्रगणक गट क्र. ८५ घर क्र. ७०) यांचे घर. 





उत्तर- श्री. जलदार शेख (प्रगणक गट क्रमांक-८६/२ घर क्रमांक-१००) ते दुर्गा मंदीर ते 

श्रीमती धनवंता कटरे (प्रगणक गट क्रमांक-८६/१ घर क्रमांक-१) यांचे घरापर्यंत. 
yel- श्रीमती धनवंता कटरे (प्रगणक गट क्रमांक-८६/१ घर क्रमांक-१) यांचे घरापासून 
श्री. नामदेव रहांगडाले (प्रगणक गट क्रमांक-८६/१ घर क्रमाक-२/१) यांचे 
घरापर्यंत. 








दक्षिण-श्री. नामदेव राहांगडाले (प्रगणक गट क्रमांक-८६/१ घर क्रमांक-२/१) यांचे 
घरापासून ते श्री. प्रेमलाल अगळे (प्रगणक गट क्रमांक-८६/१ घर क्रमांक-५०) 
यांच्या घरापासून ते श्री. भाऊलाल अगळे यांच्या घरापर्यंत. 








पश्‍चिम-श्री. भाउलाल अगळे ते श्रीमती एकादशी येळणे ते जलदार शेख (प्रगणक गट 
क्रमांक-८६/२ घर क्रमांक-१००) यांच्या घरापर्यंत. 

उत्तर- श्री. दादु चावेरे (प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्र. ९९) यांचे घरापासून ते श्री. हगरु 
कोहळे (प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्र. ६७/२) यांचे घरापर्यंत. 

पूर्व- श्री. हगरु कोहळे (प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्रमांक ६७/२) यांचे घरापासून 

श्री. सतीश पारधी यांचे किराणा दुकानपर्यंत. 

दक्षिण-श्री. सतीश पारधी यांचे किराणा दुकाना पासून ते श्री. रेवा राहांगडाले (प्रगणक 
गट क्र. २१४ घर क्र. ३३) किराणा दुकान ते श्री. भैय्यालाल खोब्रागडे (प्रगणक 
गट क्र. २१४ घर क्र.०२) यांचे घरापर्यंत. 

पश्‍चिम-श्री. भैय्यालाल खोब्रागडे (प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्र. ०२) यांचे घरापासून ते 
श्री. नरेश पान दुकान (प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्र. १), श्रीमती पारबताबाई 
काठेवार (प्रगणक गट क्र.२१४ घर क्र. १३) यांचे घरापर्यंत श्रीमती पारबताबाई 
कोठेवार (प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्र. १३) यांचे घरापासून ते श्री. दादु चाचेरे 
(प्रगणक गट क्र. २१४ घर क्र. ९९) यांचे घरापर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री). 


सर्वसाधारण (स्त्री) 


अनुसूचित जमाती (स्त्री) 




















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २७ 
अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-६, उत्तर- बजाज शोरुम ते श्री. भाऊलाल चंदूलाल रहांगडाले (प्रगणक गट क्र. ८४ घर सर्वसाधारण 
एकूण लोकसंख्या ४९६, क्र.८९) यांचे घरापर्यंत. 
अनुसूचित जातीची पूर्व- महाजन नगर कडे जाणारा रस्ता, श्री. भाऊलाल राहांगडाल (प्रगणक गट क्र. 
लोकसंख्या-०९, ८४ घर क्र.८९) ते श्री. परमानंद फरदे यांचे घरापर्यंत. 
ae Saige दक्षिण-श्री. प्रमानंद फरदे ते श्री. बळीराम नारायण ठाकूद (प्रगणक गट क्र. ८४ घर 
कसंख्या-४१. यांचे 
Peres क्र. १३४) ते श्री. अनिल अगडे यांचे दुकान. 
पश्‍चिम-गोंदिया ते कोहमारा रस्ता श्री. अनिल अगडे यांचे दुकान ते बजाज शोरुम. 
प्रभाग क्रमांक-७, उत्तर- हल्बीटोला कडे जाणारा रस्ता, नंदा भोजनालय (प्रगणक गट क्र. ८२ घर सर्वसाधारण (स्त्री) 
एकूण लोकसंख्या ४८१, क्र. १०७) ते श्रीमती अर्जना चौधरी (प्रगणक गट क्र. ८४ घर क्र. १२६/२) ते 
अनुसूचित जातीची महेश कटरे (प्रगणक गट क्र. ८४ घर क्र. १४०). 
लोकसंख्या-१३, पूर्व- श्री. मनोहर राऊत (प्रगणक गट क्र. ८४ घर क्र. ९६) ते श्री. भादू चाचेरे 
अनुसूचित जमातीची (प्रगणक गट क्र. ८४ घर क्र. १०९) ते श्री. लालचंद धानगाये ते पिसे किराणा 
लोकसंख्या-५३. दुकान (प्रगणक गट क्र. ८७ घर क्र. १०३) ते व्यासमुनी पुतळापर्यंत, श्री. अशोक 
मेश्राम यांचे घरापासून पुढे खुली जागा. 
दक्षिण-श्री. अशोक मेश्राम यांचे घरापासून ते श्री. कृष्णकुमार भावे यांचे घरापर्यंत. श्री. 
कृष्णकुमार भावे ते डॉ. श्री. लोकेश तुरकर (प्रगणक गट क्र. ८२ घर क्र. ९१) 
यांचे घरापर्यंत पवन तलावाची पाळ व खुली शेती. 
पश्‍चिम-रेल्वे लाईन ते उत्तरेकडील हल्बीटोला रस्ता. 
प्रभाग क्रमांक-८, उत्तर- पुरगाव रस्ता. नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या ५४८, पूर्व- रेल्वे लाईन. 
अनुसूचित जातीची saficaia यांचे याची 
उर लोट च्या दक्षिण-श्री. ल बारेवार यांचे फार्म हाऊस ते श्री. गणपत अगडे यांची शेती. 
QC, ofS ex 
अनुसूचित जमातीची पाशकम-नहर. 
लोकसंख्या-३६९. 
प्रभाग क्रमांक-९, उत्तर- श्री. लक्ष्मीकांत खोब्रागडे यांची शेती ते नवनिर्मित रेल्वे पावर हाऊस. अनुसूचित जमाती 
एकूण लोकसंख्या ५०६, पूर्व- नवनिर्मित रेल्वे पावर हाऊस ते रेल्वे लाईन, रेल्वे स्टेशन, श्री. वसंत मौजे 
अनुसूचित जातीची (प्रगणक गट क्र. ९३ घर क्र. ५७) यांचे घरापासून ते जंगलापर्यंत. 
लोकसंख्या-७२, दक्षिण- श्री. वसंत मौजे (प्रगणक गट क्र. ९३ घर क्र. ५७) यांचे घरामागील जंगल भाग 
अनुसूचित जमातीची ते चंद्रपूरटोली तलावाची पार ते हिरापूर रोडवरील नहराचा पूल ते श्री. कमलानंद 
लोकसंख्या-६३. तुरकर (प्रगणक गट क्र. ९३ घर क्र. १) यांचे घरापासून ते श्रीमती सेवंताबाई 
मस्के (प्रगणक गट क्र. ८२ घर क्र. १) यांचे घर. 
पश्‍चिम-नहर. 
प्रभाग क्रमांक-१०, उत्तर- पवन तलाव. सर्वसाधारण 
एकूण लोकसंख्या ५२८, पूर्व- श्री. तुमेरसिंह बघेले (प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १३८) ते श्री. मोरेश्वर दानी 


अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या-२२०, 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-४४. 


(प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १२१) ते महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स एन्ड बर्तन भंडार. 





दक्षिण-महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स एन्ड बर्तन भंडार ते श्री. जनार्दन राऊत (प्रगणक गट क्र. 
८८ घर क्र. १३). 

पश्‍चिम-श्री. जर्नादन राऊत (प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १३) ते रेल्वे चौकी (प्रगणक 
गट क्र. ८८ घर क्र. १२) ते हलबीटोलाकडे जाणारा रस्ता. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-११, 


एकूण लोकसंख्या ५२४, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-८४, 
अनुसूवित जमातीची 
लोकसंख्या-०४. 


प्रभाग क्रमांक-१२, 


एकूण लोकसंख्या ४६४, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-७६, 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-०९. 


प्रभाग क्रमांक-१३, 


एकूण लोकसंख्या ५६४, 


अनुसूवित जातीची 
लोकसंख्या-१९०, 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-०९. 


अनुसूची--चालू 
(२) 

उत्तर- पवन तलावाची पार ते श्रीमती विठाबाई मलेवार (प्रगणक गट क्र. ८८ घर 
क्र. १६४/१) यांचे घरापर्यंत, श्री. आनंदराव गजबे (प्रगणक गट क्र. ८७ घर 
क्र. ११७/१) ते श्री. कोदुजी मोहनकर (प्रगणक गट क्र. ८७ घर क्र. ७७/१) ते 
श्री. विकास चाचेरेपर्यंत. 

श्री. विकास चाचेरे ते श्री. माणिक शरणागत (प्रगणक गट क्र. ८७ घर क्र. ७९) 
ते चांभार बोडीची पार ते समाज मंदिरजवळील विहीर. 

दक्षिण-समाज मंदिरजवळील विहीरपासून ते श्री. हरिचंद करवाडे बाबू (प्रगणक गट 

क्र. ८८ घर क्र. १/१) यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व- 





पश्‍चिम-श्री. हरिचंद करवाडे बाबू (प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १/१) यांचे घरापासून 
ते श्री. संजय बारेवार (प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १३९/२) यांचे घरापर्यंत 
श्री. संजय बारेवार (प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १३९/२) ते श्री. भैय्यालाल 
कनोजे (प्रगणक गट क्र. ८८ घर क्र. १३९/१) ते पवन तलावाची पार. 





उत्तर- श्री. बाजीराव धानगाये (प्रगणक गट क्र. ८६/१ घर क्र. ७०) यांचे घरापासून ते 
श्री. विश्वनाथ देशमुख (प्रगणक गट क्र. ८६/१ घर क्र. ५९) यांचे घरापर्यंत. 

पूर्व- श्री. विश्वनाथ देशमुख (प्रगणक गट क्र. ८६/१ घर क्र. ५९) श्री. सतनाम राऊत 

ते श्री. शिवचरण बिझलेकर घरापासून ते चांभारबोडीची पार, खाली शेती ते 


श्री. निलकंठ बोपचे (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर क्र. १२७) यांचे घर. 





दक्षिण-श्री. निलकंठ बोपचे (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर क्र. १२७) यांचे घराजवळील 
शेती खुली जागा ते श्री. देवराव टेंभुर्णिकर (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर 
क्र. १४२) यांचे घरापासून साईबाबा पुतळा ते श्री. सुरेश टेंभुर्णिकर (प्रगणक गट 
क्र. ८६/२ घर क्र. १४३) ते श्री. बाळकृष्ण बोरसरे (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर 
क्र. १४७) घरापासून अरविंद अशोक जायस्वाल (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर 
क्र. १५८) यांचे घरापर्यंत ते श्री. वासुदेव बोरसरे (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर 
क्र. १६१/१) यांचे घरापर्यंत. 














पश्‍चिम-श्री. वासुदेव बोरसरे (प्रगणक गट क्र. ८६/२ घर क्र. १६१/१) यांचे घरापासून 
ते पाणी टंकी बाजार खुली जागा ते श्रीमती प्रमिलाबाई बिसेन (प्रगणक गट क्र. 
८६/१ घर क्र. ७४) यांचे घरापासून ते श्री. बाजीराव धानगाये (प्रगणक गट क्र. 
८६/१ घर क्र. ७०) यांचे घरापर्यंत. 





उत्तर- डॉ. विवेक देशमुख (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १) यांचे घरापासून ते बौध्द 
समाज भवन (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. ३४), श्री. विइल सेवकराम चौधरी 
(प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. ३५) यांचे घरापासून ते श्री. अब्दुल करीम सैय्यद 
(प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १७१) यांचे घरापासून ते श्री. ओमराज रामाजी 
मेश्राम (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १७३) ते श्री. मधुकर वाघमारे (प्रगणक गट 
क्र. ९० घर क्र. १७६) च्या घरापर्यंत. 





पूर्व- श्री. मधुकर वाघमारे (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १७६) यांचे घरापासून ते 


जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ते खाली शेती. 

दक्षिण-खाली शेती ते श्री. पूरणलाल पटले (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. ११९) यांचे 
घर ते येरोला बार (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. ११७). 

पश्‍चिम-येरोला बार (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. ११७) ते डॉ. विवेक देशमुख 
(प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १) यांचे घरापर्यंत. 


(३) 
नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री). 


अनुसूचित जाती 


सर्वसाधारण (स्त्री) 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ २९ 
अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-१४, उत्तर- रेल्वे लाईन ते बस स्टँड, हनुमान मंदिर. नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 





एकूण लोकसंख्या ५६३, पूर्व- हनुमान मंदीर ते गणेश मंदिर ते श्री. डोंगरे कापड दुकान (प्रगणक गट क्र. ८९ (स्त्री) 
अनुसूचित जातीची घर क्र. ६४), सेवा सहकारी संस्था (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. ६३). 
लोकसंख्या-४४, दक्षिण-श्री. डोंगरे कापड दुकान (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. ६४) ते श्री. शालीकराम 
अनुसूचित जमातीची भोयर (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. ७९) यांचे घरापर्यंत. 

लोकसंख्या-४४. 


पश्‍चिम-श्री. शालीकराम भोयर (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. ७९) यांचे घरापासून ते 
श्री. गणेश रहांगडाले (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. ८०) यांचे घरापर्यंत ते 
श्री. अब्दुल खलील शेख (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. १२४), कारडा राईस 
मिलची मागची बाजू (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. ०३) ते रेल्वे लाईन. 


प्रभाग क्रमांक-१५, उत्तर- रेल्वे लाईन ते श्रीमती रुखा उईके (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. १५६) ते अनुसूचित जाती (स्त्री) 
एकूण लोकसंख्या ४६७, श्री. सदाशिव बोरकर (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. १२९) ते श्री. विलास 

अनुसूचित जातीची गजभिये (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. १३४) यांचे घरापर्यंत श्री. अशोक 

लोकसंख्या-११८, रहांगडाले (प्रगणक गट क्र. ९३ घर क्र. ८७) यांचे घर ते श्री. शरद मेश्राम 

अनुसूचित जमातीची (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. २४/१). 

लोकसंख्या-६५. पूर्व- श्री. शरद मेश्राम (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. २४/१) ते श्री. बी. टी. चौव्हाण 


(प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ३९/१). 

दक्षिण-श्री. बी. टी. चौव्हाण (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ३९/१) ते श्री. राजू नरोले 
(प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ३१) ते रेल्वे लाईन. 

पश्‍चिम-रेल्वे लाईन ते श्रीमती रुख्मा उईके (प्रगणक गट क्र. ८९ घर क्र. १५६). 


प्रभाग क्रमांक-१६, उत्तर- रेल्वे लाईन ते आरती राईस मिल (प्रगणक गट क्र. ९२ घर क्र. १) ते श्रीमती नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या ६०२, हेमलता वडीचार यांचे घर ते श्री. राजकुमार पटले (प्रगणक गट क्र. ९२ घर 
अनुसूचित जातीची क्र. १३२). 
लोकसंख्या-६२, पूर्व- श्री. राजकुमार पटले (प्रगणक गट क्र. ९२ घर क्र. १३२) ते श्री. रुपचंद भंडारी 
अनुसूचित जमातीची (प्रगणक गट क्र. ९२ घर क्र. ३५) ते श्री. संजय खरवडे (प्रगणक गट क्र. ९२ 
लोकसंख्या-६७. घर क्र. ११२) ते श्री. जियालाल साखरे (प्रगणक गट क्र. ९२ घर क्र. ७९). 

दक्षिण-श्री. जियालाल साखरे (प्रगणक गट क्र. ९२ घर क्र. ७९) च्या बाजूचे जंगल ते 

रेल्वे लाईन. 

पश्‍चिम-रेल्वे लाईन. 

प्रभाग क्रमांक-१७, उत्तर- को. ऑपरेटिव्ह बँक (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १२०) ते श्री. बाबुराव सर्वसाधारण 


एकूण लोकसंख्या ५१८, 


रायकवार सर (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १३९/२) यांचे घर ते पुढे शेती. 








अनुसूचित जातीची yel- शेती ते सहाय्यक निबंधक (सहकार) (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १४४) यांचे 
लोकसंख्या-८४, कार्यालय ते श्री. देवाजी रहांगडाले (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ११७) ते कृषी 
अनुसूचित जमातीची उत्पन्न बाजार समिती (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ९१ ते ९४) ते पाण्याची 
लोकसंख्या-३६. टाकी ते गोंदिया-कोहमारा रोड. 
दक्षिण-मंडळ अधिकारी कार्यालय (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ९०). 
पश्‍चिम-तहसील कार्यालयाचा (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ८९) मागील भाग ते पोलीस 
स्टेशन क्वार्टर्स (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ८०) ते हनुमान मंदिर ते 
श्री. निशांत पटले ते श्री. गोपाल ठाकरे ते गणेश मंदिर (प्रगणक गट क्र. ९१ घर 
क्र. ५३) ते गोकुल हॉटेल (प्रगणक गट क्र. ९१ घर क्र. ५४) ते को. ऑपरेटिव्ह 
बँक (प्रगणक गट क्र. ९० घर क्र. १२०). 
गोंदिया : दिपक कुमार मीना, 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


ना.-एक-अ-८ (१७०७). 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६४. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ :- (१) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२०. 


( 
(२) मा. राज्य निवडणूक आयोग, यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२०. 
(३) जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक जिकागो-नपाप्र-कावि-७२१-२०२०, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२०. 

( 


४) मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे आदेश क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि- 


२७४-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२०. 
आदेश 


क्रमांक जिकागों-नपाप्र-सीआर-कावि-७४८-२०२० .--- 





ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भाकींत पत्र क्रमांक (१) अन्वये गोंदिया जिल्ह्यातील माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 








डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या ०३ नगरपरिषदा व ६५ नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी प्रभाग रचना, 





आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम २०२० जाहिर केलेला आहे. 





आणि, ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगरपंचायत सडकअर्जुनी यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या 





अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपावर या कार्यालयाकडून सुनावणी आयोजित करण्यात आली, त्याअनुषंगाने एकूण सदर आक्षेपानुसार या कार्यालयाचे 








अभिप्रायासह सुधारित प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी संदर्भ पत्र क्रमांक (३) अन्वये मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, 


नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले ; 





आणि, ज्याअर्थी, सुधारीत सादर केलेल्या प्रभाग रचनेस मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर 
यांचेकडून नगरपंचायत सडकअर्जुनी येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भाकीत आदेश क्रमांक (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. 








त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १(१)-का-०६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) खाली 
गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निन्मोक्त अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे सडक अर्जुनी नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागणी येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्गीय जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे (स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारीत प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या तसेच 
आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, दिपक कुमार मीना, जिल्हाधिकारी, सडकअर्जुनी, नगरपंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे. 





























निवडून द्यावयाची संख्या 
एकूण रकाना (१) पैकी प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेली रकाना (१) रकाना (६) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची 




















निवडून सदस्य संख्या पैकी प्रवर्गानुसार विभागणी 
द्यायावयाची अनुसूचित अनुसूचित नागरीकांचा सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी अनुसूचित अनुसूचित नागरीकांचा सर्वसाधारण 
सदस्य जातीसाठी जमातीसाठी मागास एकूण जातीसाठी जमातीसाठी मागास रकाना (५) 
संख्या प्रवर्गासाठी राखीव रकाना (२) रकाना (३) प्रवर्गासाठी पैकी 
सदस्य पैकी पैकी रकाना (४) 
संख्या पैकी 
(१) (२) (३) (8) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) 


१७ ३ र षु ७ र २ १ 3 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 3१ 





प्रभाग क्रमांक, 
एकूण लोकसंख्या, 
अ.जा., अ.ज., लोकसंख्या 


(१) 


प्रभाग क्रमांक-१ 

एकूण लोकसंख्या-३३४ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२२९ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-०४ 


प्रभाग क्रमांक-२ 

एकूण लोकसंख्या-३३० 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-८९ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१० 


प्रभाग क्रमांक-३ 

एकूण लोकसंख्या-३६५ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-५५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१२ 


प्रभाग क्रमांक-४ 

एकूण लोकसंख्या-३४६ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-४२ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-५३ 


अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 


(२) 


उत्तर :- श्री. भिमराव नागपुरे यांच्या घरापासून पुर्वेकडे श्री. राजेंद्र अग्रवाल 
यांची नदीकडील कंपाउंड वॉलपर्यंत. 








श्री. राजेंद्र अग्रवाल यांची नदीकडील कंपाउंड वॉलपासून ते 
दक्षिणेकडे श्री. राजकुमार हेडाऊ यांच्या घरामागून ते श्री. सिद्धार्थ 
अंबादे यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 








दक्षिण :- श्री. सिद्धार्थ अंबादे यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे श्रीमती रजनी 
खोब्रागडे ते श्री. टेकराम कावळे यांच्या घरा समोर पर्यंत. 








पश्‍चिम :- श्री. टेकराम कावळे यांच्या घरासमोर पासून ते उत्तरेकडे 
श्री. भिमराव नागपुरे यांच्या घरापर्यंत. 





उत्तर :- श्री. राजेंद्र अग्रवाल यांची नदीकडील कंपाउंड वॉल पासून ते 


पूर्वेकडे पर्वते पाईप फॅक्टरी पर्यंत. 


पर्वते पाईप फॅक्टरी पासून ते दक्षिणेकडे श्री. मारोती रामटेके 
यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्री. मारोती रामटेके यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे गोंदिया - 
कोहमारा मार्ग ते जि. प. प्राथ. शाळेच्या मागील भागापर्यंत. 


पश्‍चिम :- जि. प. प्राथ. शाळेच्या मागील भागापासून ते उत्तरेकडे 
श्री. टेकराम कावळे यांचे मकान आत मध्ये घेवून श्री. प्रमोद 
दुधपचारे ते श्री. तुकाराम अंबादे ते श्री. राजेंद्र अग्रवाल यांची 
नदीकडील कंपाउंड वॉल पर्यंत. 





उत्तर :- श्रीमती मुनिया पांडे यांच्या घरापासून ते पूर्वकडे यावलकर यांच्या 
घरासमोरील शासकीय विंधन विहीर पर्यंत. 


यावलकर यांच्या घरासमोरील शासकीय विंधन विहीरीपासून ते 
दक्षिणेकडे आदिवासी मुलांचे शासकीय वस्तीगृह ते कब्रस्तान 
कंपाउंड वॉल आत मध्ये घेवून अंगणवाडी क्र. ५ ते श्री. अलिम 
पठान यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्री. अलिम पठान यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे गोंदिया- 
कोहमारा मार्गावरील इंडिया जनरल स्टोर्स पर्यंत. 





पश्‍चिम :- गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील इंडिया जनरल स्टोर्स ते उत्तरेकडे 
श्रीमती मुनिया पांडे यांच्या घरापर्यंत. 





उत्तर :- श्री. अजय गायकी यांच्या घरापासून ते पूर्वेकडे श्री. फिरोज 
पठान ते श्री. राजकुमार इलमकर यांच्या घरापर्यंत. 











श्री. राजकुमार इलमकर यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे 
श्री. पुरुषोत्तम भेंडारकर ते अग्रवाल कंपाउंड वॉल पर्यंत. 


पूर्व :- 








दक्षिण :- श्री. पुरुषोत्तम भेंडारकर ते अग्रवाल कंपाउंड वॉल पासून ते 
पश्‍चिमेकडे श्री. चरणदास भिवगडे यांच्या घरापर्यंत. 








पश्‍चिम :- श्री. चरणदास भिवगडे यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे गट साधन 
केंद्र ते श्री. अजय गायकी यांच्या घरापर्यंत. 


आरक्षणाची स्थिती 


(३) 


सर्वसाधारण. 


अनुसूचित जाती (स्त्री). 


सर्वसाधारण. 


अनुसूचित जमाती. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-५ 

एकूण लोकसंख्या-३६७ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-९८ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१० 


प्रभाग क्रमांक-६ 

एकूण लोकसंख्या-३७४ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-४३ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-८९ 


प्रभाग क्रमांक-७ 

एकूण लोकसंख्या-३५३ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-९५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१३ 


प्रभाग क्रमांक-८ 

एकूण लोकसंख्या-३७४ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-०९ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-११ 


अनुसूची--चालू 
(२) 


(३) 








उत्तर :- श्री. मनोहर डोंगरवार यांच्या मकान च्या रोडच्या बाजुच्या खाली 
प्लॉट पासून ते पूर्वेकडे श्री. रामचंद्र ठाकुर ते श्री. पवनकुमार 
अग्रवाल यांचे कौलारु मकान पर्यंत. 








श्री. पवनकुमार अग्रवाल यांचे कौलारु मकान पासून ते दक्षिणेकडे 
श्री. निंबा खेडकर यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्री. निंबा खेडकर यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे आदिवासी 
मुलींचे वस्तीगृह पर्यंत. 


पश्‍चिम :- आदिवासी मुलींचे वस्तीगृह पासून ते उत्तरेकडे आय.टी.आय. 
कॉलेज ते कोर्ट ते श्री. पतिराम परशुरामकर ते कापगते ग्रामसेवक 
यांचे मकान ते डोमळे यांच्या घरासमोरील रस्ता ते सुख समृध्दी 
बारच्या रस्त्याच्या समोरून ते उत्तरेकडे श्री. मनोहर डोंगरवार 
यांच्या मकान च्या रोडाच्या बाजुच्या खाली प्लॉट पर्यंत. 

















उत्तर :- श्री. राजू मडावी यांच्या घरापासून ते पूर्वेकडे श्री. मनोहर डोंगरवार 
यांच्या घरापर्यंत. 





श्री. मनोहर डोंगरवार यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे सुख समृद्धी 
बार पर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- सुख समृद्धी बार पासून ते पश्‍चिमेकडे श्री. तेजूबापू खोटेले ते 
श्री. मनोहर राऊत ते श्री. भाऊराव टेंभुर्णे ते श्री. दिलीप कोवे 
डुग्गीपार पांदन रस्त्यापर्यंत. 





पश्‍चिम :- श्री. दिलीप कोवे डुग्गीपार पांदन रस्त्यापासून ते उत्तरेकडे 
गोंदिया-कोहमारा मार्गवरील श्री. मोहन मेश्राम ते श्री. राजू मडावी 
यांच्या घरापर्यंत. 


उत्तर :- मेमन मोबाईल शॉप ते पूर्वेकडे श्री. अश्लेश अंबादे ते श्री. बशिर 
शेख ते श्री. देवा लंजे यांचे नविन मकान पर्यंत. 


श्री. देवा लंजे यांचे नविन मकान पासून ते दक्षिणेकडे श्री. छन्नु 
साखरे यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्री. छन्नु साखरे यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे श्री. बद्रिप्रसाद 
अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :- श्री. बद्रिप्रसाद अग्रवाल यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे मेमन 
मोबाईल शॉप पर्यंत. 





उत्तर :- श्री. शंकर खेडकर ते पूर्वेकडे श्री. प्रविण अंबादे ते श्री. नौशाद 
अली सैय्यद ते गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील मिना वॉच सेंटर 
पर्यंत. 


गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील मिना वॉच सेंटर पासून ते दक्षिणेकडे 
रामेश्वरलाल अग्रवाल यांच्या किराणा दुकानापर्यंत. 


दक्षिण :- रामेश्वरलाल अग्रवाल यांच्या किराणा दुकानापासून ते पश्‍चिमेकडे 
श्री. संतोष अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :- श्री. संतोष अग्रवाल यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे श्री. वसंत 
मेघराज ते श्री. शंकर खेडकर यांच्या घरापर्यंत. 





अनुसूचित जाती (स्त्री). 


अनुसूचित जमाती (स्त्री). 


अनुसूचित जाती. 


सर्वसाधारण (स्त्री). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ३३ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-९ 

एकूण लोकसंख्या-३४९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-०५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१९७ 


प्रभाग क्रमांक-१० 

एकूण लोकसंख्या-३२० 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-०९ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१५ 


प्रभाग क्रमांक-११ 

एकूण लोकसंख्या-३८४ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२३९ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-३७ 


प्रभाग क्रमांक-१२ 

एकूण लोकसंख्या-३७० 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१३ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-४९ 


प्रभाग क्रमांक-१३ 

एकूण लोकसंख्या-३७० 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-०८ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१९ 


ना.-एक-अ-९ (१७०७). 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर :- श्री. चुन्नीलाल प्रधान यांच्या घरापासून ते पूर्वेकडे श्री. नामदेव 
नागपुरे यांच्या घरापर्यंत. 








पूर्व :- श्री. नामदेव नागपूरे यांच्या घरापासून दक्षिणेकडे श्री. कवळू नान्हे 
ते सलिम हॉटेल पर्यंत. 

दक्षिण :- श्री. कवळू नान्हे ते सलिम हॉटेल पासून ते पश्‍चिमेकडे श्री. राजू 
राजगिरे ते श्री. प्रभाकर गहाणे यांच्या घरापर्यंत. 








पश्‍चिम :- श्री. प्रभाकर गहाणे यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे श्री. विलास 
नान्हे यांचे मकान ते श्री. सम्राट प्रधान ते श्री. रमेश प्रधान यांचे 
घर ते उत्तरेकडे श्री. चुन्नीलाल प्रधान यांच्या घरापर्यंत. 








उत्तर :- श्री. विरेंद्रकुमार उजवने यांच्या घरापासून ते पूर्वेकडे गोयल 
मुलींचे वस्तीगृह पर्यंत. 


गोयल मुलींचे वस्तीगृह पासून ते दक्षिणेकडे श्री. ग्यानीराम बारसागडे 
ते श्री. विष्णू गहाणे यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्री. विष्णू गहाणे यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे श्री. श्यामराव 
पात्रे यांच्या घरापर्यंत. 








पश्‍चिम :- श्री. श्यामराव पात्रे यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे श्री. विरेंद्रकुमार 
उजनने यांच्या घरापर्यंत. 


उत्तर :- श्रीमती अहिल्या गोस्वामी यांच्या घरापासून ते पूर्वकडे सौ. रत्ना 
भोस्कर यांच्या घरापर्यंत. 


सौ. रत्ना भोस्कर यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे श्रीमती पार्बताबाई 
सुर्यवंशी ते श्री. राजेश फुले ते श्री. यशवंत लांजेवार यांच्या 
घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्री. यशवंत लांजेवार यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे वोडाफोन 
मोबाईल टॉवर पर्यंत. 





पश्‍चिम :- मोबाईल टॉवर पासून ते उत्तरेकडे श्रीमती अहिल्या गोस्वामी 
यांच्या घरापर्यंत. 


उत्तर :- वासुदेवराव लंजे आश्रम शाळेपासून ते पूर्वेकडे कामिनी इण्डेन 
गॅस एजन्सी पर्यंत. 





कामिनी इण्डेन गॅस एजन्सीपासून ते दक्षिणेकडे श्रीमती गोपिकाबाई 
लांजेवार यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- श्रीमती गोपिकाबाई लांजेवार यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे 
माता मंदिर ते अशोक लंजे कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत. 








पश्‍चिम :- अशोक लंजे कनिष्ठ महाविद्यालयापासून ते उत्तरेकडे वासुदेवराव 
लंजे आश्रम शाळेपर्यंत. 





उत्तर :- श्री. किरण कटारे यांच्या घरापासून ते पूर्वेकडे बनकर किराणा 
दुकान पर्यंत. 


पूर्व :- बनकर किराणा दुकानापासून ते दक्षिणेकडे आंगणवाडी क्र. ४ पर्यंत. 


दक्षिण :- आंगणवाडी क्र. ४ पासून ते पश्‍चिमेकडे श्री. मतिन छन्नु शेख ते 
श्री. कमल अग्रवाल यांच्या शेती पर्यंत. 


पश्‍चिम :- श्री. कमल अग्रवाल यांच्या शेतीपासून ते उत्तरेकडे श्री. शालिकराम 
राजगिरे ते श्री. किरण कटारे यांच्या घरापर्यंत. 





(३) 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण (स्त्री). 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग. 


सर्वसाधारण. 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री). 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-१४ 

एकूण लोकसंख्या-३३९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-११ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१० 


प्रभाग क्रमांक-१५ 

एकूण लोकसंख्या-३२० 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-०८ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-२३१ 


प्रभाग क्रमांक-१६ 

एकूण लोकसंख्या-३१७ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१३९ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-३१ 


प्रभाग क्रमांक-१७ 

एकूण लोकसंख्या-३६३ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-६५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-२३ 


गोंदिया : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर :- श्री. अलीम शेख यांच्या दुकानापासून ते पूर्वकडे श्री. निसारअली 
सैय्यद यांच्या घरापर्यंत. 





पूर्व :- श्री. निसारअली सैय्यद यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे 
श्रीमती विमलबाई गुरभेले ते श्री. आत्माराम मुनिश्वर ते गिरीपुंजे 
कॉन्व्हेंट पर्यंत. 

दक्षिण :- गिरीपुंजे कॉन्व्हेंटपासून ते पश्‍चिमेकडे श्रीमती ललीता भोयर 
यांच्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :- श्रीमती ललीता भोयर यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे 
श्री. चंद्रकुमार कठाणे ते श्री. अलीम शेख यांच्या दुकानापर्यंत. 


उत्तर :- मदरसा ते पूर्वेकडे दुर्गा चौक गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील 
श्री. शंकरलाल अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत. 





पूर्व :- दुर्गा चौक गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील श्री. शंकरलाल अग्रवाल 
यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे श्रीमती निर्मलाबाई भानुदास कोवे 
यांच्या घरापर्यंत. 








दक्षिण :- श्रीमती निर्मलाबाई भानुदास कोवे यांच्या घरापासून ते पश्‍चिमेकडे 
श्री. गोपीनाथ मसराम यांच्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :- श्री. गोपीनाथ मसराम यांच्या घरापासून ते उत्तरेकडे मदरसा 
पर्यंत. 

उत्तर :- श्री. सुभाष उरकुडे यांच्या घरापासून ते पूर्वेकडे गोंदिया-कोहमारा 
मार्गावरील श्री. कमल अग्रवाल यांच्या घरापर्यंत. 








पूर्व :- श्री. कमल अग्रवाल यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे श्री. नंदू 
डोंगरवार फर्निचरच्या समोरील रस्त्यापर्यंत. 








दक्षिण :- श्री. नंदू डोंगरवार फर्निचरच्या समोरील रस्त्यापासून ते पश्‍चिमेकडे 
श्री. घनश्याम शेंडे यांच्या घरासमोरुन ते श्री. प्रदिप ऊके ते 
श्री. ग्यानीराम बारसागडे यांचे शेता पर्यंत. 








पश्‍चिम :- श्री. ग्यानीराम बारसागडे यांचे शेतापासून ते उत्तरेकडे 
श्री. सुभाष उरकुडे यांच्या घरापर्यंत. 


उत्तर :- श्री. प्रितम शहारे यांचे शेत ते पूर्वेकडे श्री. ब्रम्हानंद मेश्राम ते 
गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील श्री. नंदू डोंगरवार फर्निचर ते 
श्री. गजापूरे ते सिताबाई राजगिरे यांच्या घरापर्यंत. 








पूर्व :: सिताबाई राजगिरे यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे आदिवासी 
मुलींचे वस्तीगृह पर्यंत. 


दक्षिण :- आदिवासी मुलींचे वस्तीगृह ते पश्‍चिमेकडे योगिता ठवरे ते राजीव 
गांधी महाविद्यालय ते एच. एन. टी. कॉलेज पर्यंत. 


पश्‍चिम :- एच. एन. टी. कॉलेज ते उत्तरेकडे श्री. थेर यांचे घर आत मध्ये 
घेवून श्री. प्रितम शहारे यांचे शेत पर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण (स्त्री). 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री). 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री). 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग, 


दीपक कुमार मिना, 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 5३५ 





भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६५. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
संदर्भ :- (१) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र्‌ यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ०६-का ०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२०. 
२) मा. राज्य निवडणूक आयोग, यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ०६-का ०६, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२०. 
३) जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक जिकागो-नपाप्र-कावि-७२१-२०२०, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२०. 
४) मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे आदेश क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि- 
२७५-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिकागों-नपाप्र-सीआर-कावि-७४९-२०२०.---- 








ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भांकीत पत्र क्रमांक (१) अन्वये गोंदिया जिल्ह्यातील माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 








डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या ०३ नगरपरिषदा व ६५ नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, 





आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम २०२० जाहिर केलेला आहे. 








आणि, ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगरपंचायत अर्जुनी यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने 





प्राप्त झालेल्या आक्षेपावर या कार्यालयाकडून सुनावणी आयोजित करण्यात आली, त्याअनुषंगाने एकूण सदर आक्षेपानुसार या कार्यालयाचे अभिप्रायासह 








सुधारित प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी संदर्भ पत्र क्रमांक (३) अन्वये मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, 


नागपूर यांचेकडे सादर करण्यात आले ; 





आणि, ज्याअर्थी, सादर केलेल्या प्रभाग रचनेस मा. आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडून 








नगरपंचायत अर्जुनी येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भांकीत आदेश क्रमांक (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आलेली 
आहे. 


त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १(१)-का-०६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) खाली 
गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निन्मोक्‍त अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे अर्जुनी नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे (स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारीत प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या तसेच 
आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, दीपक कुमार मीना, जिल्हाधिकारी, गोंदिया, अर्जुनी नगरपंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे. 


























निवडून द्यावयाची संख्या 
एकूण रकाना (१) पैकी प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेली रकाना (१) रकाना (६) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची 














निवडून सदस्य संख्या पैकी प्रवर्गानुसार विभागणी 
द्यावयाची अनुसूचित अनुसूचित नागरीकांचा सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी अनुसूचित अनुसूचित नागरीकांच्या सर्वसाधारण 
सदस्य जातीसाठी जमातीसाठी मागास एकूण जातीसाठी जमातीसाठी मागास रकाना (५) 
संख्या प्रवर्गासाठी राखीव रकाना (२) रकाना (३) प्रवर्गासाठी पैकी 
सदस्य पैकी पैकी रकाना (४) 
संख्या पैकी 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) 


१७ & २ & दु ९ ३ १ ३ २ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





प्रभाग क्रमांक, 
एकूण लोकसंख्या, 
अ.जा., अ.ज., लोकसंख्या 


(१) 


प्रभाग क्रमांक-१, 
एकूण लोकसंख्या-५६६, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२४४, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१०२, 


प्रभाग क्रमांक-२, 

एकूण लोकसंख्या-५०९, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२३९, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-६०, 


प्रभाग क्रमांक-३ 

एकूण लोकसंख्या-५१५, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१६३, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-५२, 


प्रभाग क्रमांक-४ 

एकूण लोकसंख्या-५६७, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-९६, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१७७ 


प्रभाग क्रमांक-५ 

एकूण लोकसंख्या-५७९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१७६ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-४१ 





अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती आरक्षणाची स्थिती 
(२) (३) 
उत्तर :- साकोली रोडवरून एफ.डी.सी.एम. पासून दाभना रोड वरील अनुसूचित जमाती (स्त्री) 
बिरसा मुंडा चौक पर्यंत. 





बिरसा मुंडा चौक पासून धनाजी मसराम ते हेमराज वंजारी ते 
उत्तम बडोले ते मुखरु शहारे ते भिमराव डोंगरवार ते पेट्रोल पंप 
समोरील नहरापर्यंत. 


w= 





दक्षिण :- पेट्रोल पंप समोरील नहरा पासून न्यायालय भवनाचे मागील 
नवाजी शहारे यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम :- नवाज शहारे ते ग्रामीण रूग्णालय रेशीम उद्योग वन डेपो 
साकोली रोड पर्यंत. 





उत्तर :- मालता दलाल ते मेत्तरसिंग टॉक ते यशोदाबाई इस्कापे ते लक्ष्मण 
बाळबुद्धे पर्यंत. 








लक्ष्मण बाळबुद्धे ते रमेश भाग्यवंत ते विठोबा बोरीकर ते धानगाये 
ते रेल्वे क्रासींग नहरा पर्यंत. 


दक्षिण :- रेल्वे क्रासींग नहरापासून ते आनंद जायस्वाल रोड पर्यंत. 


पूर्व :- 





पश्‍चिम :-आनंद जायस्वाल रोड पासून ते बाजीराव तुळशीकर ते मालताबाई 
दलाल यांचे घरा पर्यंत. 





उत्तर :- चंद्रभान निंबार्ते ते कापगते पेट्रोल पंप ते आनंदराव शहारे चे घरापर्यंत. 


पूर्व :- 


दक्षिण :- सखाराम झोळेच्या घरापासून संजय बहेकार ते विनायक दखणे चे 
घरापर्यंत. 





आनंदराव शहारेच्या घरापासून सखाराम झोळेच्या घरापर्यंत. 








पश्‍चिम :-विनायक दखणे चे घरापासून ते तालुका कृषी कार्यालय ते संपत 
कठाणे ते चंद्रभान निंबार्ते चे घरापर्यंत. 








उत्तर :- कांताबाई पाऊलझगडे चे घरापासून ते लक्ष्मीकांत शेंदरे ते बोरकर 
गुरुजी ते नरेंद्र खोब्रागडे च्या घरापर्यंत. 





नरेंद्र खोब्रागडे चे घरापासून कमला खोब्रागडे ते शिवा मेश्राम ते 
रघुनाथ लोणारे ते नहरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- नहरापासून ते शांतीप्रसाद पाटणकर ते कोहमारा रोड नहरापर्यंत. 

पश्‍चिम :-कोहमारा रोड नहारापासून ते राजु सोनवाने ते ज्ञानेश्वर बागडे ते 
कांताबाई पाऊलझगडे चे घरापर्यंत. 

उत्तर :- हेमंत भांडारकर यांचे घरापासून पशिने यांचे घर ते नहरापासून 
पुरोहीत यांचे शेता पर्यंत. 

पूर्व :- पुरोहीत यांचे शेतापासून शितला माता मंदीर, आंगणवाडी पर्यंत. 


दक्षिण :- आंगणवाडी पासून अजय पशिनेचे घर ते सरस्वती विद्यालय ते 
खरेदी विक्री पर्यंत. 


अनुसूचित जमाती 


अनुसूचित जाती (स्त्री) 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 3७ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-६ 

एकूण लोकसंख्या-५५७, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१२० 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-६० 


प्रभाग क्रमांक-७ 

एकूण लोकसंख्या-५८२ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१०८ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१३ 


प्रभाग क्रमांक-८ 

एकूण लोकसंख्या-५८४ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२४५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-३५ 


प्रभाग क्रमांक-९ 

एकूण लोकसंख्या-५५२ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१२४ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-०४ 


प्रभाग क्रमांक-१० 

एकूण लोकसंख्या-५०४ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१०६ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१६ 


ना.-एक-अ-१० (१७०७). 

















अनुसूची--चालू 
(२) 
पश्‍चिम :-खरेदी विक्री पासून रमन चांडक ते राकेश लंजे ते हेमंत भांडारकर 
यांचे घरापर्यंत. 
उत्तर :- साकोली रोडवरील नहर पासून हेमंत भांडारकरच्या मागच्या 
बाजुपासून मनोज अग्रवाल ते गोडावुन पर्यंत. 
पूर्व ::' मनोज अग्रवाल चे गोडावुन पासून ते नामदेव कापगते ते शहारे 





कॉम्पलेक्स ते गोवर्धन हातझाडे चे घरापर्यंत. 





दक्षिण :- गोवर्धन हातझाडे चे घरापासून ते खुणे गुरुजी यादोराव हुकरे चे 
घरापर्यंत. 


पश्‍चिम :-यादोराव हुकरे यांचे घरापासून ते शेंदरे ते साकोली रोड नहरापर्यंत. 


उत्तर :- रहीमभाई पठाण यांचे घरापासून जि. प. शाळेपासून नवीन बस 
स्टॅन्ड पर्यंत. 

नवीन बस स्टॅन्ड पासून पाटबंधारे विभाग ते पुरुषोत्तम घाटबांधे 
यांचे संकुल पर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- पुरुषोत्तम घाटबांधे यांचे संकुल पासून ते भुषण लोणारे ते रामजी 
बागडे ते प्रदिप केसलकर चे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम :-प्रदिप केसलकर ते विश्वनाथ शहारे ते अनिल नाकाडे ते गोडाऊन 
वसाहत ते रहीमखॉ पठाण चे घरापर्यंत. 








उत्तर :- आंबेडारे यांच्या घरापासून ते मुरलीधर दामले ते चांदेवार यांचे 
घरापर्यंत. 





चांदेवार यांचे घरापासून ते भाऊराव लेदे ते आनंदराव डोंगरे ते 
जॉन डीअर ट्रॅक्टर एजन्सी पर्यंत. 





दक्षिण :- जॉन डीअर एजन्सी पासून ते तिरपुडे सर संतोष चांदेवार पर्यंत. 





पश्‍चिम :-संतोष चांदेवार यांच्या घरापासून ते मनोहर मेश्राम ते आंबेडारे 
यांचे घरापर्यंत. 





उत्तर :- ताडगाव रोडवरील नहराच्या क्रॉसिंग पासून न्यु मुन शाळा ते 
विश्वनाथ लंजे ते मोहन भाजीपाले ते लक्ष्मण शहारे ते संतोष 
चांदेवार यांची दुकान चाळ ते पोस्ट ऑफीस ते युवराज मेश्राम ते 








वसंतराव नवखरेच्या घरापर्यंत. 

पूर्व :- वसंतराव नवखरेच्या घरापासून ते एकनाथ राऊत ते देशमुख सर 
महेंद्र नंदागवळीच्या घरापर्यंत. 

दक्षिण :- महेंद्र नंदागवळी यांच्या घरापासून ते दुणेदार पोलीस ते राईस 
मिल पर्यंत. 





पश्‍चिम :-राईस मिल पासून ते ताडगाव रोड नहराच्या क्रॉसिंग पर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


अनुसूचित जाती 








उत्तर :- बाजीराव उपरीकर च्या घरापासून ते मानापूरे ते राजीव शाहा 
यांच्या घरापर्यंत. 


राजु शहा चे घरापासून ते लता कापगते ते पुस्तोडे ते अशोक 
कापगते ते मंदा राहांगडाले ते राजकुमार सांगोळेच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





सर्वसाधारण (स्त्री) 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-११ 

एकूण लोकसंख्या-५९५ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१४६ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-७५ 


प्रभाग क्रमांक-१२ 

एकूण लोकसंख्या-५१९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-४७ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१७ 


प्रभाग क्रमांक-१३ 

एकूण लोकसंख्या-६०९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-४४ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-४१ 


प्रभाग क्रमांक-१४ 

एकूण लोकसंख्या-५४९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१६० 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१७१ 


दक्षिण :- 


पश्‍चिम : 


उत्तर :- 


दक्षिण :- 


पश्‍चिम :- 


उत्तर :- 


दक्षिण :- 


पश्‍चिम 


उत्तर :- 


दक्षिण :- 


पश्‍चिम :- 


उत्तर 


पूर्व :- 
दक्षिण :- 


पश्‍चिम : 


अनुसूची--चालू 
(२) 
राजकुमार सांगोळे यांच्या घरापासून ते शहारे सर ते लोणारे सर 
ते अशोक कांबळे यांच्या घरापर्यंत. 








-अशोक कांबळे चे घरापासून ते कापगते ते भाऊराव कापगते ते 





टिकाराम परशुरामकर ते बाजीराव उपरीकर यांच्या घरापर्यंत. 


डि'को. बँक ते जुना बसस्टॉप ते रेल्वे क्रासींग पर्यंत. 
जुना बस स्टॅन्ड ते रेल्वे क्रॉसिंग ते रेल्वे स्टेशन ते पुरुषोत्तम 
घाटबांधे ते तावशी रोड बोडी पर्यंत. 





तावशी रोड बोडीपासून ते डोंगरवार सर ते मंगला खंडाईतच्या 
घरापर्यंत. 





मंगला खंडाईत च्या घरापासून ते वामन येरणे ते मनोहर हुकरे ते 
शिला पटले ते अनिल जयस्वाल दुकान ते आनंद दुग्ध डेअरी ते 
मांडवगणे कॉम्प्लेक्स ते डि को. बँक पर्यंत. 





रेल्वे क्रासींग पासून ते मारगाये कीराणा दुकान ते कल्पना प्रिटींग 
प्रेस ते चांडक गॅस एजन्सी ते हनुमान मंदीर पर्यंत. 


हनुमान मंदीर ते जगदीश भोयर ते गांधी सर ते लिलाधर पर्वते ते 
सुधाकर वल्केचे घरापर्यंत. 





सुधाकर वल्केचे घरापासून ते शहारे गुरुजी ते एस. एस. जे 


कॉलेज रेल्वे पर्यंत. 


:-एस. एस. जे कॉलेज रेल्वे पासून ते रेल्वे क्रासींग पर्यंत. 


नवलाखे चे घरापासून ते लोधी भवन चाळ कल्पना चंदेल ते 
उमराव राठोड ते जिल्हा प. शाळेच्या बाजुला नरेश वावरे चे 
घरापासून ते राहुल जोशी ते रमेश कापगते यांच्या घरापर्यंत. 





रमेश कापगते यांच्या घरापासून ते अमृत लोगडे यांच्या घरापर्यंत. 





अमृत लोगडे यांच्या घरापासून ते टिकाराम बोरकर ते जि. प. 
शाळेच्या बाजुला नरेश वावरे ते मधुकर अवदुत च्या घरापासून ते 
डाकराम पुस्तोडे चे घरापर्यंत. 





डाकराम पुस्तोडे यांच्या घरापासून ते हरदयाल गुप्ता ते जान्हवी 
कलेक्शन पर्यंत. 


:- अरुण पशिने ते मोतीराम बागडे च्या घरापर्यंत. 





मोतीराम बागडे च्या घरापासून ते हातझाडे चाळ ते घनश्याम 
हातझाडे ते आनंद मेडीकल मंगरु नेवारे च्या घरापर्यंत. 





मंगरु नेवारे च्या घरापासून ते आसाराम मडावी ते लुनकरण 
चितलंगे ते अनिल पशिने च्या घरापर्यंत. 


-अनिल पशिने च्या घरापासून ते अरुण पशिनेच्या घरापर्यंत. 


(३) 


अनुसूचित जाती (स्त्री) 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
(स्त्री) 


सर्वसाधारण (स्त्री) 


अनुसूचित जाती (स्त्री) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 5३९ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-१५ 
एकूण लोकसंख्या-५५९ 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-४४५ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-५२ 


प्रभाग क्रमांक-१६ 

एकूण लोकसंख्या-५२७ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-११ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-४७ 


प्रभाग क्रमांक-१७ 

एकूण लोकसंख्या-५९९ 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१९६ 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-६४ 


गोंदिया : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


उत्तर :- दिनदयाल नागपुरे च्या घरापासून ते कमलाबाई परीहार 








ते नरेश चांदेवार ते शकुंतला चव्हाण चे घरापर्यंत. 





पूर्व :: शकुंतला चव्हाण च्या घरापासून ते हरीभाऊ शहारे 
च्या घरापर्यंत. 





दक्षिण :- हरीभाऊ शहारेच्या घरापासून ते सुनंदा शहारे ते 
तेजराम शहारे ते ग्यानीराम साखरे ते दामोधर सांगोळे 
च्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :-दामोधर सांगोळे च्या घरापासून ते दिनदयाल नागपुरे 
च्या घरापर्यंत. 


उत्तर :- जितेंद्र काळे ते संतोष यावलकर च्या घरापर्यंत. 





पूर्व :- जितेंद्र काळे यांच्या घरापासून ते भिमसेन देव ते प्रभु 
हातझाडे च्या घरापर्यंत. 


दक्षिण :- प्रभु हातझाडे यांच्या घरापासून ते विश्वनाथ पेंदाम ते 
सुधाकर जांभुळकर च्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :-संतोष यावलकर च्या घरापासून ते वासुदेव कापगते ते 
दौलत हातझाडे ते निलेश मुगमाडे ते जि.प. शाळा ते 
बाबा शेंडे ते राजन पालीवाल ते गोपाल शहारे ते 








विठ्ठल गहाणे ते प्रभु हातझाडे यांच्या घरापर्यंत. 


(३) 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
(स्त्री) 


सर्वसाधारण 





उत्तर :- मायाबाई शहारे ते पदम शहारे ते कृष्णा शहारे ते 
रोहीदास शहारे च्या घरापर्यंत. 





पूर्व :: रोहीदास शहारे यांच्या घरापर्यंत ते विनायक शहारे ते 
रतिराम शेंडे ते अजय डोंगरवार ते पोलीस पाटील चे 
घर ते बौद्ध विहार ते देवाजी कोहळे ते राजन पालीवालचे 
घरापर्यंत. 








दक्षिण :- राजन पालीवालचे घरापासून ते विनोद जांभुळकर ते 
पुरुषोत्तम लांजेवार च्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :-पुरुषोत्तम लांजेवार यांच्या घरापासून ते मायाबाई शहारे 
च्या घरापर्यंत. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


(स्त्री) 


दीपक कुमार मीना, 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६६. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ :- (१) मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र्‌ यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२०. 


( 
(२) मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६-का ०६, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२०. 
(३) जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचे पत्र क्रमांक जिकागों-नपाप्र-कावि-७२१-२०२०, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२०. 

( 


४) मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे आदेश क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि- 
२७३-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर, २०२०. 


आदेश 


क्रमांक जिकागों-नपाप्र-सीआर-कावि-७५०-२०२० .--- 





ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी त्यांचे संदर्भांकित पत्र क्रमांक (१) अन्वये गोंदिया जिल्ह्यातील माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 


डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या ०३ नगरपरिषदा व ६५ नगरपंचायतीमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, 











आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम २०२० जाहीर केलेला आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक (१) व (२) ला अनुसरून मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, देवरी यांच्याकडून प्राप्त प्रारूप प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने 








सदर प्रस्ताव मान्यतेसाठी संदर्भ पत्र क्रमांक (३) अन्वये मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडे 
सादर करण्यात आले ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रभाग रचनेस मा. आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगर परिषद प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचेकडून नगर पंचायत, 
देवरी येथील अंतिम प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास संदर्भाकित आदेश क्रमांक (४) अन्वये खालीलप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 





त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १(१)-का-०६, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२० 





अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) खाली 


जिल्हाधिकारी eater अनुसूचित 


गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निन्मोक्त अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे देवरी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 








संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्गीयांसाठी जागा 








राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा 





राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा सुधारित प्रभाग रचनेची प्रभागनिहाय एकूण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 











तसेच आरक्षणासह प्रभागाची व्याप्ती मी, दीपक कुमार मीना, जिल्हाधिकारी, गोंदिया, देवरी, नगरपंचायत क्षेत्राबाबत याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे. 


निवडून द्यावयाची संख्या 
एकूण रकाना (१) पैकी प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेली रकाना (१) रकाना (६) पैकी स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची 




















निवडून सदस्य संख्या पैकी प्रवर्गानुसार विभागणी 
द्यावयाची अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा सर्वसाधारण 
सदस्य जातीसाठी जमातीसाठी मागास एकूण जातीसाठी जमातीसाठी मागास रकाना (५) 
संख्या प्रवर्गासाठी राखीव रकाना (२) रकाना (३) प्रवर्गासाठी पैकी 
सदस्य पैकी पैकी रकाना (४) 
संख्या पैकी 
(१) (२) (३) (8) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) 


१७ 3 3 % द ९ २ २ ३ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ४१ 





प्रभाग क्रमांक, 
एकूण लोकसंख्या, 
अ.जा., अ.ज. लोकसंख्या 


(१) 


प्रभाग क्रमांक-१, 

एकूण लोकसंख्या-९५९, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१४८, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-२३९, 


प्रभाग क्रमांक-२, 

एकूण लोकसंख्या-८२३, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-८०, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१०१, 


प्रभाग क्रमांक-३, 

एकूण लोकसंख्या-८६४, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-५९, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१५९, 


ना-एक-अ-११ (१७०७). 


अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 


(२) 


उत्तर :- नगर पंचायत हद्दीला लागून गट नं ११ पासून पूर्वेस गट नं, २,३ 
चे हद्दपर्यंत. 

गट क्र. ३ नगर पंचायत हद्दीपासून नाला लगत दक्षिणेस गट 
क्रमांक ५० पर्यंत नंतर देवरी रोड ओलांडून गट क्र. ७६ ते ८२ 
राष्ट्रीय महामार्ग ६ पर्यंत. 


पूर्व :- 


दक्षिण :- गट क्र ८२ च्या हद्दीपासून राष्ट्रीय महामार्गाने पश्‍चिमेकडे सरळ 
रस्त्याने गट क्रमांक १५९ नगर पंचायत हही नाल्यापर्यंत. 

पश्‍चिम :- गट क्र. १५९ नाल्यालगत उत्तरेकडे पुर्णतः गट क्रमांक ११ 
पर्यंत. 


उत्तर :- माहेश्वरी हॉटेलपासून ते पूर्वेकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६ गट नं. 
४७५ च्या कोप-यापर्यंत. 





पूर्व :- गट क्र. ४७५ पासून ते दक्षिणेकडील गट क्रमांक ४८९ पर्यंत. 


दक्षिण :- गट क्र. ४८९ पासून पश्‍चिमेकडे सरळ रस्त्याने किसान राईस 
मिलपर्यंत नंतर राष्ट्रीय महामार्गावरून उत्तरेकडे रस्ता ओलांडून 
जगदीशप्रसाद जोशी यांच्या घरापर्यंत ते सुनिल काळे यांचे कापड 
दुकानपर्यंत ते शेडेपार रोड ओलांडून रतीभाई ठक्करच्या घरापर्यंत. 

















पश्‍चिम :- रतीभाई ठक्करच्या घरापासून उत्तरेस सदाशिव पेटकुले च्या 
घरापर्यंत नंतर पश्‍चिमेकडे इंसाराम आंबीलकर यांच्या घरापर्यंत 
नंतर इंसाराम आंबीलकर यांच्या घरापासून गुलशेरखॉ पठाण 
यांच्या घरापर्यंत नंतर पूर्वेकडे गाईड टेलर्स यांच्या दुकानापर्यंत ते 
उत्तरेकडे दुर्गा चौक ते आशिष मेडिकल ते माहेश्वरी होटल- 
पर्यंत. 











उत्तर :- डॉ. वसंत चव्हाण यांच्या घरापासून राष्ट्रीय महामार्गाने पूर्वेस 
डॉ. चौरागडे यांच्या दवाखान्यापर्यंत. 

डॉ. चौरागडे यांच्या दवाखान्यापासून दक्षिणेकडे दुर्गा चौक दुर्गामंदिर- 
पर्यंत नंतर सार्वजनिक विहीर ते पश्‍चिमेकडे लक्ष्मीबाई यादोराव 


पंचमवार यांचे घर ते रस्ता ओलांडून वजीरखॉ पटेल यांच्या 
घरापर्यंत नंतर दक्षिणेकडे शिवलाल नाईक यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 











दक्षिण :- शिवलाल नाईक यांच्या घरापासून पश्‍चिमेकडे हरीचंद मांदाडे 
डु घरापर्यंत बळीराम शिंगरे > घरापर्यंत पश्‍चिमेकडे 
यांच्या घरापर्यंत ते बळीराम झिंगरे यांच्या घरापर्यंत पश्‍चिमेकडे 
भोलाजी पटले यांच्या घरापर्यंत ते चंद्रकांत आंबीलकर यांच्या 
घरापर्यंत . 











पश्‍चिम :- चंद्रकांत आंबीलकर यांच्या घरापासून उत्तरेकडे डॉ. वसंत 
चौव्हाण यांच्या घरापर्यंत. 


आरक्षणाची स्थिती 


(३) 
अनुसूचित जमाती (स्त्री). 


सर्वसाधारण (स्त्री) 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री) 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-४, 
एकूण लोकसंख्या-८३१, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-०८, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-२९३, 


प्रभाग क्रमांक-५, 
एकूण लोकसंख्या-८४२, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-११४, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१७८, 


प्रभाग क्रमांक-६, 
एकूण लोकसंख्या-८४२, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-९२, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१९१, 


प्रभाग क्रमांक-७, 
एकूण लोकसंख्या-८१३, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-११४, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१४५, 


अनुसूची-चालू 
(२) 





उत्तर :- दिलीप वासुदेव संगीडवार यांच्या घरापासून पूर्वेस वामनराव पिल्लेवार 
यांच्या घरापर्यंत नंतर दक्षिणेकडे डॉ. वंजारी यांच्या घरापर्यंत 
नंतर पूर्वेस चंद्रशेखर पारधी यांचेपर्यंत ते दक्षिणेकडे डेलनसिंग 
कटरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता ओलांडून देवेन्द्र जवंजाळ ते पूर्वेस 
मधुकर ठोंबरे यांच्या घरापर्यंत. 








मधुकर ठोंबरे यांच्या घरापासून दक्षिणेकडे रामचंद बेहार यांच्या 
घरापर्यंत ते शितला माता मंदिरपर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- शितला माता मंदिर ते पश्‍चिमेकडे डिंपल भाटीया यांचे नवीन 
घरापर्यंत . 





पश्‍चिम :- डिंपल भाटीया यांचे घरापासून उत्तरेस दिलीप संगीडवार यांच्या 
घरापर्यंत. 


उत्तर :- देवरी नगर पंचायत हद्द गट क्र. १७८ पासून पूर्वेकडे राष्ट्रीय 
महामार्ग ६ वरून निलध्वज आकरे यांच्या घरापर्यंत. 





निलध्वज आकरे यांच्या घरापासून दक्षिणेकडे आशिष पोहा मिल- 
पर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- आशिष पोहा मिलपासून पश्‍चिमेकडे गट क्रमांक ३५७ ची हद्दी 
लगत देवरी नाला नगर पंचायत हद्दी गट ३५४ च्या कोप-यापर्यंत. 


पश्‍चिम :- गट क्रमांक ३५४ च्या दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यापासून उत्तरेकडे 
गट क्रमांक १७८ राष्ट्रीय महामार्ग स्मशान भूमी मोक्षधामपर्यंत. 


उत्तर :- नंदेश्वर यांच्या घरापासून (सार्वजनिक विहीर गणेश चौक) ते 
रत्नमाला सेलोकर ते रोड ओलांडून सुखदेव रक्षणवार ते वामन 
फुन्ने यांचे घर ते शेडेपार रोड ओलांडून (पाणी टंकीकडे) ते 
बळीराम भोवते यांच्या घरापर्यंत. 








बळीराम भोवते यांच्या घरापासून दक्षिणेस योगीता जवंजार यांच्या 
घरापर्यंत. 


पूर्व :- 


दक्षिण :- योगीता जवंजार यांच्या घरापासून पश्‍चिमेस शिवलाल भेलावे 
यांचे घर ते शेडेपार रोड ओलांडून मोहनलाल उजवने यांच्या 
घरापर्यंत. 











पश्‍चिम :- मोहनलाल उजवने यांच्या घरापासून उत्तरेस नंदेश्वर यांच्या 
घरापर्यंत (सार्वजनिक विहीर गणेश चौक). 





उत्तर :- कमलाबाई रामटेके यांच्या घरापासून पूर्वेस प्रितमसिंग भाटीया 
यांच्या घरापर्यंत ते दक्षिणेकडे गोपाल तिवारी यांच्या घरापर्यंत ते 
चिचगड रोड (राष्ट्रीय मार्ग) ओलांडून पूर्वेस पी. ओ. ऑफीस ते 
सरळ गट नंबर ४९१ ते गट क्रमांक ६२६ लगत गटपर्यंत. 





गट क्रमांक ६२६ पासून दक्षिणेकडे भर्रेगाव रोड नगर पंचायत 
हद्दीपर्यंत. 


पूर्व :- 


(३) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण (स्त्री) 


अनुसूचित जमाती 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ४३ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-८, 

एकूण लोकसंख्या-९४७, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-११३, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-८१, 


प्रभाग क्रमांक-९, 
एकूण लोकसंख्या-९२२, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१९३, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१८५, 


प्रभाग क्रमांक-१०, 
एकूण लोकसंख्या-८८०, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२९७, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१०४, 


अनुसूची-चालू 
(२) 


दक्षिण :- नगर पंचायत हद्दी Weird WS वरून अंगणवाडी पर्यंत नंतर 
उत्तरेकडे अंगणवाडी चा मागील भाग नंतर धुकेश्वरी मंदीरच्या 
मागच्या भागापासून दक्षिणेकडे भर्रेगाव रोड पर्यंत नंतर पश्‍चिमेकडे 
पोलीस संकुल चिचगड रोड पर्यंत नंतर चिचगड रोड ओलांडून 
बौध्दविहार पर्यंत ते बौधविहारच्या मागील (रस्ता) भागापर्यंत. 








पश्‍चिम :- बौधविहारच्या मागील रस्त्यापासून उत्तरेस बेग मॅडम यांचे घर 
ते भिमराव मेश्राम यांचे घर ते सिमेंट रस्ता ओलांडून हरीचंद 
मडावी यांचे घर ते पश्‍चिमेस हरमितसिंग भाटीया यांचे घर ते 
सिंमेट रस्ता ओलांडून नवनीतसिंग भाटीया यांचे घरापर्यंत ते 
गुरूद्वारा रस्त्याने कमलाबाई रामटेके यांचे घरापर्यंत. 





(३) 





उत्तर :- रामराज शाहु यांच्या घरापासून ते पुर्वेस तलाठी कार्यालय 
(महेंद्रसिंग भाटीया) पर्यंत ते दक्षिणेकडे श्रीधर येनप्रेडीवार ते 


कल्पना येनप्रेडीवार ते पुर्वेकडे रामचंद राऊत यांच्या घरापर्यंत. 








रामचंद राऊत यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे ताजखॉ पठाण ते 
महानंदा हाडगे यांच्या घरापर्यंत. 


पूर्व :- 





दक्षिण :- महानंदा हाडगे यांच्या घरापासून बुधराम निकोडे यांचे घरापासून 
येनप्रेडीवार यांच्या घरापासून अनिल ढोक यांच्या मागील भागापर्यंत. 





पश्‍चिम :- बुधराम निकोडे यांचे घरापासून येनप्रेडीवार यांचे घर चे रस्ता 
ओलांडून बेनीराम वाघमारे यांचे घर ते सरळ रामराज शाहु यांचे 
घरापर्यंत. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 








उत्तर :- यादोराव चनाप यांच्या घरापासून पुर्वेस नरेश दुधनाग यांच्या 
पर्यंत. 


नरेश दुधनाग यांच्या घरापासून दक्षिणेस अनिल ढोक यांच्या 
समोरील भागापर्यंत. 


पूर्व :- 


दक्षिण :- अनिल ढोक यांचे घर पश्‍चिमेस संजय शहारे यांच्या घरापर्यंत ते 
उत्तरेकडे व नशीम गुलाबनबी पठाण यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
ओलांडून पश्‍चिमेस भोजराज लांजेवार यांच्या घरापर्यंत दक्षिणेस 
हरीचंद राऊत (आटा चक्की) पर्यंत. 








पश्‍चिम :- हरीचंद राऊत यांचे घरापासून ते उत्तरेस यादोराव चनाप यांचे 
घरापर्यंत. 


उत्तर :- सुरेंद्र भेंडारकर पुर्वेकडे कस्तुरा बिलीया यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व :- कस्तुरा बिलीया यांचे घरापासून ते दक्षिणेकडे योगेश बोबांर्डे 
यांचे घरापर्यंत ते पश्‍चिमेस प्रभाकर वासनिक यांचे घरापर्यंत ते 


फंदे यांचे घरापर्यंत ते रस्ता ओलांडून पारबताबाई चांदेवार ते 
रामेश्वर भोयर यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण :- रामेश्वर भोयर यांचे घरापासून ते पश्‍चिमेस नरेश चनाप शेडेपार 
रोड पर्यंत. 
पश्‍चिम :- नरेश चनाप ते उत्तरेस सुरेंद्र भेंडारकर यांचे घरापर्यंत. 





अनुसूचित जाती (स्त्री) 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
(स्त्री) 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-११, 
एकूण लोकसंख्या-७९१, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-७८ , 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१२१, 


प्रभाग क्रमांक-१२, 
एकूण लोकसंख्या-८७२, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१७३, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-२२१, 


प्रभाग क्रमांक-१३, 
एकूण लोकसंख्या-९२५, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-३८६, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-११८ , 


प्रभाग क्रमांक-१४, 
एकूण लोकसंख्या-९२७, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-२८५, 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१२३, 


अनुसूची-चालू 
(२) 
उत्तर :- रंभाबाई राऊत पुर्वेस विलास वाडीभस्मे यांचे घरापर्यंत. 


पूर्व :- विलास वाडीभस्मे ते दक्षिणेस गणेश चौरे (दुर्गा मंदीर) पर्यंत. 


दक्षिण :- गणेश चौरे (दुर्गा मंदीर) ते पश्‍चिमेकडे गट नं. ४३५ (भुताई 
तलाव) पर्यंत. 








पश्‍चिम :- गट नं. ४३५ (भुताई तलाव) पासून ते उत्तरेकडे पलटन 
धमगाये ते रंभाबाई राऊत यांचे घरापर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 





उत्तर :- गट नं. १५३ ते पुर्वेस भुताई तळ्याची पार ओलांडून गणपत 
भेलावे यांचे घर ते सरळ भोजराज हर्षे यांचे घरापर्यंत रस्ता 
ओलांडून उत्तरेस मनोहर धाडुजी वैद्ये यांचे घर ते पुर्वेस भाष्कर 
रामटेके यांचे घरापर्यंत. 


माष्कर रामटेके यांच्या घरापासून दक्षिणेस श्रावण वलथरे रोड 
ओलांडून हरीचंद घासले यांचे घर ते सुनिल चावरे यांचे घरापर्यंत 
रोड ओलांडून शामलाल पडोटी यांचे घर ते दिनेश ईश्वर यांचे 
घरापर्यंत ते प्लाट नं. ४५८ (पटाची दान) पर्यंत. 


दक्षिण :- दिनेश ईश्वर यांचे घर (४५८ पटाची दान) ते पश्‍चिमेस शेडेपार 
रोड ओलांडून धार्मिकपूरी मुलतानी यांचे घर ते केशोरी तलाव ची 
पाळ ते गट नं. ४०९ पर्यंत नंतर ४०९ पासून नगर पंचायत 
हद्दीला लागून ४०८ च्या दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यापर्यंत. 


पूर्व :- 


पश्‍चिम :- गट नं. ४०८ पासून उत्तरेकडे गट नं. १५३ पर्यंत. 





उत्तर :- रामचंद बेहार यांचे घरापासून ते पुर्वेस रोमदास मेश्राम घरापर्यंत. 


पूर्व :- रोमदास मेश्राम यांच्या घरापासून दक्षिणेस शामचंद देशमुख यांचे 


घर ते रमेश रहिले यांचे घरापासून ते राजेंद्र बडोले रस्ता ओलांडून 
रमेश देशमुख यांचे घर दक्षिणेस यशवंत लांडेकर यांचे घरापर्यंत 
(पटाची दान) नगर पंचायत हद्दी पर्यंत . 








दक्षिण :- यशवंत लांडेकर यांचे घरापर्यंत (पटाची दान) नगर पंचायत 
हद्दीपासून ते पश्‍चिमेस सोहन शेंडे यांच्या पर्यंत. 





पश्‍चिम :- सोहन शेंडे यांच्या घरापासून उत्तरेस आयलेश बागडे यांचे घर 
ते फुलीचंद धमगाये ते रस्ता ओलांडून तुलसी टेकाम यांचे घर ते 
पश्‍चिमेकडे मथुराबाई मडावी ते उत्तरेस वसंत गोंडाने ते रामचंद 
बेहार यांचे घरापर्यंत. 








उत्तर :- यादोराम टेकाम यांचे घरापासून ते पुर्वेस सिकंदर शेख यांचे 
घरापर्यंत. 


सिकंदर शेख यांच्या घरापासून ते दक्षिणेस मातादिन शाहु ते 
रस्ता ओलांडून देविदास मुसळे ते येरणे यांचे घर ते देविदास वैद्य 
यांचे घर ते रेणुका पंधरे ते सरळ राधेश्याम जगणे यांच्या घरापर्यंत 
(पटाची दान) पर्यंत. 


खूर :- 


अनुसूचित जाती (स्त्री) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ४५ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-१५, 

एकूण लोकसंख्या-८०७, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१२८, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-८६, 


प्रभाग क्रमांक-१६, 

एकूण लोकसंख्या-७५४, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१२८, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-१८४, 


प्रभाग क्रमांक-१७, 

एकूण लोकसंख्या-७८०, 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या-१६९, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या-४०५, 


गोंदिया : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


ना.-एक-अ-१२ (१७०७). 


अनुसूची-चालू 
(२) 


दक्षिण :- राधेश्याम जगणे पश्‍चिमेस कृष्णा खरे यांच्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :- कृष्णा खरे यांच्या घरापासून ते रस्ता ओलांडून उत्तरेस तेजराम 
कुलभजे ते धानीराम शाहू ते विलास यावलकर यांचे घर ते पुर्वेस 
बायजाबाई निकोडे ते रस्ता ओलांडून उत्तरेस शामराव फुंडे ते 
कोहळे साहेब यांचे घर ते रस्ता ओलांडून आनंद टेंभुर्णे यांचे घर 
ते सरळ उत्तरेस यादोराव टेकाम यांचे घरापर्यंत. 











उत्तर :- दिवाकर ठोंबरे यांचे घरापासून ते पुर्वेस चिचगड रोड पर्यंत. 

पूर्व :: चिचगड रोड ते सरळ दक्षिणेस पटाची दान नंतर चिचगड रोड 
वरून गट क्र. ४६२ नगर पंचायत हद्दीपर्यंत. 

दक्षिण :- गट क्र. ४६२ पासून ते पश्‍चिमेकडे शेडेपार रोड पर्यंत. 

पश्‍चिम :- शेडेपार रोड वरुन उत्तरेकडे रमेश वलके यांच्या घरापर्यंत नंतर 
हैदरअली सय्यद यांचे घर ते सलामे यांचे घर ते रस्ता ओलांडून 
मनोहर भाई पटेल शाळेच्या मागील भागापासून उत्तरेस गुणीराम 
बागडे यांचे घर ते दिवाकर ठोंबरे यांच्या घरापर्यंत. 








उत्तर :- शामराव नंदेश्वर यांचे घरापासून पुर्वेस एच.पी. गॅस गोडाऊन 
पर्यंत. 

पूर्व :: एच.पी. गॅस गोडाऊनच्या मागील बाजुस ]५11)(- नवीन रोड 
पर्यंत नंतर दक्षिणकडे शंकरसिंग नेताम ते शिवप्रसाद माहुरकर 
घरापर्यंत. 





दक्षिण :- शिवप्रसाद माहुरकर यांच्या घरापासून पश्‍चिमेकडे दिपक शर्मा 
यांच्या घरापर्यंत. 

पश्‍चिम :- दिपक शर्मा यांच्या घरापासून उत्तरेस चिचगड रोड लगत सरळ 
शामराव नंदेश्वर यांचे घरापर्यंत. 





उत्तर :- अ.0>. गॅस गोडाऊन पासुन सरळ रस्त्याने पुर्वेस धुकेश्वरी मंदीर 
पर्यंत नंतर उत्तरेस मंदिराच्या मागील भागापासून अंगणवाडी च्या 
मागच्या भागापर्यंत नंतर दक्षिणेस भर्रेगांव रोड पर्यंत नंतर पुर्वेस 
सरळ रस्त्याने गट नं. ७७४ नगर पंचायत हद्दीपर्यंत. 





पूर्व :: नगर पंचायत हद्दीपासून गट नं ७७४ ते दक्षिणेकडे गट क्रमाक 
७८५ पर्यंत. 





दक्षिण :- गट क्रमांक ७८५ पासून पश्‍चिमेकडे गट क्रमांक ६९९ चिचगड 
रोड पर्यंत. 

पश्‍चिम :- गट क्रमांक ६९९ पासून उत्तरेस चिचगड रोड वरुन नगर 
पंचायत बगीचा ते रस्ता ओलांडून शिवप्रसाद माहुरकर यांच्या 
घराच्या मागील भागापर्यंत नंतर सरळ उत्तरेस प.>. गॅस 
गोडाऊनपर्यंत. 








(३) 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
(स्त्री) 


अनुसूचित जमाती (स्त्री) 


अनुसूचित जाती 


दीपक कुमार मीना, 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





२५ (३) 


गुरुवार, डिसेंबर ३१, २०२०/ पौष १०, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६७. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. ६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) (यापुढे “ सदर 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १०(१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे पोंभुर्णा 
नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागावर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर 
पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १०, पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्‍चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून पोंभुर्णा नगर पंचायतीच्या प्रभाग 
रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वकष विचार करून मा. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि 
२८२-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर २०२० अन्वये नगर पंचायत पोंभुर्णा यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे. मी, अजय गुल्हाने, 
































जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोकक्‍्त आदेश देत आहे. 
आदेश 
क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-१५८-२०२० .--- 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ९, पोट-कलम (२) नुसार मा. विभागीय 
आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.-१९(३)-कावि-१२८-२०२०, दिनांक ३ जुलै, २०२० अन्वये नगर पंचायत 
पोंभुर्णाच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ४७ 











यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 





(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या .. .. १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 





(अ) अनुसूचित जाती a .. a 03 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून). a , . , . ०९ 





(४) उपरोक्त (३) पैकी वरील क्रमांक २ (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 





नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 





(अ) अनुसूचित जाती = 8s = 02 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. .. ०० 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ,. .. .. ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [अनुक्रमांक (३) . . , . . . ०४ 


समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रनिआ-नप-२०२०-प्रक्र. १-का ०६, दिनांक 
६ फेब्रुवारी, २०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, अजय गुल्हाने, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त पोंभुर्णा नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 


मागासवर्गातील fay 
I 


ल स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 














मागासवग 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 








अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक, प्रभागाची प्रभागाची व्याप्ती आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
एकूण लोकसंख्या, अनु- (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्‍चिम, ) कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
सूचित जातीची लोकसंख्या, अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
अनुसूचित जमातीची नागरिकांच्या मागासवर्ग 
लोकसंख्या प्रवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
(अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रीयांसाठी धरून) 
(१) (२) (३) 
१ उत्तर-- सर्वे क्र. ७७९ उत्तर-पश्‍चिम कोप-यापासून पूर्वेकडे मूल रोडवरील श्री. हरिदास अनुसूचित जाती. 
एकूण लोकसंख्या- खोब्रागडे यांचे घरापर्यंत व पुढे पूर्वेकडे नगर पंचायत हद्दीने आयटीआयच्या 
यी " ईशान्य कोप-यापर्यंत. 
अ.जा.-१५३, 
अ.ज.-०४. पूर्व- आयटीआयच्या उत्तर बाजूने दक्षिणेकडे वार्ड क्र. ३ च्या पश्‍चिमबाजूपर्यंत. 


दक्षिण-- वार्ड क्र. ९ च्या उत्तर-पश्‍चिम कोप-यापासून मोठा तलाव सर्वे नं. ७५४ पर्यंत 
नहराने व पुढे दक्षिणेकडे सर्वे क्र. ३४२ तलावाच्या पारीने पांदन रस्त्याने. 


पश्‍चिम- सर्वे क्र. ३४२ ते सर्वे क्र. ७७९ न. प. हद्दीने उत्तरेकडे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


२ 
एकूण लोकसंख्या- 
३८३, 
अ.जा.-२०३, 
अ.ज.-०. 


3 
एकूण लोकसंख्या- 
३४२, 
अ.जा.-२०, 
अ.ज.-०. 


४ 
एकूण लोकसंख्या- 
३६०, 

अ.जा.-१६, 
अ.ज.-४१. 


& 

$ 
एकूण लोकसंख्या- 
330, 
अ.जा.-२६५, 
अ.ज.-०. 


६ 
एकूण लोकसंख्या- 
३१६, 
अ.जा.-२८०, 
अ.ज.-०. 


अनुसूची--चालू 
(२) 
उत्तर-- आयटीआयच्या इमारतीचा उत्तर भाग. 
पूर्ब- आयटीआयच्या कोप-यापासून मूल-गोंडपिपरी राज्य महामार्गाने दक्षिणेकडे 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापर्यंत. 





दक्षिण-- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून श्री. भास्कर उराडे यांच्या घरापर्यंत 
आणि पुढे वार्ड क्र. ८ च्या उत्तर बाजूने वार्ड क्र. १ च्या पूर्व बाजूपर्यंत. 
पश्‍चिम-वार्ड क्र. १ ची पूर्व हद्द. 


उत्तर-- कोसंबी रिठमधील शेत जमिनीची उत्तरेकडील महसुली सीमा. 
पूर्ब- कोसंबी रिठमधील शेत जमिनीची उत्तरेकडील महसुली सीमेपासून वार्ड क्र. ४ 
च्या ईशान्य कोप-यापर्यंत. 





दक्षिण-- वार्ड क्र. ४ च्या ईशान्य कोप-यापासून पांदन रस्त्याने वेळवा रोडपर्यंत व पुढे 
पश्‍चिमेस पोंभुर्णा-वेळवा रोडने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापर्यंत. 








पश्‍चिम- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून उत्तरेकडे आयटीआय इमारतीच्या 
कोप-यापर्यंत व पुढे उत्तरेस कोसंबी रिठच्या पश्‍चिमेकडील महसुली सीमेने 
वायव्य कोप-यापर्यंत. 








उत्तर-- वेळवा रस्त्याने रमाई शाळेपासून पूर्वेकडे बालाजी टाऊन ववार्ड क्र. ३ च्या 


सीमेने नगर पंचायत सीमेपर्यंत. 

पूर्ब- वार्ड क्र. ३ च्या दक्षिण-पूर्व कोप-यापासून दक्षिणेकडे अंधारी नदीने वार्ड क्र. १६ 
च्या हद्दीपर्यंत. 

दक्षिण-- वार्ड क्र. १६ च्या दक्षिण-पूर्व कोप-यापासून पांदन रस्त्याने श्री. शिरभय्ये यांचे 
दुकानापर्यंत. 


पश्‍चिम- श्री. शिरभय्ये यांचे दुकानापासून मूल रोड रस्त्याने रमाई शाळेपर्यंत. 





उत्तर-- सुंदराबाई उराडे यांच्या घरापासून पूर्वेकडे डॉ. आंबेडकर चौकापर्यंत. 
पूर्ब- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून मूल-गोंडपिपरी महामार्गाने दक्षिणेकडे 
श्री. उध्दव सातपुते यांच्या गोठ्यापर्यंत. 


दक्षिण-- श्री. उध्दव सातपुते यांचा गोठा. 





पश्‍चिम- श्री. उध्दव सातपुते यांच्या घरापासून उत्तरेकडे पंचशील चौकाकडे जाणा-या 
रस्त्याने देवानंद गेडाम यांचे घरापर्यंत पुढे पश्‍चिमेकडे श्री. प्रफुल गोरंतवार 
यांचे घरापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे गल्लीने श्री. रमेश गोरंतवार व पुढे सुंदराबाई 
उराडे यांचे घरापर्यंत. 





(३) 


सर्वसाधारण (महिला). 


अनुसूचित जाती (महिला). 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(महिला). 


सर्वसाधारण. 








उत्तर-- श्री. तेजराज मानकर यांच्या घरापासून पूर्वेकडे डॉ. आंबेडकर चौकाकडे जाणा-या 
रस्त्याने श्री. वसंत उराडे यांच्या घरापर्यंत. 











पूर्व - वार्डक्र.५ ची सुंदराबाई उराडे ते प्रफुल गोरंतवारपर्यंतची पश्‍चिम सीमा 
दक्षिण-- यादव पेंदोर यांच्या घरासमोरून पश्‍चिमेकडे गल्लीने श्री. शिशुपाल भसारकर 


यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम- श्री. शिशुपाल भसारकर यांचे घरापासून उत्तरेकडे गल्लीने श्री. तेजराज मानकर 
यांचे घरापर्यंत. 


सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण (महिला). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


88 





(१) 


७ 
एकूण लोकसंख्या- 
३२४, 

अ.जा.-०, 
अ.ज.-२२८. 


८ 
एकूण लोकसंख्या- 
४९४, 

अ.जा.-००, 
अ.ज.-२४. 


९ 
एकूण लोकसंख्या- 
२९५, 
अ.जा.-००, 
अ.ज-२२. 


qo 
एकूण लोकसंख्या- 


अ.जा.-०, 
अ.ज.--५५. 


११ 
एकूण लोकसंख्या- 
४३०, 

अ.जा.-२५, 
अ.ज.-१२. 


ना.-एक-अ-१३ (१७०७). 


(३) 








अनुसूची--चालू 
(२) 
उत्तर-- श्री. भसारकर यांचे घरासमोरील खाली जागेपासून पूर्वेस गल्लीने श्री. यादव सर्वसाधारण. 
जयराम पेंदोर यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व- श्री. यादव जयराम पेंदोर यांचे घरापासून दक्षिणेस गल्लीने श्री. नानाजी मेश्राम 


यांचे घरापर्यंत. 
दक्षिण-- श्री. नानाजी मेश्राम यांच्या घरापासून श्री. राहुल संतोषवार यांचे घरापर्यंत. 
पश्‍चिम- श्री. राहुल संतोषवार यांच्या घरापासून गल्लीने उत्तरेस श्री. गांगरेड्डीवार यांचे 
घरापर्यंत व पुढे श्री. राजेश्वर महाजानवार यांचे घरापासून उत्तरेस श्री. भासारकर 
यांचे घरासमोरील खाली जागेपर्यंत. 




















उत्तर-- श्री. पोच्या गाद्दवेकर यांचे घरापासून पूर्वेकडे गल्लीने श्री. धनराज ठाकरे यांचे 
घरापर्यंत डॉ. आंबेडकर चौकाकडे जाणा-या रस्त्याने. 








पूर्व- श्री. धनराज ठाकरे यांचे घरापासून दक्षिणेस गल्लीने श्री. निलेश महाजनवार 
यांचे घरापर्यंत. 

दक्षिण-- श्री. निलेश महाजनवार यांचे घरापासून पश्‍चिमेस गल्लीने महात्मा गांधी चौक- 
पर्यंत. 


पश्‍चिम- महात्मा गांधी चौक ते पोच्या गाद्देकर यांचे घरापर्यंत. 





उत्तर-- उत्तरेकडील नाल्यावरील पुलापासून पूर्वेस वार्ड क्रमांक ३ च्या दक्षिण सीमेने 

सर्व्हे क्रमांक ९५७ यांचे उत्तर-पूर्व कोप-यापर्यंत. 

सर्व्हे क्रमांक ९५७ च्या उत्तर-पूर्व कोप-यापासून सर्व्हे क्र. ९५७ च्या पूर्व हद्दीने 

दक्षिणेस ढोबरी विहीरपर्यंत व ढोबरी विहीरीपासून डॉ. आंबेडकर रोडने जाणा-या 

गल्लीने पश्‍चिमेस श्री. राजू भिवाजी कोसरे यांचे घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेस 

गल्लीने महात्मा गांधी चौकापर्यंत. 

दक्षिण-- महात्मा गांधी चौकातून हनुमान चौकाकडे जाणा-या रस्त्याने श्री. महेंद्र भूगुवार 
यांचे घरापर्यंत. 

पश्‍चिम- श्री. महेंद्र भूगुवार यांचे घरापासून गल्लीने श्री. बोबटे यांचे घरापर्यंत व पुढे 
पुलीयाकडे जाणा-या रोडने उत्तरेस नाल्यावरील पुलापर्यंत. 


पूर्व-- 











उत्तर-- सर्व्हे क्रमांक ३४२ च्या उत्तर-पश्‍चिम कोप-यापासून वार्ड क्रमांक १ च्या दक्षिण 
हद्दीने नाल्याच्या पुलापर्यंत व दक्षिणेस डॉ. आंबेडकर चौकाकडे जाणा-या रोडने 
श्री. गाद्देकर यांचे घरापर्यंत. 

पूर्व- श्री. गाद्दवेकर यांचे घरापासून गल्लीने श्री. महेंद्र भूगुवार यांचे घरापर्यंत. 

दक्षिण-- श्री. अरुण बोलमवार यांचे घरापासून नाल्याकडे जाणा-या रोडने नाल्यापर्यंत व 
पुढे पश्‍चिमेस नगर पंचायतच्या हद्दीपर्यंत. 

पश्‍चिम- नगर पंचायतच्या उत्तर-पश्‍चिम हद्दीच्या कोप-यापासून उत्तरेस सर्व्हे क्रमांक 
३४२ च्या उत्तर-पश्‍चिम कोप-यापर्यंत. 

















उत्तर-- श्री. सुनिल बोलमवार यांचे दुकानापासून गल्लीने पूर्वेस हनुमान मंदिरापर्यंत. 

पूर्ब-- हनुमान मंदिरापासून गल्लीने दक्षिणेस माता मंदिरापर्यंत व पुढे तलावाच्या पारीने 
व पुढे दक्षिणेस श्री. महेश रणदिवे यांचे शेताच्या बोडीपर्यंत. 

दक्षिण-- श्री. महेश रणदिवे यांचे बोडीच्या पारीपासून पांदन रोडने दक्षिणेस कसरगषट्टा 
रोडपर्यंत. 

पश्‍चिम- सर्व्हे क्रमांक १३९ पासून उत्तरेस नाल्याच्या प्रवाह दिशेने सर्व्हे क्रमांक १६७ 
पर्यंत. 





नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


(महिला). 


सर्वसाधारण. 


अनुसूचित जमाती. 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


१२ 

एकूण लोकसंख्या- 
४९७, 

अ.जा.-०८, 
अ.ज.--३७. 


१३ 
एकूण लोकसंख्या- 
४५१, 
अ.जा.-००, 
अ.ज.-०६. 


१४ 
एकूण लोकसंख्या- 
३७२, 

अ.जा.-००, 
अ.ज.-१४. 


१५ 
एकूण लोकसंख्या- 
३१०, 

अ.जा.-३३, 
अ.ज.-१६. 


१६ 
एकूण लोकसंख्या- 
३१६, 
अ.जा.-१८, 
अ.ज.-१२. 


अनुसूची--चालू 
(२) 
उत्तर-- श्री. प्रकाश बुक्कावार यांचे घरापासून पूर्वेस महात्मा गांधी चौकापर्यंत. 


पूर्व- 














महात्मा गांधी चौकापासून गल्लीने दक्षिणेस छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत 
व पुढे उमरी पोतदार रस्त्याने प्रकाश जंबूलवार यांचे शेतापर्यंत. 











दक्षिण-- श्री. प्रकाश जंबूलवार यांचे शेतापासून पूर्वेस नगर पंचायतच्या हद्दीने सर्व्हे 
क्रमांक १३९ च्या शेतापर्यंत. 





पश्‍चिम- सर्व्हे क्रमांक १३९ शेतापासून वार्ड क्रमांक १२ च्या दक्षिण हद्दीने उत्तरेस 
श्री. प्रकाश बुकक्‍कावार यांचे घरापर्यंत. 


(३) 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
(महिला). 





उत्तर-- श्री. अरुण बुक्कावार यांचे घरापासून गल्लीने पूर्वेस श्री. गजानन मडपुवार यांचे 
घरापर्यंत. 





पूर्ब- श्री. गजानन मडपुवार यांचे घरापासून गल्लीने दक्षिणेस श्री. रफिक कुरेशी यांचे 


घरापर्यंत. 

दक्षिण-- श्री. रफिक कुरेशी यांचे घर. 

पश्‍चिम- श्री. रफिक कुरेशी यांचे घरापासून उत्तरेस गल्लीने श्री. अरुण बुक्कावार यांचे 
घरापर्यंत. 








उत्तर-- श्री. नारायण कानमपल्लीवार यांचे घरापासून गल्लीने श्री. रामन्ञा निलमवार 
यांचे घरापर्यंत. 





qd— श्री. रामन्ना निलमवार यांचे घरापासून दक्षिणेस छत्रपती शिवाजी महाराज चौक. 

दक्षिण-- छत्रपती शिवाजी महाराज चौक. 

पश्‍चिम- छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून पोंभुर्णा पब्लिक स्कूलपर्यंत व पुढे 
श्री. नारायण कानमपल्लीवार यांचे घरापर्यंत. 











उत्तर-- श्री. आदित्य तुम्मुलवार यांचे गोदामापासून पूर्वेस गल्लीने सर्व्हे क्रमांक १२२३ 
च्या शेतापर्यंत. 

पूर्ब- सर्व्हे क्रमांक १२२३ च्या शेतापासून सर्व्हे क्रमांक १२२४ च्या शेतापर्यंत. 

दक्षिण-- सर्व्हे क्रमांक १२२४ च्या शेतापासून वार्ड क्रमांक १६ च्या पश्‍चिम दिशेने 
श्री. गिरीधरसिंह बैस यांचे घरापर्यंत. 

पश्‍चिम- श्री. गिरीधरसिंह बैस यांचे घरापासून उत्तरेस श्री. आदित्य तुम्मुलवार यांचे 


गोदामापर्यंत. 





उत्तर- जि. प. बांधकाम विभागाच्या गल्लीने पूर्वेस श्री. मानकर यांचे घरापासून व पुढे 
शेत शिवारातून सर्व्हे क्रमांक १२२६ पर्यंत व पुढे न. प. च्या हद्दीपर्यंत. 


पूर्ब- वार्ड क्रमांक ४ च्या उत्तर-पूर्व कोप-यापासून दक्षिणेस पारीने श्री. राजू नीलमवार 
यांचे शेतापर्यंत. 

दक्षिण- श्री. राजू नीलमवार यांचे शेतापासून पश्‍चिमेच्या शेतशिवारातून पूर्वेस जि. प. 
बांधकाम विभागापर्यंत. 


पश्‍चिम- जि. प. बांधकाम विभाग व राज्य महामार्ग. 


सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण (महिला). 


सर्वसाधारण. 


अनुसूचित जाती (महिला). 


सर्वसाधारण (महिला). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ५१ 





अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 


१७ उत्तर- वार्ड क्रमांक १६ ची दक्षिण हद्द. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, 





एकूण लोकसंख्या- पूर्व-- श्री. राहूल तामगाडगे यांचे शेतापासून दक्षिणेस न.प. च्या हद्दीने गावठाण 
३०९, क्षेत्रापर्यंत. 


अ.जा.-०९, दक्षिण-- गावठाण. 
अ.ज.-००. पश्‍चिम-- गावठाण क्षेत्रापासून गोंडपिपरी मुल रस्त्याने रणदिवे कॉम्प्लेक्स पर्यंत. 
अजय गुल्हाने, 
चंद्रपूर : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. चंद्रपूर. 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६८. 
BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P. 2020-CN-6-D-6, dated the 12" October, 2020 of 
the State Election Commission, Maharashtra the Collector of Chandrapur District proposes to make the following Draft 
Order under sub-section (7) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act,) to fix for the Pombhurna Nagar Panchayat 
the number and the extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and the specifiy the wards 
reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown 
in the Schedule to the draft order of the residents of the Pombhurna Nagar Panchayat considering the objection received 
by me in respect of the said Draft Order. I, Ajay Gulhane, the Collector of Chandrapur District in exercise of the powers 
conferred on me by sub-section (7) of Section 10 of the said Act. Hereby make the following order namely: — 


ORDER 
No. Desk-10-NVSHA-Karyasan-1-1158-2020-.-— 


Whereas, the Regional Director of Municipal Adminstration, Nagpur by his Order No. MUN 19(3) CR-128-2020, 
dated 3" July, 2020 issued under sub-section (2) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) has fixed for the Pombhurna Nagar Panchayat the number of 
Councillers to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below :— 


(1) The number of Councillors to be elected .. 17 


(2} The number of seats to be reserved 


(a) For the Scheduled Castes 03 
(b) Forthe Scheduled Tribes उ & an 01 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 05 
(3) The total number of seats to be reserved for Women .. .. 09 


(including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens). 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(4) Outof seats at serial number (3), the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens as shown in item 
at serial number (2) (a), (b) and (c) 
respectively are as under :— 


(a) For the Scheduled Castes a a 02 
(b) For the Scheduled Tribes a 00 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 03 
(5) Number of seats reserved for Women of General category a ३३ 04 


[Number of seats at Serial Number (3) minus number of 
seats at Serial Number (4)]. 


2. Now therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P. 2020-CN-1-D6, Dated 
6" February, 2020 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (7) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965). I, Ajay 
Gulhane, the Collector of Chandrapur District hereby fixed the number and extent of the wards into which the said 
Municipal Council area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Sched- 
uled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to 
this order. 


3. This Order will be applicable to the upcoming General Election.— 


SCHEDULE 
Ward No, Total Discription of boundery of the ward (North, East, West, South) Reservation Category, 
Population of the SC, ST, BCC (including 
Ward, SC Women in SC, ST, 
Population, ST BCC Category) 
Population. 
(1) (2) (3) 

Ward No. 1, North— From the Northwest corner of Survey No. 779 to the East upto S.C. 
Total Population the house of Mr. Haridas Khobragade on Mul road and further 
346, East to the North East corner of the ITI building along the Nagar 
SC-158, Panchayat boundary. 
ST-04. East— From the North side of the ITI building toward South upto West 

side of Ward No. 3. 

South—From the North West corner of Ward No. 9 to Large Lake 
Survey No. 754 along canal and further to South till Survey 
No. 342 along the Pandan road by Lake. 
West— From Survey No. 342 to Survey No. 779 to the North by Nagar 

Panchayat boundary. 
Ward No. 2, North— Form North West corner to North East corner of ITI building. General (Female). 
Total Population East— From Tl corner to Dr. Ambedkar Chowk via Mul Gondpimpari 
383, State Highway to South. 
SC-203, South—From Dr. Ambedkar chowk to the house of Mr. Bhaskar Urade 
ST-00. and further to Northern side from Ward No. 8 to East side of 


Ward No. 1. 
West— East side of Ward No. 1. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ५३ 





(1) 
Ward No. 3, 
Total Population 
342, 
SC-20, 
ST-00. 


Ward No. 4, 
Total Population 
360, 

SC-16, 

ST-41. 


Ward No. 5, 
Total Population 
330, 

SC-265, 

ST-00. 


Ward No. 6, 
Total Population 
316, 

SC-280, 

ST-00. 


Ward No. 7, 
Total Population 
334, 

SC-00, 

ST-228. 


ना.-एक-अ-१४ (१७०७). 


SCHEDULE— Conta. 


(2) 
North— Revenue Border of Agriculture land of Kosambi Rith. 

East— From Northen Revenue Border of Kosambi Rith to North East 
corner of Ward No. 4 by Andhari River towards South. 
South—From North East corner of Ward No. 4 to Welwa road Via Pandan 
road toward West further to Dr. Ambedkar Chowk via Pombhurna 

Wedwa road. 


West— From Dr. Ambeckar Chowk to corner of ITI building and further 
to North by Western side of Revenue Border of Kosambi Rith. 


North— From Ramai School to East to Balaji Town via Welwa road and 
further border of Nagar Panchayat along border of Ward No. 3. 

East— From South East corner of Ward No. 3 to South to border of 
ward No. 16 via Andhari River. 

South—From South East corner of Ward No. 16 to shop of Mr. Shirbhaye 
via Pandan road and farms. 

West— From the shop of Mr. Shirbhaye to Ramai School via Mul 
Gondpipari road. 


North— From the house Sundarabai Urade to East to Dr. Ambedkar 
Chowk. 

East— From Dr. Ambedkar Chowk to South to Shed of Mr. Uddhav 
Satpute via Mul Gondpimpari road. 

South—Cow Shed of Mr. Uddhav Satpute. 

West— From the house Mr. Uddhav Satpute to the house of Mr. Devanand 
Gedam via road to Panchashil Chowk and further to West to 
the house of Mr. Prafull Gorantwar and further to North to the 
house of Mr. Ramesh Gorantwar and further to the house of 
Sundarabai Urade. 


North— From the house Mr. Tejraj Mankar to the house of Mr. Vasant 
Urade viaroad to Dr. Ambedkar Chowk. 

East— Border of Ward No. from the house of Sundarabai Urade to 
house of Prafull Gorantwar. 

South—From the house of Mr. Yadav Pendor to West till the house of 
Mr. Shishupal Bhasarkar. 

West— From the house of Mr. Shishupal Bhasarkar to the North till 
house of Tejraj Mankar. 


North— From Open space in front of the house of Mr. Bhasarkar to 
East till the house of Mr. Yadav Pendor. 

East— From the house of Mr. Yadav Pendor to South till the house of 
Mr. Nanaji Meshram via Alley. 

South—From the house of Mr. Nanaji Meshram to the house of 
Mr. Rahul Santoshwar. 

West— From the house of Mr. Rahul Santoshwar to North upto the 
house of Mr. Gangreddiwar and further from the house of 
Mr. Rajeshwar Mahajanwar to North till the open space infront 
of the house of Mr. Bhasarkar. 


(3) 
S.C. (Female). 


B.C.C. (Female). 


General. 


General (Female). 


General. 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 
Ward No. 8, 
Total Population 
494, 
SC-00, 
ST-24. 


Ward No. 9, 
Total Population 
295, 

SC-00, 

ST-22. 


Ward No. 10, 
Total Population 
423, 

SC-00, 

ST-55. 


Ward No. 11, 
Total Population 
430, 

SC-25, 

ST-12. 


SCHEDULE— Conia. 


(2) 
North— From the house of Mr. Pocha Gaddekar to East till the house 
of Mr. Dhanraj Thakare via road to Dr. Ambedkar Chowk. 
East— From the house of Mr. Dhanraj Thakare towards South along 
galli upto house of Mr. Nilesh Mahajanwar. 


South—From the house of Mr. Nilesh Mahajanwar towards West upto 
the Mahatma Gandhi Chowk viaAlley. 


West— From the Mahatma Gandhi Chowk towards North upto the house 
of Pocha Gaddekar via alley. 


North— From the bridge over the Northen Nala to the North East corner 
of Survey No. 957 on the Southern boundary of East Ward 
No. 3. 

East— From the North East conrer of Survey No. 957 through the 
East boundary of Survey No. 957 towards South to Dhobri well 
then further on the road leading to Dr. Ambedkar Chowk to the 
house of Shri Raju Bhivaji Kosare and further to Mahatma Gandhi 
Chowk via South Alley. 

South—From the Mahatma Gandhi Chowk towards Hanuman Chowk 
upto Shri Mahendra Bhruguwar’s house. 

West— From the house of Shri Mahendra Bhruguwar to the house of 
Shri Bobhate then further continue upto the bridge on the 
Northen Nala. 


North— From the North West corner of Survey No. 342 along the 
Southern boundry of No. 1 upto bridge on the Northern Nalla 
and to the South to the house of Mr. Gaddekar via orad 
towards Dr. Ambedkar Chowk. 

East— From the house of Mr Gaddekar to the house of Mr. Mahendra 
Bhruguwar via Alley. 

South—From the house of Shri Arun Bolanwar toward Nala and further 
to West upto Nagar Panchayat boundary. 


West— From the Corner of North West boundary of Nagar Panchayat 
to North side upto North West corner of Survey No. 342. 


North— From the shop of Mr. Sunil Bolanwar to East side upto Hanuman 
Temple viaAlley. 

East— From Hanuman Mandir toward South upto the Mata Mandir 
and further along the pond wall to South upto the farm of 
Shri Mahesh Randive. 

South—From the farm of Mr. Mahesh Randive up towards South to 
Kasagatta road via Pandan road. 

West— From Survey No. 139 to Survey No. 167 towards North side 
along with the Nala. 


(3) 
BCC (Female). 


General. 


S.T. 


B.C.C. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


ay 





(1) 
Ward No. 12, 
Total Population 
497, 
SC-08, 
ST-37. 


Ward No. 13, 
Total Population 
451, 

SC-00, 

ST-06. 


Ward No. 14, 
Total Population 
372, 

SC-00, 

ST-14. 


Ward No. 15, 
Total Population 
310, 

SC-33, 

ST-16. 


Ward No. 16, 
Total Population 
316, 

SC-18, 

ST-12. 


Ward No. 17, 
Total Population 
309, 

SC-09, 

ST-00. 


SCHEDULE— Conta. 


(2) 
North— From the house of Mr. Prakash Bukkawar toward East upto 
Mahatma Gandhi Chowk. 


East— From Mahatma Gandhi Chowk toward South upto Chatrapati 
Shivaji Chowk and Further upto farm of Mr. Prakash Jambulwar 
via Umari Potdar road. 


South—From the farm of Mr. Prakash Jambulwar toward East along 
with the Municipal boundary upto Survey No. 139. 


West— From Survey No. 139 toward North along with Southern 
boundary of Ward No. 12 upto the house of Mr. Prakash 
Bukkawar. 


North— From the house of Mr. Arun Bukkawar toward East upto house 
of Mr. Gajanan Madpuwar. 


East— From the house of Mr. Gajanan Madpuwar toward South upto 
the house of Mr. Rafik Qureshi. 


South—The house of Mr. Rafik Qureshi. 


West— From the house of Mr. Rafiq Qureshi toward North upto the 
house of Mr. Arun bukkawar. 


North— From the house of Mr. Narayan Kanampalliwar to the house of 
Mr. Ramanna Nilamwar. 


East— From the house of Mr. Ramanna Nilamwar toward South upto 
the Chtrapati Shivaji Chowk. 


South—Chatraapati Shivaji Chowk. 


West— From the Chatrapati Shivaji Chowk to Pombhurna Public Schoo! 
and further to the house of Mr. Narayan Kanampalliwar. 


North— From the Godown of Mr. Aditya Tumulwar toward East upto 
Survey No. 1223. 


East— From Farm (Survey No. 1223) to Farm (Survey No. 1224). 
South—From Survey No. 1224 along with boundary of Ward No. 16 
toward West upto the house of Mr. Giridharsing Bais. 

West— From the house of Mr. Giridharsing Bais towards North upto 
the Goddown of Mr. Aditya Tumulwar. 


North— From the Office of Zilla Parishad Construction Department 
toward East upto the house of Mr. Mankar’s house and further 
through the from land upto Survey No. 1226 and further to the 
Southern boundary of Nagar Panchayat. 

East— From North East corner of Ward No. 4 toward South upto Farm 
of Mr. Raju Nilamwar. 

South—From the Farm of Mr. Raju Nilamwar toward East upto Ziilla 
Parishad Construction Department. 


West— Zilla Parishad Construction Department Office and State 
highway. 


North— South boundry of Ward No. 16. 


East— Fromthe Farm of Rahul Tamtadge toward upto Nagar Panchayat 
Gawathan area. 


South—Old Gaothan area. 


West— From Old Gaothan area toward North upto Randive Complex 
along with the Gondpimpari Mul road. 


(3) 
B.C.C. (Female). 


General (Female). 


General. 


S. C. (Female). 


General (Female). 


B.C.C. 


AJAY GULHANE, 
Collector, 
Chandrapur. 


Chandrapur : 
Dated the 30th December 2020. 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ. (असा) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १६९. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १/का-६, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) (यापुढे 











“ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
सावली नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 

















(अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागावर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर 
परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १०, पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्‍चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून सावली नगर पंचायतीच्या 
प्रभाग रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वकष विचार करून मा. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन 
१९(३)-कावि २८४-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर २०२० अन्वये नगर पंचायत सावली यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे. मी, अजय 
गुल्हाने, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोकक्‍त आदेश देत 
आहे. 














आदेश 
क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-१५७-२०२०.--- 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ९ (२) अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक 
संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.-१९(३)-कावि-१२८-२०२०, दिनांक ३० जुलै, २०२० अन्वये नगर पंचायत सावली च्या बाबतीत 








खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित 
केलेल्या आहेत. 


(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या , . , . १७ 














(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागावर्गीय यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 








(अ) अनुसूचित जाती ३ ot sk ०४ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागावर्गीय यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून). .. .. .. ०९ 





(४) उपरोक्त (३) पैकी वरील क्रमांक २ (अ), (ब) आणि (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 








(अ) अनुसूचित जाती at 5 १ ७ ०२ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०१ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ,. ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. .. ०३ 





[अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १-का-६, दिनांक 
६ फेब्रुवारी, २०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, अजय गुल्हाने, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त सावली नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून, ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ प७ 





मागासवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 











अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक, प्रमुख स्थाने आरक्षणाची स्थिती 
प्रभाग लोकसंख्या व (अनुसूचित जाती/जमाती/ 
प्रभाग सिमा नागरिकांच्या मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी धरून) 
(१) लेंडारबोडी otter! Par बस स्थानक) (३) 
१ एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- टेकाडी रस्त्यापासुन पूर्वेस भारपायली पुलियापर्यंत. अनुसूचित जाती. 
७२३, पूर्व- उत्तरेस भारपायली पूलियापासून वार्ड क्रमांक २ च्या पश्‍चिम बाजुने ते दक्षिणेस 
अ.जा.-२२०, चंद्रपुर-गडचिरोली महामार्ग लगत सुरमवार यांचे किराणा दुकानापर्यंत. 
HAR. ; 
% दक्षिण-- चंद्रपुर-गडचिरोली महामार्ग लगत सुरमवार किराणा दुकान पासुन ते पश्‍चिमेस 
चंद्रपुर-गडचिरोली महामार्ग लगत खेडी-टेकाडी रस्त्यापर्यंत. 
पश्‍चिम- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत खेडी-टेकाडी रस्त्यापासून ते उत्तरेस 
चिमढ्याकडील जाणा-या नदीच्या वळणापर्यंत. 
समाज मंदिर परिसर 
२ एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- भारपायली कच्च्या रस्त्यापासून ते भारपायली-बोथली जोड रस्त्यापर्यंत सर्वसाधारण. 
& चकपिरंजी पुलियापर्यंत 
a पूर्व-- उत्तरेस सावली-बोथली रस्त्यापासून ते दक्षिणेस चकपिरंजी नहराचे . 
अ.जा.-३९५, यो यी | 
आज वट दक्षिण-- चकपिरंजी नहराचे पुलियापासून ते पश्‍चिमेस चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत 





विलास चिंतलवार यांचे दुकान गाळेपर्यंत. 





पश्‍चिम- विलास चिंतलवार यांचे दुकान गाळे पासून ते उत्तरेस वार्ड क्रमांक १ पूर्व सिमेने 
रामपूरी मार्ग भारपायली पुलियापर्यंत. 


सम्यक नगर परिसर व आठवडी बाजार परिसर 


चकपिरंजी 


3 एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत विश्‍वशांती विद्यालय ते पूर्वेस र नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री. 
५०१, नहराचे पुलियापर्यंत. 
अ.जा.-४३७, पूर्व- 
अ.ज.-२७. 








चकपिरंजी नहराचे पुलियापासून ते दक्षिणेस सिंदोळाकडे जाणा-या नाल्यावरील 
पुलियापर्यंत. 


दक्षिण-- सिंदोळा नाला पुलियापासून ते पश्‍चिमेस सुनिल बोरकर यांचे मकानपर्यंत. 





पश्‍चिम- सुनिल बोरकर यांचे मकानापासून ते उत्तरेस आठवडी बाजार चौक लगत 
चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत विश्‍वशांती विद्यालय सावली पर्यंत. 


शेतकरी राईस मिल परिसर 





४ एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- चंद्रपूर गडचिरोली महामार्ग, आंबेडकर चौक ते पूर्वेस रमाबाई आंबेडकर विद्यालय सर्वसाधारण. 
४२२, ते हरांबा रोड पर्यंत. 
अ.जा.-१३०, 
अ.ज.-९७. 





पूर्व - चंद्रपूर-गडचिरोली राज्य महामार्गापासून प्रभाग क्रमांक ३ चे पश्‍चिम सिमेकडून 
रमाबाई आंबेडकर विद्यालयाचे दक्षिण (वॉलकंपाऊंड) सिमेपर्यंत. 


दक्षिण-- सावली-हरांबा मार्ग रोड पासून ते पतितपावन दुधे यांचे घरापर्यंत. 


पश्‍चिम- पतितपावन दुधे यांचे घरापासून ते चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग आंबेडकर चौक 
पर्यंत. 
ना.-एक-अ-१५ (१७०७). 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


५ एकूण लोकसंख्या- 
४८८, 
अ.जा.-१८०, 
अ.ज.-१४२. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


जयभिम वाचनालय व बौध्द विहार परिसर 


(३) 














उत्तर-- बंडू लाटेलवार यांचे मकान ते पूर्वेस आठवडी बाजार चौक जवळील वार्ड 
क्रमांक २ चे पश्‍चिम बाजुपर्यंत किंवा वार्ड क्रमांक ४ च्या दक्षिण बाजुने पूर्वेस 
हरांबा रोडपर्यंत. 





पूर्ब- रमाबाई आंबेडकर कॉलेज वॉलकंपाऊंड पासून ते भिमराव रायपूरे यांचे नास्ता 


दुकानापर्यंत. 
दक्षिण-- हरांबा रोड चौक/आठवडी बाजार चौकाजवळील भिमराव रायपूरे यांचे दुकान ते 
पश्‍चिमेस खादी ग्रामोद्योग सावली मार्गाने संगमवार यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम- संगमवार यांचे घरापासून ते उत्तरेस बंडू लाटेलवार यांचे मकानापर्यंत. 


चौडेश्वर मंदिर परिसर 





६ एकूण लोकसंख्या- 
४८४, 
अ.जा.-००, 
अ.ज.--०२. 


७ एकूण लोकसंख्या- 
५०४, 
अ.जा.-००, 
अ.ज.-०६. 





उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्गलगत राजू व्यास यांचे हॉटेलपासून पूर्वेस उत्तम 
गेडाम यांचे घरापर्यंत. 





पूर्ब- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत उत्तम गेडाम यांचे घरापासून ते दुर्वास दुधे 
यांचे घरापासून वळणावरील नथ्थु वनकर यांचे घर ते दक्षिणेस खादी ग्रामउद्योग 


रोड लगत दिपक राऊत यांचे मकानापर्यंत. 





दक्षिण- दिपक राऊत यांचे घर ते खादी ग्रामउद्योग मार्गाने पश्‍चिमेस भलवे यांचे 
घरापर्यंत. 





पश्‍चिम- खादी ग्रामउद्योग रोड लगत भलवे यांचे घर ते उत्तरेस चंद्रपूर-गडचिरोली 
महामार्ग लगत राजु व्यास यांचे हॉटेल पर्यंत. 


वाल्मीक परिसर 


उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत ओम कलेक्शन दुकान 





पूर्ब- चंद्रपूर-गडचिरोली रोड लगत ओम कलेक्शन दुकान ते गजानन दहलेकर यांचे 
घर ते खादी ग्रामउद्योग मार्गाने पूर्वेस चंद्रहास गेडाम ते दक्षिणेस विजय राऊत 


यांचे घरापर्यंत. 


दक्षिण- विजय राऊत यांचे मकान ते पश्‍चिमेस गाव तलाव पाळीने नगर पंचायत 
कार्यालय ते बेजगमवार किराणा दुकानापर्यंत. 








पश्‍चिम- बेजगमवार यांचे दुकानापासुन ते उत्तरेस सावली मेन मार्केट मार्गाने उत्तरेस 
चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत ओम कलेक्शन दुकानपर्यंत. 


महात्मा ज्योतीबा फुले परिसर 








८ एकूण लोकसंख्या- 
४८५६, 
अ.जा.-००, 
अ.ज.-३८. 


उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत महात्मा ज्योतिबा फुले पुतळा ते पूर्वेस जुना 
बसस्थानक पर्यंत. 





पूर्व- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत जुना बस स्थानक ते सावली मेन मार्केट 


मार्गाने दक्षिणेस रामभाऊ शेंडे यांचे घरापर्यंत. 


दक्षिण-- रामभाऊ शेंडे यांचे घरापासून ते पश्‍चिमेस नरेंद्र वाढई यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम- नरेंद्र वाढई यांचे घरापासून ते चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत महात्मा ज्योतिबा 
फुले पुतळापर्यंत. 


अनुसूचित जमाती स्त्री. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग. 


सर्वसाधारण स्त्री. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ प९ 





१० 


११ 


१२ 


१३ 



























































अनुसूची--चालू 
(१) (२) 
मेडीकल चौक व गुजरी परिसर 
एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- शेंडे यांचे घरापासून वार्ड क्रमांक ८ चे दक्षिण सिमेनेपूर्वेस रामगिरवार यांचे 
५११, घरापर्यंत. 
अ.जा.-००, री rope ops ee ae oes राजू 
जज पूर्ब-- रामगिरवार यांचे घरापासून ते अजय ताटकोंडवार दुकानाचे वळणापासून राजू 
अज 9७. उत्तुरवार यांचे घरापर्यंत. 
दक्षिण-- राजू उत्तरवार यांचे घरापासून ते उत्तरेस व्यंकटेश मंदिर ते शेंडे यांचे घरापर्यंत. 
पश्‍चिम-- घोडे यांचे घरापासून ते उत्तरेस व्यंकटेश मंदिर ते शेंडे यांचे घरापर्यंत. 
3 
महात्मा ज्योतिबा फुले चौक (पुतळा) वाचनालय परिसर 
एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत वाढई यांचे मकान ते पूर्वेस महामार्ग लगत 
४८७, चंदू प्रधाने यांचे घर. 
अ.जा.-००, _ चंद्रपूर-गडचिरोली are agent at eer ag 
पूर्व-- - महामार्ग लगत चंदू प्रधाने यांचे घरापासून ते दक्षिणेस वार्ड 
HAR. as 
क्रमांक ८ च्या पश्‍चिम बाजूने जयप्रकाश गुरुनुले यांचे . 
दक्षिण-- जयप्रकाश गुरुनुले यांचे घर ते पश्‍चिमेस अंबादास गावतुरे यांचे घरापर्यंत. 
पश्‍चिम- अंबादास गावतुरे (घनश्याम लेनगुरे) यांचे घर ते उत्तरेस चंद्रपूर-गडचिरोली 
महामार्ग लगत वाढई यांचे घरापर्यंत. 
चंद्रपूर गडचिरोली मेन रोड 
एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्गावरील कृषी नाका ते पूर्वेस भाकरे यांचे घरापर्यंत. 
BC, yi— चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्ग लगत भाकरे यांचे घरापासून ते दक्षिणेस दादाजी 
आहय स, वाढई यांचे घरापर्यंत. 
SANT OC” दादाजी वाढई यांचे सावली 
दक्षिण-- दादाजी वाढई यांचे घरापासून ते सावली नाका रोड. 
पश्‍चिम- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्गावरील कृषि नाका. 
संत सावता माळी चौक, पेट्रोल पंप विद्यानगर 
एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्गाने पूर्वेस कृषी नाका ते टेकाडी खेडी रोड पर्यंत. 
६०६, पूर्व- चंद्रपूर-गडचिरोली महामार्गाने कृषी नाका ते गावतुरे यांचे घर गावतुरे यांचे 
अजा. ०9०, घरापासून ते सावली-कवठी रोड लगत संगिडवार यांचे शेतापर्यंत. 
अ.ज.-००. सावली acl संगिडवार यांचें 
दक्षिण-- -कवठी रोड लगत संगिडवार यांचे शेतापासून ते पश्‍चिमेस खेडी कच्चा 
पानदान रस्त्याने खेडी नाल्यापर्यंत. 
पश्‍चिम-- खेडी नाल्यापासून ते उत्तरेस चंद्रपूर गडचिरोली महामार्ग. 
4 4 
विठ्ठल मंदिर परिसर 
एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- कृषी नाका-सावली रोड लगत सतिश कोतपल्लीवार यांचे दुकान ते पूर्वेस प्रविण 
४५२, बोकडे यांचे घरापर्यंत. 
आजा 9०, पूर्व- प्रविण बोकडे ते कवठी रस्त्याने दक्षिणेस रविंद्र पुण्यप्रेडडीवार यांचे घरापर्यंत. 
अ.ज.-०५. 


दक्षिण-- रविंद्र पुण्यप्रेगडडीवार यांचे घर ते पश्‍चिमेस कवठी मार्गाने अंगणवाडी केंद्र 
पर्यंत. (शोभा बोगावार) 


पश्‍चिम-- शोभा बोगावार यांचे घरापासून उत्तरेस सतिश कोतपल्लीवार यांचे घरापर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री. 


सर्वसाधारण. 


सर्वसाधारण स्त्री. 





६० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 
अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 
खाती मोहल्ला व अंगणवाडी परिसर 
१४ एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- वरगंटीवार यांचे घरापासून ते विठ्ठल मंदिर रोडने पूर्वेस विलास चिंतलवार यांचे सर्वसाधारण स्त्री. 
६३५, मकानपर्यंत. 
अ.जा.-४०, rare aware us 
aot पूर्ब- विलास चिंतलवार यांचे मकानपासून ते दक्षिणेस गाव तलाव लगत गुरुदास 
oO मुरांडे यांचे घरापर्यंत. 
दक्षिण-- गुरुदास मुरांडे यांचे घरापासून ते पश्‍चिमेस जिवनदास कोसरे यांचे घरापर्यंत. 
पश्‍चिम- जिवनदास कोसरे यांचे घरापसून ते कवठीसावली मार्गाने वरगंटीवार यांचे घरापर्यंत. 
खादी ग्राम उद्योग परिसर 
१५ एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- हरी गद्येकार यांचे घरापासून ते खादी ग्रामउद्योग मार्गाने गिरीधर रायपुरे यांचे अनुसूचित जाती. 
५७३, घरापर्यंत. 
अ.जा.-४४२, , यांचे घरापर्यंत 
पूर्ब- गिरीधर रायपूरे ते शाळा क्रमांक २ मार्गे भिमराव रायपूरे यांचे . 
अ.ज.--००. 
दक्षिण-- भिमराव रायपूरे यांचे घरापासून ते गाव तलाव क्षेत्रालगत देविदास बोरकर यांचे 
घरापर्यंत. 
पश्‍चिम- देविदास बोरकर यांचे घर ते उत्तरेस खादी ग्रामउद्योग रोड लगत हरी गद्देकार 
यांचे घरापर्यंत. 
सिध्दार्थ नगर परिसर 
१६ एकूण लोकसंख्या- उत्तर- रुषीदेव राऊत (वाळके) यांचे घरापासून ते पूर्वेस करीमचंद खोब्रागडे यांचे अनुसूचित जाती (स्त्री) 
५९२, घरापर्यंत. 
अ.जा —& करीमचंद . यांचे रेकचंद यांचे घरापर्यंत 
"आर क, पूर्ब- करीमचंद खोब्रागडे यांचे घरापासून ते रेकचंद गेडाम यांचे . 
अ.ज.--०. 
दक्षिण-- रेकचंद गेडाम ते अल्काबाई कस्तुरे यांचे शेत पर्यंत. 
पश्‍चिम- घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र ते रुषीदेव राऊत (वाळके) यांचे घरापर्यंत. 
आसोला मेंढा नहर परिसर नागसेन कॉलनी 
१७ एकूण लोकसंख्या- उत्तर-- पत्रुजी धुरके यांचे घरापासून ते पूर्वेस आसोला नहर लगत प्रकाश सातरे यांचे अनुसूचित जाती (स्त्री). 
५४९, घरापर्यंत. 
अ.जा.- यांचे आसोलामेंढा 
व्र पूर्ब- प्रकाश सातरे यांचे घरापासून ते आसोलामेंढा नहर लगत दक्षिणेस मुकराम 
अ.ज.-०० यांचे घरापर्यंत 
1 कस्तुरे यांचे . 
दक्षिण-- आसोल मेंढा नहर लगत तिनकवाडी (सावली तुकुम). 
पश्‍चिम- आसोला मेंढा नहर लगत मुकराम कस्तुरे यांचे घरापासून ते उत्तरेस पत्रुजी 
धुरके यांचे घरापर्यंत. 
चंद्रपूर अजय गुल्हाने, 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 












































जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ६१ 





भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७०. 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P.-2020-CN-01-O-6, dated 6" February 2020 of the 
State Election Commission, Maharashtra the Collector of Chandrapur District proposes to make the following Draft 
Order under sub-section (1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965, (Mah. XL of 1965) (hereinafter referred to as the “said Act’) to fix for the Saoli Nagar Panchayat the 
number and the extent of the Wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to specify the wards 
reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), as the case may be, 
as shown in the Schedule to the Draft Order of the residents of the Saoli Nagar Panchayat considering the objection 
received by me in respect by the said draft order. 1, Ajay Gulhane, the Collector of Chandrapur District in exercise 
of the powers conferred on me by sub-section (7) of Section 10 of the said Act hereby make the following order 
namely — 


ORDER 
No. Desk-10-NVSHA-Karayasan-01 -157-2020.— 


Whereas, the Regional Director of Municipal Administration, Nagpur by his Order No. MUN 19(3)-CR-284-2020. 
dated 24" December 2020 issued under sub-section (2) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965) has fixed for the Saoli Nagar Panchayat, the number 
of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below :— 


(1) The number of Councillors to be elected .. 17 


(2) The number of seats to be reserved-- 


(a) Forthe Scheduled Castes उ & an 04 
(b) For the Scheduled Tribes 01 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 05 
(3) The total number of seats to be reserved for Women .. .. 09 


(including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


(4) Out of seats at serial number (3), the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at serial number (2) (a), (6) and (c) 
respectively are as under :— 


(a) Forthe Scheduled Castes .. .. 02 
(b} For the Scheduled Tribes .. 01 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 03 
(5) Number of seats reserved for Women as General category .. 03 


[Number of seats at Serial Number (3) minus number of 
seats at Serial Number (4)]. 


2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P.-2020-CN-01-0-6, dated 
6" February 2020 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. (Mah. XL of 1965) I, Ajay 
Gulhane, the Collector of Chandrapur District hereby fix the number and extent of the wards into which the said 
Municipal Council area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled 
ना.-एक-अ-१६ (१७०७). 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





Castes, Scheduled Tribes, and Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may, be as shown in the Schedule to this 


order. 


3. This Order will be applicable to the upcoming General Election — 


Ward No., 


Total Population of 


the Ward, 
SC Population, 
ST Population 


(1) 


1 
Population 
Total - 723, 
SC--220, 
ST--20. 


2 
Population 
Total - 514, 
SC--395, 
ST--18. 


3 
Population 
Total - 501, 
SC--437, 
ST--20. 


4 
Population 
Total - 422, 
SC--130, 
ST--97. 


SCHEDULE 


Ward Scope (Mention Briefly Important 
Places/Premises/ 
Ward Boundaries) 


(2) 


Lednerbody complex (new bus station) 
North- From Tekadi Road to Bharpayali Bridge in the East direction. 


East- From Bharpayali Bridge to Suramwar shop in the South 
diretion near Chandrapur-Gadchiroli-highway along the West 
boundary of Ward No. 2 


South- From Suramawars shop near C-G highway to Khedi-Tekadi 
road along C-G Highway in the West direction. 


West- From Khedi-Tekadi road to Chimadha River Turn in the North 
direction. 


Samaj Mandir Premiss From Chargaon river. 


North- From Bharpayali Kaccha Road to Bharpayali-Bothali Joint 
Road in the East direction. 


East- From Saoli-Bothali Road to Chakpiranji Canal Bridge in the 
South direction. 


South- From Chakpiranji canal bridge to Vilas Chintalwars shop in 
the West Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


West- From Vilas Chintalwars shop to Bharpayali Bridge in the North 
direction along East boundary of Ward No. 1. 


Samyak Nagar Premises and Athavadi Bazar Premises 


North- From Vishwashanti Vidyalaya to Chakpranji Canal Bridge in 
the East along Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


East- From Chakpranji Canal Bridge to Sindola Nala Bridge in the 
South direction. 


South- From Sindola Nala Bridge to Sunil Borkar House in the West 
Direction. 


West- From Sunil Borkar House to Vishwashanti Vidyalaya near 
Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


Farmer Rice Mill Premises 


North- From Dr. Ambedkar Chowk to Ramabai Ambedkar Vidyalaya 
in the East Direction alng Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


East- From Chandrapur-Gadchiroli Highway to Ramabai Ambedkar 
Vidyalaya campus South boundary. 


South- From Saoli-Haramba Road to Papipawan Dudhe House in the 
West Direction. 


West- From Patippawan Duche House to Dr. Ambedkar Chowk in 
the North Direction up to Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


Reservation 
Status 
(S.C./S.T/OBC 
Including Women 
of above castes.) 


(3) 


Scheduled Castes 


General 


Backward Class of 
Citizens (Female) 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ६३ 





5 
Population 
Total - 488, 
SC--180, 
ST--142. 


6 
Population 
Total - 484, 
SC--00, 
ST--02. 


7 
Population 
Total - 504, 
SC--00, 
ST--06. 


8 
Population 
Total - 485, 
SC--00, 
ST--38. 


9 
Population 
Total - 511, 
SC--00, 
ST--07. 


SCHEDULE— Contd. 


(2) 
Jayabhim Library and Buddhist Vihar Complex 


North- From Bandu Latelwar House to Haramba Road along South 
Boundary of Ward No. 4. 


East- Ramabai Ambedkar Vidyalaya Campus, Bimrao Raipure Tea 
Center. 


South- From Bimrao Raipure Tea Center near Athawadi Bajar Chowk to 
Sangamwar House in the West Direction along Khadi 
Gramuddhog Road. 


West- From Sangamwar house to Bandu Latelwar House in the North 
Direction. 


Chawdeshwar Temple Complex 


North- From Raju Vyas Hotal to Uttam Gedam House in the East 
Direction along Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


East- From Uttam Gedam House, Dipak Raut House in the South 
Direction near Khadi Gramodyog Road after taking turn from 
Durwas Dudhe House. 


South- From Raut House to Bhalve House in the West Direction along 
Khadi Gramodyog Road. 


West- From Bhalve House near Chandrapur-Gadchiroli Road to Raju 
Vyas Hotel in the North Direction near Chandrapur-Gadchiroli 
Highway. 


Sant Walmik Parisar 
North- From Om Collection shop near Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


East- From Om Collection shop near Chandrapur-Gadchiroli Highway 
to Gajanan Dehalkar House in the South direction up to Vijay 
Raut House. 


South-From Vijay Raut House to Bejagmwar House in the West 
Direction along North Boundary of Gav Talav. 


West- From Bejamwar House to Om Collection Shop near Chandrapur- 
Gadchiroli Highway along Saoli Main Market Road. 


Mahatma Jyotiba Phule Complex 


North- From Mahatma Jyotiba Fule statue near Chandrapur-Gadchiroli 
Highway to old Bus Stand in the East Direction. 


East- From Old Bus Stand to Rambhau Shende House in the South 
Direction along Saoli Main Market Road. 


South- From Rambhau House to Narendra Wadhai House in the West 
Direction along North boundary of Ward No. 09. 


West- From Narendra Wadhai House to Mahatma Fule statue in the 
North Direction near Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


Medical Chouk & Gujari Parisar 


North- From Shende House to Ramagirwar House in the East Direction 
along South Boundary of Ward No. 8. 


East- From Ramgiriwar House to Raju Utturwar House in the South 
Direction Taking turn from A. Tatkondawar shop. 


South- From Raju Utturwar House to Ghode House in the West Direc- 
tion along Vyenktesh Mandir Road. 


Wesit- From Ghode House in the South to Shende House in the North 
Direction. 


(3) 


Scheduled Tribes 
(Female) 


Backward Class of 
Citizens. 


Backward Class of 
Citizens. 


General (Female) 


General 


gs 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





10 
Population 
Total - 487, 
SC--00, 
ST--12. 


11 
Population 
Total - 398, 
SC--00, 
ST--08. 


12 
Population 
Total - 606, 
SC--00, 
ST--00. 


13 
Population 
Total - 452, 
SC--00, 
ST--05. 


SCHEDULE— Conia. 


(2) 


Mahatma Jyotiba Phule Library Complex 


North- From Wachai House to Chandu Pradhane House in the East 
Direction along the Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


East- From Chandu Pradhane House to Jayprakash Gurunule house 
in the South Direction along West boundary of Ward No. 8. 


South- From Gurunule House to Ambadas Gaoture House in the West 
Direction. 


West- From Ambadcas Gaoture Houe (Ghansham Lengure) to Wadhai 
House in the North Direction near Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


Chandrapur & Gadchiroli Highway 


North- From Krushi Naka to Bhakare House in the East along 
Chandrapur-Gadchiroli Highway. 


East- From Bhakre house to Dadaji Wadhai House in the South Direction. 


South-Dadaji Wadhai House to Saoli Naka Road in the West 
Direction. 


West- Krushi Naka along Chandrapur-Gadchiroli Highway. 
Sawtamali Chowk, Petrol Pump Vdyanagar 


North- From Tekadi-Khedi to Krushi Naka along Chandrapur-Gadchiroli 
Highway. 


East- From Krushi Naka near Chandrapur-Gadchiroli Highway to 
Gaoture House/Sangidwar Farm near Saoli-Kawathi Road in the 
South Direction. 


South-From Sangidwar Farm to Khedi Kachcha Road in the West 
Direction. 


West- From Khedi Nala to Chandrapur-Gadchiroli Highway in the North 
Direction. 


Vitthal Temple Complex 


North- From Satish Kotpaliwar shop to Pravin Bokde House in the East 
Direction. 


East- From Pravin Bokde House to Ravi K. House in the South Direc- 
tion along Kawathi Road. 


South- Ravi K. House to Anganwadi Kendra (Shobha Bogawar) in the 
West Direction. 


West- From Shoba Bogawar House to Satish Kotpaliwar House in the 
North Direction. 


Backward Class of 
Citizens (Female) 


Backward Class of 
Citizens (Female) 


General 


General (Female) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ६५ 





$७₹0००॥_८--८णाच. 


(1) (2) (3) 
Khati Mohalla 
14 North- From Vargantiwar House to Vilas Chintalwar House in the East © General (Female) 
Population Direction along Vitthal Mandir Road. 
Total - 635, . 
SC--40 East- From Vilas Chintalwar House to Murande House in the South 
5ा-28. Direction near Gav Talav. 
South- From Gurudas Murande House to Jivan Kosare House in the 
West Direction. 
West- Jivan Kosare House to Vargantiwar House in the North Direction 
along Saoli-Kawathi Road. 
Khadi Village Industries Complex 
15 North- From Hari Gaddekar House to Girdhar Raipure House in the Scheduled Castes 
Population East Direction along K. G. Road. 
वाळ, East- From Girdhar Raipure House to Bhimrao Raipure House along 
SC--442, Z. P. School No. 2 Road. 
ST--00. 
South- From Bhimrao Raipure House to Devidas Borkar House in the 
West Direction near Gav Talav. 
West- From Devidas Borkar House to Hari Gaddekar House in the 
North Direction near K. G. Road. 
Siddharth Nagar Complex 
16 North- From Rushidev Raut (Walke) House to Karimchand Khobragade Scheduled Castes 
Population House in the East Direction. (Female) 
Total - 592, 
5९ East- From Karimchand Khobragade House to Rekchand Gedam 
58, House in the South Direction. 
ST--00. 
South- From Rekchand Gedam House to Alkabai Kasture Farm. 
West- From Dumping site (Solid Waste Management Center, Saoli) to 
Rushidev Raut House in the North Direction. 
Asola-Mendha Canal Complex Nagsen Colony 
17 North- From Patruji Dhurke house to Prakash Satare house near Asola- Scheduled Castes 
Population Mendha Canal in the East direction. (Female) 
Total -549, East- From Prakash Satare to Kasture House in the South Direction 
SC--62, along Asholamenda Canal. 
ST--00. 
South- Tin Kawadi (Saoli-Tukum Vasti) near Asholamenda Canal. 
West- Mukram Kasture House to Patruji Dnuke House in the North 
Direction along AM Canal. 
Chandrapur : AJAY GULHANE, 


Dated the 30" December 2020. Collector, Chandrapur. 


ना.-एक-अ-१७ (१७०७). 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा,) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७१. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र. ०८/का-०६, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२० अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ महा. ४० वा) (यापुढे 





जिल्हाधिकारी निम्नोक्त अनुसूचित 


“सदर अधिनियम” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
गोंडपिपरी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 








अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 








(अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र 
नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १०, पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये 
निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून गोंडपिपरी नगर 
पंचायतच्या प्रभाग रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वंकष विचार करून मा. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
एमयुएन १९(३)-कावी-२७७-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर २०२० अन्वये नगर पंचायत, गोंडपिपरी यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे. मी, 
अजय गुल्हाने, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे. 











आदेश 


क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-१६०-२०२० .--- 





मा. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.-१९(३)-कावी-२०४-२०२०, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० 





अन्वये नगर पंचायत, गोंडपिपरीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 








नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 





(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . , . १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 





(अ) अनुसूचित जाती .. . . . . ०२ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. .. ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून . . .. ०९ 


ठेवावयाच्या जागा धरून) 


(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२), (अ), (ब) आणि (क) येथील जागांमध्ये (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील.-- 











(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. . . . . ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. ,. ,. ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. . . ०३ 











[ अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ६७ 








२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १-का-६, दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी, अजय गुल्हाने, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त गोंडपिपरी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

















३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 

















अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक व प्रभागाची व्याप्ती व प्रभागाच्या सीमा आरक्षणाची स्थिती 
एकूण लोकसंख्या किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु.जाती/ 
अनु.जमाती/नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
(अनु.जाती/अनु.जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून) 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्रमांक-१ खैरे कुणबी समाज मंगल कार्यालय WAT, 
लोकसंख्या उत्तर .- न.पं.च्या उत्तर-पश्‍चिम कोप-यापासून सर्व्हे नं. १६४ पासून न.पं. हद्दीने प्रभाग 
एकूण-५२७ क्रमांक २ च्या उत्तर-पश्‍चिम कोप-यापर्यंत. 
अ.जा.-४९ पूर्व.- प्रभाग क्रमांक २ च्या पश्‍चिम हद्दीने महेंद्र परसुटकर यांच्या घरापर्यंत व पुढे 
अज.--७ प्रभाग क्र. २ च्या पूर्व हद्दीने आनंदराव फरकडे यांच्या घरापर्यंत. 
दक्षिण -आनंदराव फरकडे यांच्या घरापासून पश्‍चिमेस बायपास रोडने चांगदेव पद्यगीरीवार 
यांच्या घरापर्यंत व दक्षिणेस व्यंकटपूर रोडने अतुल कासनगोट्टूवार यांच्या 
घरापर्यंत व पुढे गल्लीने पश्‍चिमेस डोमाजी मोरे व पुढे दक्षिणेस प्रभाग क्रमांक 
६ च्या उत्तर हद्दीने प्रभाग क्रमांक ६ च्या उत्तर-पूर्व कोप-यापर्यंत व पुढे प्रभाग 
क्रमांक १३ च्या उत्तर हद्दीने पश्‍चिम दिशेस न.पं. हद्दीपर्यंत. 
पश्‍चिम .-प्रभाग क्रमांक १३ च्या उत्तर-पूर्व कोप-यापासून न.पं. हद्दीने उत्तरेस सर्व्हे 
नं. १६४ पर्यंत. 
प्रभाग क्रमांक-२ म.रा.वि.वि. कंपनी अनुसूवित जाती 
लोकसंख्या उत्तर - Ue नं. २८८ पासून पूर्वेस न.पं. Belt MSEB कार्यालयापर्यंत. 
एकूण U पु 
अहित वड पूर्व.- ।॥॥$8 कार्यालयापासून दक्षिणेस खेडी रोडने सुनिल झाडे (गणराज किराणा 
अ.जा.-१०३ स्टोअर्स) यांचे घरापर्यंत. 
Slee दक्षिण -सुनिल झाडे यांच्या घरापासून पश्‍चिमेस यामिनी कन्नाके यांच्या घरापर्यंत व 
पुढे पश्‍चिमेस पौनिकर यांच्या घरासमोरील खुल्या जागेपर्यंत व पुढे उत्तरेस 
गौतम खोब्रागडे यांच्या घरापर्यंत. 





पश्‍चिम .-गौतम खोब्रागडे यांच्या घरापासून उत्तरेस प्रभाग क्रमांक १ च्या पश्‍चिम 
हद्दीने सर्वे क्रमांक २८८ पर्यंत. 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-३ 
लोकसंख्या 
एकूण-५२३२ 
अ.जा.-४५ 


अ.ज.-०५ 


प्रभाग क्रमांक-४ 
लोकसंख्या 
एकूण-५०६ 
अ.जा.-१४४ 


अ.ज.-७१ 


प्रभाग क्रमांक-५ 
लोकसंख्या 
एकूण-४८२ 
अ.जा.-९० 


अ.ज.-७१ 


प्रभाग क्रमांक-६ 
लोकसंख्या 
एकूण-५२६ 
अ.जा.-५९ 


अ.ज.-०५ 


अनुसूची--चालू 
(२) 
बांधकाम विभाग व विश्रामगृह 


उत्तर .- सार्वजनिक बांधकाम विभाग विश्राम गृहापासून न.पं. हद्दीने पूर्वेस सर्व्हे नं. 
३२७ न.पं. हद्दीपर्यंत. 

पूर्व.- सर्व्हे नं. ३२७ पासून न.पं. हद्दीने दक्षिणेस सव्हे नं. ५०२ च्या दक्षिण-पूर्व कोप-यापर्यंत. 

दक्षिण .-सर्व्हे नं. ५०२ च्या दक्षिण-पूर्व कोप-यापासून पांदन रोडने पश्‍चिमेस व पुढे 
मामा तलावाच्या पारीने पश्‍चिमेस प्रविण निमजे यांच्या घरापर्यंत व पुढे उत्तरेस 


सोनटक्के यांच्या घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस सोनटक्के यांच्या घरामागील 
बाजूने पश्‍चिमेस पांदन रोडने पुरूषोत्तम चंद्रागडे यांच्या घरापर्यंत. 











पश्‍चिम .-पुरूषोत्तम चंद्रागडे यांच्या घरापासून उत्तरेस महेंद्र कुंभारे यांच्या घरापर्यंत. 


संविधान चौक व्यंकटपूर रोड 





उत्तर .- इंदूबाई पोटवार यांच्या घरापासून पूर्वेस बायपास रोडने राहूल चौधरी यांचे 
कॉम्पलेक्सपर्यंत. 

पूर्व.- राहूल चौधरी यांचे घरापासून दक्षिणेस बापू चिटकेशी यांचे घरापर्यंत. 

दक्षिण .-बापू चिटकेशी यांचे घरापासून पाश्‍चिमेस लेडांगे यांचे घरापर्यंत व उत्तरेस 


शांताबाई मेश्राम यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस शेख अजिज शेख व उत्तरेस 
देठे यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस नारायण गांगरेड्डीवार यांचे घरापर्यंत. 








पश्‍चिम .-नारायण गांगरेडीवार यांचे घरापासून उत्तरेस इंदूबाई पोटवार यांचे घरापर्यंत. 


बुद्ध विहार 








उत्तर .- विजय मुलकलवार यांचे घरापासून गलीने पूर्वेस सुभाष बुधा गेडाम यांचे 
घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेस गल्लीने सोनपत दूर्गे यांचे घरापर्यंत व पुढे पूर्वेस 
गल्लीने बुद्ध विहारपर्यंत. 


पूर्व.- बुद्ध विहारापासून पुढे दक्षिणेस पांडुरंग कोसरे यांचे घरापर्यंत. 


दक्षिण .-पांडुरंग कोसरे यांचे घरापासून पश्‍चिमेस गल्लीने बालाजी लेडांगे यांचे घरापर्यंत 
व पुढे गल्लीने दक्षिणेस लेडांगे यांचे घरासमोरील खुली जागा व पुढे पश्‍चिमेस 
गल्लीने अब्दुल गणी कुरेशी यांचे घरासमोर पाण्याची टाकीपर्यंत. 











पश्‍चिम .-अब्दुल गणी कुरेशी यांचे घरासमोरील पाण्याच्या टाकीपासून उत्तरेस विजय 
मुलकलवार यांचे घरापर्यंत. 
जनता विद्यालय, गोंडपिपरी नवीन इमारत 


उत्तर .- सर्व्हे नं. ७०४ पासून पाण्याच्या बांधाने पूर्वेस व पुढे शेत शिवारातून विजया 
विजय कोकाटे यांचे घरापर्यंत व पुढे स्मिता जिवतोडे (जनता विद्यालय) पर्यंत 
व पुढे उत्तरेस विठ्ठल गुलाब राजुरकर यांचे घरापर्यंत पुढे पूर्वेस दिवाकर 
रामटेके यांचे घरापर्यंत व पुढे जनता विद्यालयाच्या वॉलकंपाऊन्डच्या पुर्वेस 
पांदणाने अरुण बाबुजी चिटकेशी यांचे घरापर्यंत. 








पूर्व.-- अरुण बापु चिटकेशी यांचे घरापासून चंद्रपूर-अहेरी रोडने दक्षिणेस अरुण 
वासेकर यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण.-अरुण वासेकर यांचे घरापासून ते मनोज शांताराम निरंजनेपर्यंत व पुढे शेत 
शिवारातून वार्ड क्रमांक १३ च्या उत्तर हद्दीने सर्व्हे नं. ७०४ पर्यंत. 





पश्‍चिम .-सर्व्हे नं. ७०४ पासून उत्तरेस शेत शिवारातून पाण्याच्या नहरपर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती (महिला) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण (महिला) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ६९ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-७ 
लोकसंख्या 
एकूण-४९० 
अ.जा.-१४९ 


अ.ज.-११ 


प्रभाग क्रमांक-८ 
लोकसंख्या 
एकूण-४९६ 
अ.जा.-३८१ 
अ.ज.-६८ 
प्रभाग क्रमांक-९ 
लोकसंख्या 
एकूण-४९० 
अ.जा.-५ 


अ.ज.-१४५ 


प्रभाग क्रमांक-१० 
लोकसंख्या 
एकूण-४५७ 
अ.जा.-५४ 


अ.ज.-६३ 


प्रभाग क्रमांक-११ 
लोकसंख्या 
एकूण-५२० 
अ.जा.-० 


अ.ज.-१७६ 


ना.-एक-अ-१८ (१७०७). 


अनुसूची--चालू 
(२) 


कन्याका परमेश्वरी सभागृह 








उत्तर .- रूपेश कोतकोंडावार यांचे घरापासून पूर्वेस गल्लीने अनंत महाजन यांचे घरापर्यंत 
व पुढे पूर्वेस कच्च्या रोडने प्रभाग क्रमांक ३ च्या दक्षिण हद्दीने सर्व्हे नं. ५०२ 
पर्यंत. 

पूर्व.- सर्व्हे नं. ५०२ पासून दक्षिणेस न.पं. हद्दीने सर्व्हे नं. ५१४ पर्यंत. 


दक्षिण .-सर्व्हे नं. ५१४ पासून पश्‍चिमेस प्र.क्रमांक ८ च्या उत्तर हद्दीने पश्‍चिमेस शेख 
मुनीर यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस गल्लीने बद्दलवार यांचे घरापर्यंत व पुढे 
रस्त्याने न.पं. दुकान गाळ्यापर्यंत. 





पश्‍चिम.-न.पं. दुकान गाळ्यापासून अहेरी महामार्गाने उत्तरेस रूपेश कोतकोंडावार 
यांचे घरापर्यंत. 


जि.प. मुलांची प्राथ. शाळा 

उत्तर .- उदयचंद जैन यांचे दुकानापासून पूर्वेस भिवाजी भडके यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व.- भिवाजी भडके यांचे घरापासून दक्षिणेस उराडे यांचे घरापर्यंत. 

दक्षिण .-उराडे यांचे घरापासून गल्लीने पश्‍चिमेस संदिप उत्तरवार यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम .-संदिप उत्तरवार यांचे घरापासून उत्तरेस उदयचंद जेन यांचे दुकानापर्यंत. 


मोठा हनुमान मंदिर 








उत्तर.- अखिल नामेवार यांचे घरापासून गल्लीने न.पं. दुकान गाळेपर्यंत व पुढे 
उत्तरेस आठवडी बाजारपर्यंत व आठवडी बाजारापासून वार्ड क्रमांक ७ च्या 
दक्षिण हद्दीने शेतशीवारातून पूर्वेस न.पं. हद्दीपर्यंत. 





पूर्व.- सर्व्हे नं. ५५३ पासून दक्षिणेस न.पं. हद्दीने स.नं. ५५९ पर्यंत. 





दक्षिण .-सर्व्हे नं. ५५९ पासून रोडने आठवडी बाजार रोडने सुरेश चंदुजी नगारे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेस गल्लीने विठ्ठल पाल यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम .-विठ्ठल पाल यांचे घरापासून रोडने अखिल नामेवार यांचे घरापर्यंत. 
माता मंदिर (पाण्याच्या टाकीजवळ) 





उत्तर .- देवराव फरांडे यांच्या घरापासून प्र.क्र.९ च्या दक्षिण हद्दीने पूर्वेस दर्गाह रोडने 
न.पं. हद्दीपर्यंत. 


पूर्व.- सर्व्हे नं. ५६०. 


दक्षिण .-सव्हे नं. ५६० पासून न.पं. हद्दीने शेत शिवारातून पश्‍चिमेस रूपेश गेडाम यांचे 
घरापर्यंत व पुढे गल्लीने विलास येलमुले यांचे घरापर्यंत. 








पश्‍चिम .-विलास येलमुले यांचे घरापासून उत्तरेस देवराव फरांडे यांचे घरापर्यंत. 


जय सेवा चौक 





उत्तर .- धर्मराव उत्तरवार यांचे दुकान. 





पूर्व.- धर्मराव उत्तरवार यांचे घरापासून गल्लीने दक्षिणेस जानकिराम चिलणकार 
यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण .-जानिकराम चिलणकार यांचे घरापासून पश्‍चिमेस गल्लीने राघोजी चिलणकार 
यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस देवेंद्र बट्ठे यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम --देवेंद्र बट्ठे यांचे घरापासून उत्तरेस अहेरी महामार्गाने धर्मराव उत्तरवार यांचे 
दुकानापर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. (महिला) 


अनुसूचित जमाती (महिला) 


सर्वसाधारण (महिला) 


ना.मा.प्र. (महिला) 


७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-१२ 
लोकसंख्या 
एकूण-४५९ 
अ.जा.-० 


अ.ज-५ 


प्रभाग क्रमांक-१३ 
लोकसंख्या 
एकूण-४६२३ 
अ.जा.-३८ 


अ.ज.-९८ 


प्रभाग क्रमांक-१४ 
लोकसंख्या 
एकूण-४८१ 
अ.जा.-१४ 


अ.ज.-९८ 


प्रभाग क्रमांक-१५ 
लोकसंख्या 
एकूण-५४० 
अ.जा.-५ 


अ.ज.-३९ 


अनुसूची--चालू 
(२) 


भगतसिंग चौक 





उत्तर .- परशुराम खेडेकार यांचे घरापासून प्र क्रमांक ११ च्या दक्षिण हद्दीने परशुराम 
चिलणकार यांचे दुकानापर्यंत. 

पूर्व.- परशुराम चिलणकार यांच्या घरापासून दक्षिणेस गल्लीने साईनाथ मास्टे यांचे 
घरापर्यंत. 





दक्षिण .-साईनाथ मास्टे यांचे घरापासून गल्लीने सुनिल गिरसावळे यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम .-सुनिल गिरसावळे यांचे घरापासून चंद्रपूर-अहेरी महामार्गाने परशुराम खेडेकार 
यांचे घरापर्यंत. 


दैनिक गुजरी 


उत्तर .- प्रभाग क्रमांक १ च्या दक्षिणेस हद्दीने व पुढे प्रभाग क्रमांक ६ च्या दक्षिण हद्दीने 
ओम आनंद किराणा दुकानापर्यंत. 


पूर्व.- ओम आनंद किराणा दुकानपासून अहेरी महामार्गाने विश्वहिंदू शताब्दीपर्यंत. 
दक्षिण.-विश्वहिंदू शताब्दीपासून अहेरी महामार्गाने पश्‍चिमेस न. पं. हद्दीपर्यंत. 
पश्‍चिम .-सर्व्हे नं. १५३ पासून न. पं. हद्दीने उत्तरेस सर्व्हे नं. १६० पर्यंत. 


राम मंदिर 





उत्तर .- सर्व्हे नं. ११७/२ पासून अहेरी महामार्गाने वासुदेव सातपुते यांची खुली जागा 
(राम मंदिर गेट) पर्यंत (सर्व्हे नं. १२६). 


पूर्व.- सातपुते यांचे खुल्या जागेपासून राम मंदिरापर्यंत व पुढे पूर्वेस गल्लीने चक्रपाणी 
पल्हाडे यांचे घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेस प्रभाग क्र. १५ च्या दक्षिण-पश्‍चिम 
कोप-यापर्यंत. 


दक्षिण .-प्रभाग क्र. १५ च्या दक्षिण-पश्‍चिम कोप-यापासून न.पं. हद्दीने सर्व्हे नं. ११३ 
पर्यंत. 


पश्‍चिम .-सर्व्हे नं. ११३ पासून न.पं. हद्दीने उत्तरेस स. नं. ११७/२ पर्यंत. 


महादेव मंदिर 





उत्तर .- सुनिता अभ्यार्लावार (राम मंदिर गेट) यांचे घरापासून पूर्वेस अहेरी महामार्गाने 
धामणपेठ संस्थेपर्यंत व पुढे धाब्याकडे जाणा-या रोडने पूर्वेस बुधाजी धुडसे 
यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व.- बुधाजी धुडसे यांचे घरापासून पश्‍चिमेस महादेव मंदिरामागील बोबाटे यांचे 
घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेस शेत शिवारापासून न.पं. हद्दीपर्यंत (सर्व्हे न. ७५) 


दक्षिण .-सर्व्हे नं. ७५ पासून न.पं. हद्दीने प्र.क्र. १४ च्या दक्षिण-पूर्व कोप-यापर्यंत. 





पश्‍चिम .-प्र.क्र. १४ च्या दक्षिण-पूर्व कोप-यापासून उत्तरेस विजय मस्के यांचे घरापर्यंत 
व पुढे राम मंदिराकडे जाणा-या रोडने पश्‍चिमेस रूकमाबाई कोडमलवार यांचे 
खुल्या जागेपर्यंत व पुढे उत्तरेस सुनिता अभ्यार्लावार यांचे घरापर्यंत (राम 
मंदिर गेट). 





(३) 


सर्वसाधारण (महिला) 


अनुसूचित जमाती (महिला) 


अनुसूचित जमाती 


ना.मा.प्र. (महिला) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


७१ 





(१) 
प्रभाग क्रमांक-१६ 
लोकसंख्या 
एकूण-५०७ 
अ.जा.-५० 


अ.ज.-३१४ 


प्रभाग क्रमांक-१७ 
लोकसंख्या 
एकूण-४७३ 
अ.जा.-१६ 


अ.ज.-२५९ 


चंद्रपूर : 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


अनुसूची--चालू 
(२) 


धनवंती चौक 





उत्तर .- महादेव मंदिराच्या बाजूने जानकिराम येलमुले यांचे घरापासून पूर्वेने नारायण 
धुडसे यांचे घरापर्यंत व पुढे धाबा रोडने प्रमोद मेश्राम यांचे घरापर्यंत व पुढे 
पूर्वेस अशोक भोयर यांचे घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेस जनार्धन मेश्राम यांचे 
घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस गणेशपिपरी रोडने केशव गेडाम यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व.- केशव गेडाम यांचे घरापासून प्रभाग १७ च्या पश्‍यिम हद्दीने सर्व्हे नं. ७६ पर्यंत. 
दक्षिण .-सर्व्हे नं. ७६ पासून सर्व्हे नं. ७५ पर्यंत. 


पश्‍चिम .-सर्व्हे नं. ७५ पासून उत्तरेस प्र.क्र. १५ पूर्व हद्दीने शेतशिवारातून महादेव 
मंदिरच्या बाजुने जानकिराम येलमुले यांचे घरापर्यंत. 





अंगणवाडी क्र. ०६ 





उत्तर .- विजया गेडाम यांचे घरापासून प्र.क्र. १० च्या दक्षिण हद्दीने पूर्वेस न.पं. 
हद्दीपर्यंत. 


पूर्व.- सर्व्हे नं. ५६८. 
दक्षिण .-सर्व्हे नं. ५६८ च्या न.पं. हद्दीने पश्‍चिमेस सर्व्हे नं. ६०२ पर्यंत. 





पश्‍चिम .-सर्व्हे नं. ६०२ पासून उत्तरेस धाबा रोडने मिराबाई बोरकुटे यांचे गोठ्यापर्यंत 
व पुढे पूर्वेस गणेशपिपरी रोडने नारायण पिपरे यांचे घरापासून उत्तरेस 
संगिता बावणे यांच्या घरापर्यंत व पुढे पश्‍चिमेस अरुण मेश्राम यांचे घरापर्यंत 
व पूढे उत्तरेस विजया गेडाम यांचे घरापर्यंत. 





(३) 


सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. 


अजय गुल्हाणे, 


जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७२. 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-NP-2020-CN-08-0-6, dated 12!" October 2020 of the 
State Election Commission, Maharashtra, the Collector of Chandrapur District proposes to make the following draft 


order, under sub-section (7) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965) (hereinafter referred to as the “said Act”) to fix for the Gondpipari Nagar 
Panchayat the number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to 
specify the wards reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including 
women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens), as the case may be as 
shown in the Schedule to the draft order of the residents of the Gondpipari Nagar Panchayat considering the objection 


received by me in respect of the said draft order. 


|, Ajay Gulhane, the Collector of Chandrapur district in exercise 


७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





of the powers conferred on me by sub-section (7) of Section 10 of the said Act. Hereby make the following order 
namely — 


ORDER 
No.-Karya-1 0-Navisha-Karyasan-1-160-2020.— 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Nagpur by his Order 
No. MUM 19(3) CR-204-2020, dated 22" October, 2020, has fixed for the Gondpipari Nagar Panchayat, the number 
of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and the Backward class of Citizens), as shown below. 


(1) The number of Councillors to be elected = wa ‘4 17 


(2) The number of seats to be reserved. 


(a) For the Scheduled Castes .. .. .. 02 
(b) For the Scheduled Tribes a 03 
(c) For the Backward class of Citizens .. .. .. 05 
(3} The total number of seats to be reserved for Women (including the e en हड 09 


number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). 


(4) Out of seats at Serial Number (3), the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number (2)(a), (b) and (c) respectively, are 
as under. 


(a) For the Scheduled Castes a 01 
(b) For the Scheduled Tribes 02 
(c) For the Backward class of Citizens a a ऱ्ह 03 
(5) Number of seats reserved for women of General category .. .. .. 03 


[Number of seats at Serial Number (3) minus number of seats at Sr. No.(4)] 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P.-2020-CN.-01-O-6, 
dated 06th February 2020, of State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (1) of Section 10 of the 
of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) I, Ajay 
Gulhane, the Collector of Chandrapur District, hereby fix the number and extent of the wards into which the said Nagar 
Panchayat Area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ७३ 





Scheduled Tribes, and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this 


order. 


Ward Number & 
Population of the 
Ward 


(1) 
Ward No.—1 


Tota Population - 527 
SC - 49 
ST -77 


Ward No.—2 

Total Population - 526 
SC - 103 

ST - 70 


Ward No.—3 

Total Population - 533 
SC - 45 

ST -05 


ना.-एक-अ-१९ (१७०७). 


SCHEDULE 
Ward Description & Ward Boundaries 


(2) 


Khairi Kunbi Samaj Banquet House 


North._From NP area’s North-West tip to Survey No. 164 i.e. upto 
Ward No. 2’s North-West tip. 


East—From Ward No 2’s West boundary to Mahendra Pusatkar’s 
house and from Ward No. 2’s East boundary to Anandrao 
Farkade’s house. 


South—From Anandrao Farkade’s house to West by-pass road’s 
Changdev Padgiriwar’s house and on the next Atul 
Kasangottuwar house via Venkatpur road further via galli West 
corner Domaji More and South direction Ward No. 6’s West 
boundary to Ward No. 6’s North-East tip and from Ward 
No. 13’s North boundary to West directions’s NP boundary. 


West—From North-East tip on Ward No. 13 to NP boundary’s North 
Survey No. 164 


MSEB Office 
North.—From Survey No. 288 to N.P. bordered MSEB Office. 


East—From MSEB Office to South direction’s Khedi road upto Sunil 
Zade’s house (Ganraj Kirana Stores) 


South._From Sunil Zade’s house to Yamini Kannake’s house in the 
West and the open space infront of Paunikar’s house upto 
Gautam Khobragade’s house in North direction. 


West—From Gautam Khobragace’s house to Western boundary of 
North directions’s Ward No. 1 upto Survey No. 288. 


PWD Office and Rest House 


North—From PWD Office’s Rest House to NP’s East direction 
Survey No. 327. 


East—From Survey No. 327 to NP boundary’s South upto Survey 
No. 502’s South-East tip. 


South.From the South-East corner of Survey No. 502 to Pandan 
Raod and beyond Mama Lake West boundary to Pravin 
Nimje’s house on the West and from Sontakke’s house in 
the North and on the West side of Sonatakke’s Purushottam 
Chandragade house to the West side of Pandan Road. 


Reservation status 
How many seats 
for which category 
such as for 
Scheduled Castes/ 
Scheduled Tribes 
Citizens as Backward 
Classes and for 
female (including 
Backward Classes 
of Scheduled Castes/ 
Scheduled Tribes 
females) 

(3) 

BCC 


Sc 


General 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 


Ward No.—4 

Total Population - 505 
SC - 114 

ST -71 


Ward No.—5 

Total Population - 482 
SC - 90 

ST -71 


Ward No.—6 

Total Population - 526 
SC - 59 

ST-05 


Ward No.—7 

Total Population - 490 
SC - 149 

ST- 11 


SCHEDULE—Conta. 
(2) 


West.—From the house of Purushottam Chandragade to the house 
of Mahendra Kumbhare in the North. 


Samvidhan Square and Vyankatpur Road 


North—From Indubai Potwar’s house to Rahul Chaudhary’s complex 
on East By-pass Road. 


East—From Rahul Chaudhary’s house to the South to Bapu 
Chitkeshi’s house. 


South.—From the house of Bapu Chitkeshi’s to the house of Ledange 
in the West and to the house of Shantabai Meshram in the 
North and to the house of Sheikh Aziz Sheikh in West and 
Dethe in the North and to the house of Narayan Gangreddywar 
in the West. 


West.—From Narayan Gangreddywar’s house to Indubai Potwar’s 
house to Indubai Potwar’s in the North. 


Bauddha Vihar 


North.From Vijay Mulkalwar’s house to Subhash Budha Gedam’s 
house on the East side and Sonpat Durga’s house on the 
South side and Buddha Vihar on the East side. 


East—From Budcha Vihar to South to Pandurang Kosare’s house. 


South.—From Pandurang Kosare’s house to Balaji Ledange’s house 
on the West side of the galli and open space in front of 
Ledange’s house on the South side of the galli and on the 
West side to the Water tank in front of Abdul Gani Qureshi’s 
house. 


West.—From the water tank in front of Abdul Gani Qureshi’s house to 
Vijay Mulkalwar’s house in the North. 


Janta School Gondpipri New Building 


North.—From Survey No. 704 onwards, from Panya’s dam to Vijaya 
Kokate’s house on the East and further from Shet Shivara 
and on to Smita Jivtode (Janata Vidyalaya) and on to Vitthal 
Gulab Rajurkar’s house on the North further Diwakar 
Ramteke’s house in East side further to East side of Janata 
Vidyalay wall compound to house of Arun Babuji Chitkeshi 
via Pandan Road. 


East.—From the house of Arun Bapu Chitkeshi to the house of Arun 
Wasekar on the South by Chandrapur-Aheri Road. 


South._From Arun Wasekar’s house to Manoj Shantaram Niranjan 
and further from Shet Shivara to Ward No. 13, Survey No. 704 
on North Boundry. 


West.—From Survey No. 704 to the North, from Shet Shivara to the 
Water Canal. 


Kanyaka Parmeshwari Sabhagruh 


North—From Rupesh Kotkondawar’s house to Anant Mahajan’s house 
on East Galli and further East on Kachya Road to Ward No. 3 
to South boundary Survey No. Up to 502. 


East—From Survey No. 502 to the South, N.P. Boundary Survey No. 
514. 


(3) 


SC (Female) 


General 


General (Female) 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


oy 





(1) 


Ward No.—8 

Total Population - 495 
SC - 381 

ST -68 


Ward No.—9 

Total Population - 490 
SC - 05 

ST-145 


Ward No.—10 

Total Population - 457 
SC - 54 

ST - 63 


Ward No.—11 

Total Population - 520 
SC -0 

ST -176 


SCHEDULE—Contd. 
(2) 
South._From Survey No. 514 to the North boundary of Ward No. 8 to 


the West to Sheikh Munir’s house in the West further West 
to baddalwar house upto N.P. Shop. 


West.—From NP Shop to Aheri-Highway North side to Rupesh 
Kotkondawar’s house 


Z.P Boy’s Primary School 


North—From Udaychand Jain’s shop to Bhiwaji Bhadke’s house in 
the East. 


East—From Bhivaji Bhadke’s house to South Urade’s house. 


South.From the house of Urade to the house of Sandeep Uttarwar 
in Galli to the West. 


West—From Sandeep Uttarwar’s house to Udaychand Jain’s shop 
in the North. 


Motha Hanuman Mandir 


North._From Akhil Namewar’s house to N.P. shop in Galli and fur- 
ther North to Athavadi Bazar and from Athavadi Bazar to Ward 
No. 7 from the Southern Boundary to the East of the farm 
N.P. to the limit. 


East—From Survey No. 553 to S.No. 559 in the South N.P. 
boundry. 


South.Survey No. 559 by road to Athavadi Bazar Road to Suresh 
Chanduji Nagare’s house and further South by Galli to Vitthal 
Pal’s house. 


West—From Vitthal Pal’s house to Akhil Namewar’s house by 
Road. 


Mata Mandir (Near Water Tank) 


North—From the house of Devrao Farande Ward No. 9 from the South- 
ern boundary to the Eastern Dargah Road to the N.P. bound- 
ary. 


East—Survey No. 560. 


South.—From survey No. 560 to the West side of house of Rupesh 
Gedam via Shet Shivar N.P. border further to house of Vilas 
Yelmule via galli. 


West—From the house of Vilas Yelmule to the house of Devrao 
Farande in the North. 


Jay Sewa Square 
North.__Dharmarao Uttarwar’s Shop. 


East—From the house of Dharmarao Uttarwar to the house of 
Janakiram Chilankar via Galli in South, 


South—From the house of Jan Kiran Chilankar to the house of Raghoji 
Chilankar in the West via galli and further west to the house 
of Devendra Batte. 


West—From Devendra Batte’s house to Dnarmarao Uttarwar’s shop 
on Aheri Highway in the North. 


(3) 


BCC (Female) 


ST (Female) 


General (Female) 


BCC (Female) 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 


Ward No.—12 

Total Population - 459 
SC - 0 

ST-5 


Ward No.—13 

Total Population - 463 
SC - 38 

ST - 98 


Ward No.—14 

Total Population - 481 
SC - 14 

ST - 98 


Ward No.—15 

Total Population - 540 
SC - 05 

ST - 39 


SCHEDULE—Contd. 
(2) 


Bhagat Singh Square 


North—From Parashuram Chilankar’s shop on the Southern bound- 
ary of Ward No. 11. 


East—From the house of Parashuram Chilankar to the house of 
Sainath Maste in the South via Galli. 


South._From the house of Sainath Maste to the house of Sunil 
Girsavale via Galli. 


West._From Sunil Girsavale’s house to Parashuram Khedekar’s 
house via Chandrapur-Aheri Highway. 


Daily Vegetable Market 


North.From South boundry of Ward No. 1 further to South boundary 
of Ward No. 6 to Om Anand Grocery Shop. 


East—From Om Anand Grocery Store to Vishwa Hindu Shatabdi via 
Aheri Highway. 


South.Vishwa Hindu Shatabdi to West side of N.P. border via Aheri 
Highway. 


West.—Survey No. 153 to the North by N.P. Up to Survey 
No. 160. 


Ram Mandir 


North._From Survey No. 117/2 to Wasudev Satpute’s open space 
(Ram Temple} viaAheri Highway to (Survey No. 126). 


East—From Satputes open space to Ram Mandir further to house of 
Chakrapani Pallade from East side further South side of the 
South-West cornor of Ward No. 15. 


South._From Ward No. 15 South-West to Survey No. 113 via N.P. 
border. 


West.-from Survey No. 113 to North side to Survey No. 117/2 via 
N.P. border. 


Mahadev Temple 


North._From the house of Sunita Abhyarlavar (Ram Mandir Gate) to 
Dhamanpeth Sanstha via Aheri Highway on East side and on 
the road leading to dhaba to the house of Budhaji Dnudse on 
the East. 


East—From the house of Budhaji Dnudse to the West, to the house 
of Bobate behind the Mahadev Temple and further South to 
Shet Shivar to N.P. boundry (Survey No. 75) 


South._From Survey No. 75 to N.P. Boundary to the South-East tip 
of Ward No. 14. 


West.—From the South-East cornor of Ward No. 14 to the North to 
Vijay Maske’s house and further to the Ram Mandir by the 
road to the open space of Rukhmabai Kodmalwar on the West 
and further to the house of Sunita Abhyarlawar on the North 
(Ram Temple Gate). 


(3) 


Genral (Female) 


ST (Female) 


ST 


BCC (Female) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 


७७ 





(1) 


Ward No.—16 

Total Population- 507 
SC - 50 

ST -314 


Ward No.—17 

Total Population - 473 
SC - 16 

ST - 259 


Chandrapur : 


Dated the 30" December, 2020. 


ना.-एक-अ-२० (१७०७). 


SCHEDULE—Conta. 
(2) 


Dhanwanti Square 


North._From Jankiram Yelmule’s house on the East side to Narayan 
Dhudse’s house on the side of Mahadeo Mandir, on Dhaba 
Road to Pramod Meshram’s house further Ashok Bhoyar’s 
house on the East side, Janardhan Meshram’s house on the 
South side & Keshav Gedams house on Ganeshpipri Road 
on the West side. 


East—From Keshav Gedam’s house to Survey No. 76 along the 
Western boundary of Ward 17. 


South.Survey No. 76 to Survey No. 75. 


West.—From Survey No. 75 to the North side of Ward No. 15 via 
East side of Shet Shivar to the house of Janakiram Yelmule 
on the side of Mahadev temple. 


Aanganwadi No. 06 


North—From Vijaya Gedam’s house to the Southern boundary of 
Ward No. 10 to the Eastern Boundary of N.P. 


East—Survey No. 568. 
South—Survey No. 568 to the West by Survey No.602 via N.P. boundry. 


West.—From Survey No. 602 on the North to Dhaba Road to Mirabai 
Borkute’s Gotha and further on the East from Ganesh Pipri 
Road to Narayan Pipre’s house on the North to Sangita 
Bawne’s house and on the West to Arun Meshram’s house 
and on the North to Vijaya Gedam’s house. 


AJAY GULHANE, 
Collector, Chandrapur. 


General 


BCC 


(3) 


७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा,) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७३. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.६-का-६, दिनांक १२-१०-२०२० अन्वये 





प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा.) 


जिल्हाधिकारी निम्नोक्‍्त अनुसूचित 


(यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 





दर्शविल्याप्रमाणे चिमूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या 








प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्गीय स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 








स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप 
मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १०, पोट-कलम (१) च्या 
परंतुकामध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून 





चिमूर नगर परिषदेच्या प्रभाग रवनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वंकष विचार करून मा. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे 





पत्र क्रमांक एमयुएन १९(३)-कावि-२७६-२०२० दिनांक २४-१२-२०२० अन्वये नगर परिषद चिमूर यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे. 





मी, अजय गुल्हाणे, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्‍्त 
आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-१५६-२०२०.--- 





मा. विभागीय आयुकत तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन-१९(३)-कावि-२७६-२०२०, दिनांक २४-१२-२०२० अन्वये 





नगर परिषद, चिमूर च्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती आणि नागरिकांचा 








मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित करण्यात येत आहेत :-- 





(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या , . , . १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या-- 





(अ) अनुसूचित जाती _ 7 02 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय .. ०९ 





यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) 


(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२)(अ), (ब) व (क) येथिल जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील- 











प्रमाणे राहील. 

(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 

(ब) अनुसूचित जमाती .. a ०२ 

(क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग .. .. ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या at 03 








(अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ७९ 








२. त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२० प्र. क्र. ६-का-६, दिनांक १२-१०- 
२०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, अजय गुल्हाणे, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त चिमूर नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचीत 











जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील 





स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


प्रभाग क्रमांक व 
लोकसंख्या 


(१) 


प्रभाग क्र. १ 
लोकसंख्या-१३६१, 
अनुसूचीत जाती-२६२, 
अनुसूचीत जमाती-१७७ 


प्रभाग क्र. २ 
लोकसंख्या-१६२६, 
अनुसूचीत जाती-२७९, 
अनुसूचीत जमाती-३०८ 


प्रभाग क्र. ३ 
लोकसंख्या-१५५१, 
अनुसूचीत जाती-३०२, 
अनुसूचीत जमाती-४८२ 


प्रभाग क्र. ४ 
लोकसंख्या-१३८८, 
अनुसूचीत जाती-२८७, 
अनुसूचीत जमाती-४५० 


अनुसूची 





आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
नागरीकांच्या मागासवर्गा- 
साठी व स्त्रियांसाठी 
(अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन) 
(२) (३) 


इंदीरा नगर, मानिक नगर, बस स्टँड, हुतात्मा स्मारक, सौदागर नगर, नागोसे ले-आऊट, ना.मा. प्र. (महिला) 
साईधाम नगर, संत भय्युजी महाराज विद्यालय. 


प्रभागाची व्याप्ती (प्रभागातील थोडक्यात महत्वाची ठिकाणे 
परिसर/नगरे इ. नमुद करावीत) 
प्रभागाच्या सीमा 





उत्तर-तिरखुरा रोड. 
पूर्व-पिंपळनेरी रोड. 
दक्षिण-चिमूर कान्पा रोड. 
पश्‍चिम-बावनकर कृषी केंद्र ते सातनाला. 
आंबेडकर कॉलनी, प्रगती कॉलनी, गणेश नगर, ऑफीसर कॉलनी, लुम्बीनी नगर, वडाळ सर्वसाधारण (महिला) 
पैक, आबादी. 
उत्तर-शंकर ठाकरे यांचे घर. 
पूर्व-बडीराम कामडी यांचे घर. 
दक्षिण-चिमूर कान्पा रोड. 
पश्‍चिम-सातनाला. 
पिंपळनेरी जूनी वस्ती, पिंपळनेरी नविन वस्ती, महाकाली नगरी. 
उत्तर-नवेगाव रोड. 
पूर्व-नदी. 
दक्षिण-महाकाली नगरी. 


अनुसूचित जाती (महिला) 


पश्‍चिम-कळमगाव रोड 
खरकाडा, गडपिपरी, वडाळा पैकू, साई नगर, मुकबधीर विद्यालय, न्यु राष्ट्रीय विद्यालय अनुसूचित जमाती 
उत्तर-वसंत घोडमारे यांचे घर. 
पूर्व-शेती. 
दक्षिण-चिमूर काम्पा रोड. 
पश्‍चिम-विलास दोडके ते राष्ट्रीय विद्यालय. 


८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्र. ५ 
लोकसंख्या-१५१७, 
अनुसूचीत जाती-६६, 
अनुसूचीत जमाती-२१२ 


प्रभाग क्र. ६ 
लोकसंख्या-१६१५, 
अनुसूचीत जाती-९४, 
अनुसूचीत जमाती-१६३ 


प्रभाग क्र. ७ 
लोकसंख्या-१६१८, 
अनुसूचीत जाती-५४१, 
अनुसूचीत जमाती-४५ 


प्रभाग क्र. ८ 
लोकसंख्या-१३६५, 
अनुसूचीत जाती-६७, 
अनुसूचीत जमाती-२११ 


प्रभाग क्र. ९ 
लोकसंख्या-१३९५, 
अनुसूचीत जाती-१६, 
अनुसूचीत जमाती-३१३ 


प्रभाग क्र. १० 
लोकसंख्या-१३५९, 
अनुसूचीत जाती-१४६, 
अनुसूचीत जमाती-८९४ 


प्रभाग क्र. ११ 
लोकसंख्या-१४०४, 
अनुसूचीत जाती-८४, 
अनुसूचीत जमाती-७१४ 


अनुसूची-चालू 
(२) (३) 


शिक्षक कॉलनी, गुरूकुंज कॉलनी, राजीव गांधी नगर, मिलन सभागृह. सर्वसाधारण 
उत्तर-काम्पा रोड. 

पूर्व-नेरी रोड. 

दक्षिण-बॉगला कॉन्व्हेंट. 

पश्‍चिम-सात नाला. 





नेहरू वार्ड, न्यु आबादी, तहसील कार्यालय, वेलकम कॉलनी, सदानंद कॉलनी. सर्वसाधारण (महिला) 
उत्तर-वरोरा काम्पा रोड. 

पूर्व-तहसील कार्यालय. 

दक्षिण-वरभे यांचे घर. 

पश्‍चिम-पटवारी कार्यालय ते राजूरकर यांचे घर. 


आझाद वार्ड, बुध्द विहार, सुन्नी मज्जीद, पंचशिल चौक, विविध कार्यकारी सोसायटी. ना.मा. प्र. 


उत्तर-चिमूर काम्पा रोड. 
पूर्व-मासळ रोड. 
दक्षिण-गोडाऊन. 
पश्‍चिम-दर्गा, 








टिळक वार्ड, न्यायालय, इंदीरा नगर काही भाग, न. प. प्रशासकीय इमारत नविन, बालाजी सर्वसाधारण 
सागर. 
उत्तर-कृषी उत्पन्न बाजार समिती. 
पूर्व-मज्जीद. 
दक्षिण-असावा किराणा ते आवंडे यांचे घर. 
पश्‍चिम-डाोंगरवार चौक ते गोडे यांचे घर. 
नेताजी वार्ड, बालाजी मंदीर, क्रांती नगर, नेहरू विद्यालय, उपजिल्हा रूग्णालय, टिळक वार्ड अनुसूचित जमाती (महिला) 
मधील काही भाग. 
उत्तर-चिमुर काम्पा रोड. 
पूर्व-कठाणे ते चन्ने यांचे घर. 
दक्षिण-भूते ते बाबाराव जुमडे यांचे घर. 
पश्‍चिम-फिल्टर प्लॉन्ट. 
सोनेगांव बेगडे, शेडेगांव येथील काही भाग. 
उत्तर-गदगाव रोड. 
पूर्व-शेती. 
दक्षिण-चिमूर वरोरा रोड. 
पश्‍चिम-शेती. 
शेडेगांव, कवडशी रोडी येथील काही भाग , जि. प. शाळा कवडशी रोडी. 
उत्तर-शेती. 
पूर्व-सोनेगाव (बे.). 
दक्षिण-चिमूर वरोरा मेन रोड 
पश्‍चिम-शेती. 








सर्वसाधारण 


ना.मा.प्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ८१ 





(१) 


प्रभाग क्र. १२ 
लोकसंख्या-१४२४, 
अनुसूचीत जाती-१८६, 
अनुसूचीत जमाती-३६६ 


प्रभाग क्र. १३ 
लोकसंख्या-१६३८, 

अनुसूचीत जाती-४१, 
अनुसूचीत जमाती-९९ 


प्रभाग क्र. १४ 
लोकसंख्या-१६४४, 
अनुसूचीत जाती-३०, 
अनुसूचीत जमाती-१७३ 


प्रभाग क्र. १५ 
लोकसंख्या-१६३६, 

अनुसूचीत जाती-३६५, 
अनुसूचीत जमाती-२७४ 


प्रभाग क्र. १६ 
लोकसंख्या-१६०१, 
अनुसूचीत जाती-३२, 
अनुसूचीत जमाती-८ 


प्रभाग क्र. १७ 
लोकसंख्या-१५९९, 

अनुसूचीत जाती-३६१, 
अनुसूचीत जमाती-१३६ 


चंद्रपूर : 


अनुसूची-चालू 
(२) (३) 
नेताजी वार्ड, राम मंदीर, कवडशी रोडी, केसलापुर अनु. जमाती (महिला) 


उत्तर-समाज मंदिर. 
पूर्व-साठोणे यांचे घर. 
दक्षिण-शेती. 
पश्‍चिम-शेती. 
गांधी वार्ड, संताजी सभागृह, किल्ला परिसर, जुने पोलीस स्टेशन, न. प. कार्यालय, शिवालय सर्वसाधारण 
पार्क दर्गा. 
उत्तर-शिवाजी चौक ते कावरे चौक. 
पूर्व-मासळ चौक ते उमा नदी. 
दक्षिण-दुर्गा राईस मिल. 
पश्‍चिम-कोरेकार यांचे घर. 
गुरुदेव वार्ड, राष्ट्रीय विद्यालय, महादेव मंदीर, आमटे वाडा, माता अनुसया सभागृह. ना. मा. प्र. (महिला) 
उत्तर-पंचशिल चौक ते यावले चौक. 
पूर्व-बिंगेवार यांचे घर ते हरणे राईस मिल. 
दक्षिण-मासळ रोड. 
पश्‍चिम-यावले चौक ते भरत कावारे घर. 





नेहरू वार्ड, वेलकम कॉलनी, चांभार मोहल्ला, कोस्टी मोहल्ला, वाल्मीकी चौक. ना. मा. प्र. (महिला) 
उत्तर-वैद्य यांचे घर. 
पूर्व-वेलकम कॉलनी. 
दक्षिण-सोनेगाव सिरस रोड. 
पश्‍चिम-मासळ रोड. 
सोनेगांव सिरस, ठक्कर वार्ड, लुक्‍्कुडगिरी देवस्थान. सर्वसाधारण(महिला) 
उत्तर-सोनेगाव रोड. 
पूर्व-जंगल. 
दक्षिण-शेती. 
पश्‍चिम-उमा नदी. 
काग, बाम्हणी अनु. जाती 
उत्तर-चिमूर काग रोड. 
पूर्व-शेती. 
दक्षिण-माता मंदिर. 
पश्‍चिम-मासळ रोड. 


अजय गुल्हाने, 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 


ना-एक-अ-२१ (१७०७). 


८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ. (असा) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७४. 
BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P. 2020-CN-01-O-6, dated the 6-02-2020 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra the Collector of Chandrapur district proposes to make the following draft 
order under sub-Section (7) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act,) to fix for the Chimur Nagar Parishad the 
number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to specifiy the 
wards reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including 
Women belonging to the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens) as the case may be, as 
shown in the Schedule to the draft order of the residents of the Chimur Nagar Parishad considering the objection 
received by me in respect of the said Draft Order. 1, Ajay Gulhane, the Collector of Chandrapur district in exercise of 
the powers conferred on me be sub-section (7) of Section 10 of the said Act. Hereby make the following order 
namely:— 


ORDER 
No. Karya-10-Navisha-Karyasan-1-156-2020.— 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Adminstration, Nagpur by his Order 
No. MUN 19(3) CR-276-2020, dated 24-12-2020 has fixed for the Chimur Nagar Parishad the number of Councillors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Sched- 
uled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below :— 


(1) The number of Councillors to be elected 17 


(2} The number of seats to be reserved 


(a) For the Scheduled Castes i 23 02 
(b) For the Scheduled Tribes a 03 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 05 
(3) The total number of seats to be reserved for Women .. .. 09 


(including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 

(4) Outof seats at serial number (3), the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens as shown in item 
at serial number (2) (a), (b) and (c) 
respectively are as under :— 


(a) For the Scheduled Castes a 01 
(b) For the Scheduled Tribes i 23 02 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 03 
(5) Number of seats reserved for Women as General category 03 


[Number of seats at Serial Number (3) minus number of 
seats at Serial Number (4)]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ८३ 





2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P. 2020-CN-1-D6, 
Dated 6'" February, 2020 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (17) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965). I, Ajay 
Gulhane, the Collector of Chandrapur District hereby fixed the number and extent of the wards into which the said Nagar 
Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the schedule to this order. 


3. This Order will be applicable to the upcoming General Election..— 


SCHEDULE 


Extension of ward (Mention briefly important places/ 
premises/towns in the ward etc.) 
Boundary of the Ward 


Ward No, and 
Population 


Status of Reservation 
for any Category, 
such as SC,ST, 
Backward Class of 
Ctizens and women 

(Including SC, ST, 
Backward Class 


(1) 
Ward No. 1, 
Population-1361, 
SC-262, 


(2) 
Indira Nagar, Manik Nagar, Bus Stand, Hutatma Smarak, Saudagar 
Nagar, Nagose Layout, Saidham Nagar, Sant Bhayyuji Maharaj 
Vidhyalaya. 


Women) 


(3) 


Backward Class of 
Citizens (Female) 


ST-177. North— Tirkhura Road. 
East— Pimpalneri Road. 
South—Chimur Kanpa Road. 
West— Bawankar Krushi Kendra to Sathnala. 
Ward No. 2, Ambedkar Colony, Pragari Colony, Ganesh Nagar, Officer Collony, General (Female). 


Population-1626, 
SC-279, 


Lumbini Nagar, Wadala Paiku, Abadi. 
North— Shankar Thakare House. 


ST-308. East— Badiram Kamdi House. 
South—Chimur Kanpa Road. 
West— Sainala. 
Ward No. 3, Pimplneri Juni Wasti, Pimpalneri Navin Vasti, Mahakali Nagari. S. C. (Female). 


Population-1551, 
SC-302, 


North— Navegoan Road. 


East— River. 
कितन, South—Mahakali Nagari. 
West— Kalamgoan Road. 
Ward No. 4, Kharkada, Gadpipari, Wadala Paiku, Sai Nagar, Mukbadhir ST. 
Population-1388, Vidhyalaya, New Rashtriya Vidhyalaya. 
SC-287, North— Vasant Ghodmari House. 
ST-450. Fast— Farm. 
South—Chimur Kanpa Road. 
West— Vilas Docke to Rastriya Vidhyalaya. 
Ward No. 5, Teacher Collony, Gurukunj colony, Rajiv Gandhi Nagar, Milan Hall. General 


Population-151 7, 
SC-66, 
ST-212. 


North— Kanpa Road. 
East— Neri Road. 
South—Bangla Convent. 
West— Sainala. 


८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 


Ward No. 6, 
Population-1615, 
SC-94, 

ST-163. 


Ward No. 7, 
Population-1618, 
SC-541, 

ST-45. 


Ward No. 8, 
Population-1365, 
SC-67, 

ST-211. 


Ward No. 9, 
Population-1395, 
SC-16, 

ST-313. 


Ward No. 10, 
Population-1359, 
SC-146, 

ST-894. 


Ward No. 11, 
Population-1404, 
SC-84, 

ST-714. 


SCHEDULE—Conta. 
(2) 


Neharu Ward, New Abadi Tahsil Office, Welcome Collony, Sadanand 
Colony. 


North— Warora Kanpa Road. 

East— Tahsil Office. 

South—Varbhe House. 

West— Patwari Office to Rajurkar House. 


Azad Ward, Buddha Vihar, Sunni Majjid, Panchshil chouk, Vividh 
Karykari Society. 
North— Chimur Kanpa Road. 
East— Masal Road. 
South—Godown. 
West— Darga. 


Tilak Ward, Court, Indira Nagar area, Municipal Council Office New 
Balaji Sagar. 
North— Krushi Uttpann Bajar Samiti. 
East— Maszid. 
South—Asawa Kirana to Awande House. 
West— Dongarwar Chowk to Gode House. 


Netaji Ward, Balaji Mandir, Kranti Nagar, Neharu Vidhyalaya, Subdis- 
trict Hospital, Some Part of Tilak Ward. 


North— Chimur Kanpa Road. 

East— Kathane to Channe House. 
South—Bhute to Babarao Jumde House. 
West— Filter Plant. 


Sonegaon Begade, Some Part of Shedegoan. 
North— Gadgaon Road. 
East— Farm. 
South—Chimur Warora Road. 
West— Farm. 


Shedgaon, Kawadshi Rodi, Some Part of Kawdshi Rodi, Z. P. School 
Kawadshi Rodi. 


North— Farm. 

East— Sonegoan Begace. 
South—Chimur Warora Main Road. 
West— Farm. 


(3) 


General (Female) 


Backward Class of 
Citizens 


General 


S. T. (Female). 


General 


Backward Class of 
Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ८५ 





(1) 


Ward No. 12, 
Population-1424, 
SC-186, 

ST-366. 


Ward No. 13, 
Population-1638, 
SC-41, 

ST-99. 


Ward No. 14, 
Population-1644, 
SC-30, 

ST-173. 


Ward No. 15, 
Population-1636, 
SC-365, 

ST-274. 


Ward No. 16, 
Population-1601, 
SC-32, 

ST-8. 


Ward No. 17, 
Population-1599, 
SC-361, 

ST-136. 


Chandrapur : 
Dated the 30% December 2020. 


ना-एक-अ-२२ (१७०७). 


SCHEDULE—Conta. 
(2) 


Netaji Ward, Ram Mandir, Kawadshi Rodi,Keslapur 
North— Samaj Mandir. 
East— Sathone House. 
South—Farm. 
West— Farm. 
Gandhi Ward, Santaji Sabhagruh, Killa Parisar, Old Police Station, 
Municipal Council Office Shiwalaya Park, Darga 
North— Shivaji Chowk to Kaware Chowk. 
East— Masal Chowk to Uma River. 
South—Durga Rice Mill. 
West— Korekar House. 
Gurudeo Ward, Rashtriya Vidhyalaya, Mahadev Mandir, Amate Wada, 
Mata Anusaya Hall. 
North— Panchshil Chowk to Yawale Chowk. 
East— Bingewar House to Harne Rice Mill. 
South—Masal Road. 
West— Yawale Chowk to Bharat Kaware. 
Neharu ward, Welcome Colony, Chambhar Mohalla, Koshti Mohalla, 
Walmiki Chouk. 
North— Vaidhy House. 
East— Welcome Colony. 
South—Sonegoan Siras Raod. 
West— Masal Road. 


Sonegaon Siras, Thakkar Ward, Lukkudgiri Devstan. 
North— Sonegaon Road. 
East— Forest. 
South—Farm. 
West— Uma River. 


(3) 


S. T. (Female). 


General. 


Backward Class of 
Citizens (Female). 


Backward Class of 
Citizens (Female). 


General (Female). 


Kag, Bamhani. S.C. 
North— Chimur Kag Road. 
East— Farm. 
South—Mata Mandir. 
West— Masal Road. 
AJAY GULHANE, 


Collector, Chandrapur. 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १७५. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र, यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.१ /का-६, दिनांक ०६फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रदान 





केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन १९६५ चा महा. ४० वा.) (यापुढे 


जिल्हाधिकारी fete अनुसूचित 


“ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 





जिवती नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 








अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित 








जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, 


नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १०, पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्‍चित केलेल्या 





पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून जिवती नगर पंचायत,च्या प्रभाग 





रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वकष विचार करून मा. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन १९(३)- 





कावि-२८३-२०२०, दिनांक २४-१२-२०२०, अन्वये नगर पंचायत जिवती यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे. मी, अजय गुल्हाणे, 





जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोकक्‍्त आदेश देत आहे. 
आदेश 
क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-१५९ .२०२०--- 


मा. विभागीय तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन-१९(३)-कावि-२८३-२०२०, दिनांक २४-१२-२०२० अन्वये नगर 








पंचायत, जिवती च्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती आणि नागरिकांचा 








मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) 
राखून ) ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत :-- 





(१) निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या , . , . १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचति जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या-- 





(अ) अनुसूचित जाती .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. ०३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गीय .. ०९ 





यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) 


(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२)(अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालील- 











प्रमाणे राहील. 

(अ) अनुसूचित जाती _ हर ०० 

(ब) अनुसूचित जमाती .. a ०२ 

(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. .. ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. ०४ 








[अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ८७ 








२. त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०, प्र. क्र. १-का-६, दिनांक ६ 
फेब्रुवारी, २०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, अजय गुल्हाणे, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त जिवती नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिति अनुसूचीत 











जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील 





स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


प्रभाग क्रमांक, 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या, 
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या, 
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 


(१) 


प्रभाग क्र.-०१ 
एकूण लोकसंख्या- २६२ 
अ.जा. - ७१ 

AS. - 0 


प्रभाग क्र.-०२ 
एकूण लोकसंख्या- २७३ 
अ.जा.-० 
अ.ज.-० 


प्रभाग क्र.-०३ 
एकूण लोकसंख्या- २५४ 
अ.जा.-० 
अ.ज.-० 


प्रभाग क्र.-०४ 
एकूण लोकसंख्या- २४३ 
अ.जा. - २२ 

अ.ज.-० 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती, प्रभागाची सिमा 
(उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्‍चिम) 


(२) 


रामनगर परिसर, अंगणवाडी क्र. 3. 





उत्तर -निवासी मुकबधीर शाळा ते राज कॉव्हेंटपर्यंत. 
पूर्वी -- राज कॉव्हेंट ते भगवान चव्हाण यांचे घर. 
दक्षिण-- भगवान चव्हाण ते रामजी राठोड यांचे घर. 
पश्‍चिम--रामजी राठोड ते निवासी मुकबधीर शाळापर्यंत. 


सेवालाल मंदिर, सारंगापूर . 

उत्तर -दत्ता चव्हाण ते पाण्याची टाकी पर्यंत. 
पूर्व -- पाणी टाकी ते पंढरी राठोड यांचे घर. 
दक्षिण-- पंढरी राठोड ते गणेश राठोड यांचे घर. 


पश्‍चिम--गणेश राठोड ते दत्ता चव्हाण यांचे घर. 


जि. प. शाळा परिसर सारंगापूर . 





उत्तर -बाबाराव राठोड ते वसंत चव्हाण यांचे घर. 
पूर्वी -- नारायण राठोड ते जि. प. शाळा. 
दक्षिण-- जि. प. शाळा ते माधव राठोड यांचे घर. 


पश्‍चिम--माधव राठोड ते बाबाराव राठोड यांचे घर. 


पोलीस स्टेशन परिसर, प्राथ. आरोग्य केंद. 





उत्तर -वामन जाधव ते नाल्यापर्यंत. 

पूर्व --नाला ते भूमि अभिलेख कार्यालय. 

दक्षिण-- भूमि अभिलेख कार्यालय ते केंद्रे यांचे घर ते वाकळे यांचे घर. 
पश्‍चिम--वाकळे यांचे घर ते वामन जाधव यांचे घरापर्यंत. 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे, 
अनु. जाती/अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
प्रवर्गासाठी (अनु. जाती/अनु. 
जमाती/नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रीयांयाठी धरून) 


(३) 
अनुसूवित जाती 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग (महिला) 


सर्वसाधारण (महिला) 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग 


८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्र.-०५ 

एकूण लोकसंख्या- २६५ 
अ.जा. - २० 

अ.ज.-३ 


प्रभाग क्र.-०६ 

एकूण लोकसंख्या- २३८ 
अ.जा.-० 

अज.-० 


प्रभाग क्र.-०७ 

एकूण लोकसंख्या- २६१ 
अ.जा.-५ 

अज.-६ 


प्रभाग क्र.-०८ 

एकूण लोकसंख्या- २५१ 
अ.जा. - १९ 
अज.-४ 


प्रभाग क्र.-९ 

एकूण लोकसंख्या- २५९ 
अ.जा.-९ 

अ.ज. - १८५ 


प्रभाग क्र.-१० 

एकूण लोकसंख्या- २४० 
अ.जा. - १५ 

अ.ज. - ६० 


अनुसूची-चालू 
(२) 
आय. टी. आय. कॉलेज परिसर 
उत्तर -आंबेटकर भवन ते रेंज ऑफिस पर्यंत. 
पूर्वी -- आंबेटकर भवन ते अंकुश येमले यांचे घर. 
दक्षिण-- भानुदास नागरगोजे ते अंकुश येमले यांचे घर. 


पश्‍चिम-रेंज ऑफिस ते पांडुरंग कुंडरूपे यांचे घर. 


जि. प. शाळा परिसर 

उत्तर -वन विभाग कार्यालय ते जि. प. प्राथ. शाळा. 
पूर्वी -- वन विभाग कार्यालय ते विष्णू गुरमे यांचे घर. 
दक्षिण- जि. प. शाळा ते विष्णू गुरमे यांचे घर. 
पश्‍चिम-जि. प. शाळा जिवती. 


तालुका कृषी कार्यालय परिसर. 

उत्तर -जुनी तहसील ते हिरामण राठोड यांचे घर. 
पूर्व -- हिरामण राठोड ते रशिद शेख यांचे घर. 
दक्षिण-- रशिद शेख ते केशव पवार यांचे घर. 


पश्‍चिम--केशव पवार ते जुनी तहसील पर्यंत. 


सेवालाल मंदिर जिवती 





उत्तर -शोभाबाई राठोड ते वडेट्टीवार यांचे घर. 





पूर्वी -- वडेट्टीवार ते नंदू नाईक यांचे दुकान. 





दक्षिण-- नंदू नाईक यांचे दुकान ते सुन्दल राठोड यांचे घर. 
पश्‍चिम-सुन्दल राठोड ते शोभाबाई राठोड यांचे घर. 


सी. डी. सी. सी. बँक परिसर 
उत्तर -बाबू राठोड ते सी. डी. सी. सी. बँक पर्यंत. 
पूर्व -सी. डी. सी. सी. बँक ते एकनाथ पेटकर यांचे घर. 


दक्षिण-- एकनाथ पेटकर ते सुख्या नैताम यांचे घर. 





पश्‍चिम-सुख्या नैताम ते गणपत कुमरे ते बाबू राठोड यांचे घर. 


आश्रम शाळा जिवती परिसर 

उत्तर -बसस्टाप ते आदिवासी वी. कार्य. सोसायटी. 
पूर्वी -- आदिवासी आश्रम शाळेचा दक्षिणेकडील भाग. 
दक्षिण-रमेश मडावी ते फतू पवार यांचे घर. 


पश्‍चिम--फतू पवार ते बसस्टापपर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग 


नागरिकांचा मागास 


प्रवर्ग (महिला) 


सर्वसाधारण (महिला) 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ८९ 





(१) 


प्रभाग क्र.-११ 

एकूण लोकसंख्या- २४९ 
अ.जा. - ४२ 

अ.ज. - १४ 


प्रभाग क्र.-१२ 

एकूण लोकसंख्या- २६२ 
अ.जा. - ३४ 

अ.ज. - ५४ 


प्रभाग क्र.-१३ 

एकूण लोकसंख्या- २६६ 
अ.जा. - ७३ 

अ.ज. - ४८ 


WANT H.-W 

एकूण लोकसंख्या- २६२ 
अ.जा.-० 

अ.ज. - २६२ 


प्रभाग क्र.-१५ 

एकूण लोकसंख्या- २४२ 
अ.जा. - १० 

अ.ज. - १३१ 


प्रभाग क्र.-१६ 

एकूण लोकसंख्या- २३२ 
अ.जा. - १५ 

अ.ज. - ५४ 


ना.-एक-अ-२३ (१७०७). 


अनुसूची-चालू 
(२) 
सरकारी धान्य गोदाम परिसर . 
उत्तर -भारत पाटील ते विदर्भ कॉलेज. 
पूर्वी -- विदर्भ कॉलेज ते रमेश जाधव यांचे घर. 
दक्षिण-- रमेश जाधव ते हुशेन नैताम यांचे घर. 
पश्‍चिम--हुशेन नैताम ते भारत पाटील यांचे घर. 


उस्मानिया मस्जीद परिसर. 
उत्तर -महामुने ते नामदेव शिंदे यांचे घर. 


पूर्वी -- नामदेव शिंदे ते पवन गवाले यांचे घरापर्यंत. 





दक्षिण-- पवन गवाले ते सैलानी ते मुजाहित देशमुख यांचे घर. 


पश्‍चिम--मुजाहित देशमुख ते महामुने यांचे घर. 


वि. को. ग्रामीण बँक परिसर. 

उत्तर -माने ते अब्बास शेख यांचे घर. 
पूर्व-अब्बास शेख ते ताहीर कुरेशी यांचे घर. 
दक्षिण-- ताहिर कुरेशी ते सदाशिव राठोड यांचे घर. 
पश्‍चिम--सदाशिव राठोड ते माने यांचे घर. 


हनुमान मंदिर परिसर . 


उत्तर -राशीकाबाई सोयाम ते विश्‍वनाथ कोराम ते गोविंद पवार यांचे घर. 





पूर्वी -- गोविंद पवार ते गजानन जुमनाके ते केशवराव कोटनाके यांचे घर. 
दक्षिण-- केशवराव कोटनाके ते मारोती सोयाम यांचे घर. 
पश्‍चिम-मारोती सोयाम ते राशीकाबाई सोयाम यांचे घर. 


पी.डब्लू.डी ऑफिस परिसर. 





उत्तर -गजानन जुमनाके ते सोमा मंगाम व सय्यद युसुफ ते कबीरदास परचाके 
यांचे घर. 





पूर्वी -- कबीरदास यांच्या घरापासून नामदेव गेडाम यांचे घर. 


दक्षिण-- नामदेव गेडाम ते एकनाथ कदम यांचे घर. 





पश्‍चिम--एकनाथ कदम ते गजानन जुमनाके यांचे घर. 


उत्तर -इसांबर यांचे दुकान ते रमेश नामपल्ले यांचे घर. 
पूर्वी -- रमेश नामपल्ले ते देवलागुडा चौकपर्यंत. 
दक्षिण-- सलीम यांचे घर ते देवलागुडा रोड. 
पश्‍चिम--सलीम यांचे घर ते इसांबर यांची दुकान. 


(३) 


सर्वसाधारण (महिला) 


अनुसूचित जमाती (महिला) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्ग (महिला) 


अनुसूवित जमाती 
(महिला) 


९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





अनुसूची-चालू 
(१) (२) (३) 
प्रभाग क्र.-१७ तहसील परिसर. सर्वसाधारण 
एकूण लोकसंख्या- २४४ उत्तर -विज वितरण कंपनी ते सर्व्हे नं. ९ ची सीमा. (महिला) 
गि o पूर्वी -- सर्व्हे नं. ९ ते निजाम हॉटेल. 
दक्षिण-- गिरीधर ठाकरे ते निजाम यांचे हॉटेल. 
पश्‍चिम--गिरीधर ठाकरे यांचे घराजवळील परिसर. 
अजय गुल्हाने, 
चंद्रपूर. जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. चंद्रपूर . 


भाग १-अ. (असा) (ना. वि. पु.), म. शा. रा., अ. क्र. १७६. 
BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P. 2020-CN-6-D-6, dated the 12-10-2020 of the 
State Election Commission, Maharashtra the Collector of Chandrapur district proposes to make the following draft 
order under sub-Section (7) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) (hereinafter referred to as the said Act,) to fix for the Jiwati Nagar Panchayat the 
number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specifiy the wards 
reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown 
in the Schedule to the draft order of the residents of the Jiwati Nagar Panchayat Considering the objection received by 
me in respect of the said Draft Order. 1, Ajay Gulhane, the Collector of Chandrapur district in exercise of the powers 
conferred on me by sub-section (7) of Section 10 of the said Act. Hereby make the following order namely:— 


ORDER 
No.-Karya-1 0-Navisha-Karyasan-1-159.2020— 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Adminstration, Nagpur by his Order 
No. MUN 19(3) CR-283-2020, dated 24-12-2020 has fixed for the Jiwati Nagar Panchayat the number of Councillers 
to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Sched- 
uled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below :— 


(1) The number of Councillors to be elected 8 sn 17 


(2} The number of seats to be reserved 


(a) For the Scheduled Castes .. 01 
(b) For the Scheduled Tribes 03 
(c) For the Backward Class of Citizens म an 05 
(3) The total number of seats to be reserved for Women .. .. 09 


(including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९१ 





(4) Out of seats at serial number (3), the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and the Backward Class of Citizens as shown in item 
at serial number (2) (a), (b) and (c) 
respectively are as under :— 

(a) Forthe Scheduled Castes 00 
(b} For the Scheduled Tribes 
(c) For the Backward Class of Citizens 


FBR 


(5) Number of seats reserved for Women of General category 
[Number of seats at Serial Number (3) minus number of 


seats at Serial Number (4)]. 


2. Now therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P. 2020-CN-1-O6, dated 
6" February, 2020 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (7) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965). I, Ajay 
Gulhane, the Collector of Chandrapur District hereby fixed the number and extent of the wards into which the said Nagar 
Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 


3. This Order will be applicable to the upcoming General Election..— 


SCHEDULE 
Ward No, Total Extension of ward (Mention briefly important places in Wards) Reservation 
Population of the Discription of Boundary of the ward Category, 
Ward, SC (North, East, West, South) SC,ST, 
Population, ST Backward Class of 
Population. Ctizens 
(Including women 
in SC, ST, 
Backward Class 
Women) 
(1) (2) (3) 
Ward No. 1, Ramnagar area, Aanganwadi No. 3. 
Population- 262 North— Residential School for Special Children (Deaf and Scheduled Caste 
sc - 71 Dumb) to Raj Convent School, Jiwati. 
ST - 0 East— Raj Convent School, Jiwati to Bhagavan Chawan House. 
South—Bhagavan Chawan House to Ramji Rathod House. 
West— Ramji Rathod house to Residential School for Special 
Children ( Deaf and Dumb). 
Sewalal Temple Sarangapur 
Ward No. 2, North— Datta Chawan to Water Tank. BCC (Female) 
Population- 273 
89 - 0 East— Water Tank to Pandhari Rathod House. 
ST - 0 South—Pandhari Rathod to Ganesh Rathod House. 


West— Ganesh Rathod to Datta Chawan. 


९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 


Ward No. 3 
Population- 254 
SC - 0 
ST - 0 
Ward No. 4 
Population- 243 
SC - 22 
ST - 0 
Ward No. 5 
Population- 265 
SC - 20 
ST - 3 
Ward No. 6 
Population- 238 
SC - 0 
ST - 0 
Ward No. 7 
Population- 261 
SC - 5 
ST - 6 
Ward No. 8 
Population- 251 
SC - 10 
ST - 4 
Ward No. 9 
Population- 259 
SC - 9 
ST - 185 
Ward No. 10 
Population- 240 
SC - 15 
ST - 60 


SCHEDULE-Conta. 
(2) 


Z.P. School area Sarangapur. 
North—Babarao Rathod to Vasant Chawan House. 
East— Narayan Rathod to Z. P. School. 
South—Z. P. School to Madhav Rathod House. 
West— Madhav Rathod to Babarao Rathod House. 


Police Station Jiwati, PHC Jiwati Area. 
North— Waman Jadhav to Nalha. 
East— Nalha to Bhumiabhilekh Office. 
South—Bhumiabhilekh Office to Kendre House to Wakle House. 
West— Wakle to Vaman Jadhav House. 


ITI College Jiwati Area. 
North— Ambhetkar Bhavan to RFO Office . 
East— Ambhetkar Bhavan to Ankush Yemale House. 
South—Bhanudas Nagargoje to Ankush Yemale House. 
West— RFO Office to Pandurang Kundrupe House. 


Z. P. School Jiwati Area. 
North— Forest Office to Z. P. School. 
East— Forst Office to Vishanu Gurme House. 
South—Z. P. School to Vishanu Gurme House. 
West— Z. P. School Jiwati. 


Taluka Agriculture Office Area. 
North— Old Tahashil to Hiraman Rathod House. 
East— Hiraman Rathod to Rashid Sheikh House. 
South—Rashid Sheikh to Keshav Pawar House. 
West— Keshov Pawar to Old Tahashil. 


Sewalal Temple Jiwati Area. 
North— Shobhabai Rathod to Vadttiwar House. 
East— Vadettiwar to Nandu Naike Shop. 
South—Nandu Naike Shop to Sundal Rathod House. 
West— Sundal Rathod to Shobhabai Rathod House. 


CDCC Bank Area 
North— Babu Tathod to CDCC Bank. 
East— CDCC Bank to Ekanath Petkar House. 
South—Ekanath Petkar to Sukhya Naitam House. 
West— Sukya Naitam to Ganpant Kumare to Babu Rathod House. 


Aashram School Jiwati Area. 
North—Bus to ST Vi. Office Sosayaiti. 
East—Adhivashi Ashram School in South side. 
South—Ramesh Madavi to Fattu Pawar House. 
West—Fattu Pawar House to Bus Stop. 


(3) 


General (Female) 


BCC 


General 


BCC 


BCC (Female) 


General (Female) 


General 


ST 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९३ 





(1) 


Ward No. 114 
Population- 249 
SC - 42 
ST - 14 
Ward No. 12 
Population- 262 
SC - 3 
ST - 54 
Ward No. 13 
Population- 266 
SC - 7 
ST - 48 
Ward No. 14 
Population- 262 
SC - 0 
ST - 262 
Ward No. 15 
Population- 242 
SC - 10 
ST - 131 
Ward No. 16 
Population- 232 
SC - 15 
ST - 54 
Ward No. 17 
Population- 244 
SC - 17 
ST - 32 
Candrapur : 


Date the 30" December 2020. 


ना.-एक-अ-२४ (१७०७). 


SCHEDULE-Contad. 


(2) 
Govt. Grains Godown. 
North— Bharat Patil to Vidharbh College. 
East— Vidharbh College to Ramesh Jadhav House. 


South—Ramesh Jadhav to Hushen Naitam House. 
West— Hushen Naitam to Bharat Patil House. 


Usmania Masjid Area. 


(3) 


General (Female) 


North— Mahamune to Namdev Shinde House. ST (Female) 
East— Namdev Shinde to Pawan Gawale House. 
South—Pawan Gawale to Sailani to Muzahid Deshmukh House. 
West— Muzahid Deshumkh to Mahanune House. 
Vidarbha Konkan Grameen Bank Area 
North— Mane to Abbas Sheikh House. General 
East— Abbas Sheikh to Tayar Qureshi House. 
South—Tayar Qureshi to Sadashiv Rathod House. 
West— Sadashiv Rathod to Mane. 
Hanuman Temple Area. 
North— Rasikabai Soyam to Vishvanath Koram to Govind Pawar General 
House. 
East— Govind Pawar to Gajanan Jumnake to Keshavrao Kotnake 
House. 
South—Keshavrao Kotnake to Maroti Soyam House. 
West— Maroti Soyam to Rasikabai Soyam House. 
PWD Office Jiwati Area 
North— Gajanan Jumnake to Soma Mangam to Sayyad Yusuf to BCC (Female) 
Kabirdas Parchake House. 
East— Kabirdas Parchake House to Namdev Gedam House. 
South—Namdev Gedam to Ekanath Kadam House. 
West— Ekanath Kadam House to Gananan Jumnake House. 
North—sambhar Shop to Ramesh Nampalle House. 
Fast— Ramesh Nampalle to Dewalaguda Chowk. ST (Female) 


South—Salim House to Dewalaguda Road. 
West— Salim House to Isambhar Shop. 


Tahasil Office Jiwti Area 
North— MSEB Company to Survey No. 9 Border. 
East— Survey No. 9 to Nizam Hotel. 
South—Giridhar Thakre to Nizam Hotel. 
West— Giridhar Thakre House Area. 


General (Female) 


AJAY GULHANE, 


Collector, 
Chandrapur. 


९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १७७. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्रपअ-का-६, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) (यापुढे सदर 
“उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केले) चे कलम १०(१) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोकत आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
कोरपना नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १०, पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्‍चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून कोरपना नगर पंचायतच्या प्रभाग 
रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वकष विचार करून मा. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एमयुएन- १९(३) 
कावी २७८-२०२०, दिनांक २४ डिसेंबर २०२० अन्वये नगर पंचायत, कोरपना यांच्या अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता प्राप्त आहे. मी, अजय गुल्हाने, 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 
































आदेश 
क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-१६१-२०२०.--- 


मा. विभागीय तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.-१९(३)/कावि-२७८/२०२०, दिनांक २४-१२-२०२० अन्वये नगर 
पंचायत कोरपना च्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून 
ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 

















(१) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. , . , . , . १७ 





(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 





(अ) अनुसूचित जाती .. . . . . ०२ 
(ब) अनुसूचित जमाती .. .. .. ०३ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्गप्रवर्ग .. .. ,. ०५ 
(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय यांच्यासाठी .. ०९ 


राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) 


(४) उपरोक्त क्रमाक (३) पैकी वरील क्रमांक २ (अ) (ब) आणि (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 








खालीलप्रमाणे राहील.-- 
(अ) अनुसूचित जाती .. .. .. ०१ 
(ब) अनुसूचित जमाती at 5 १ ७ ०२ 
(क) नागरिकांचा मागासवर्गप्रवर्ग .. .. .. ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. .. .. ०३ 





[अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा) 





२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र.१-का-६, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, अजय गुल्हाने, चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे उक्त कोरपना नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९५ 





विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या वा त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती 








अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी(अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग 





स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


प्रभाग क्रमांक व 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या 


अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या, अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या, 


(१) 


प्रभाग क्रमांक-१ 
एकूण लोकसंख्या-३२८ 
अ. जा.-१६ 

अ. ज.-५५ 

इतर-२५७ 


प्रभाग क्रमांक-२ 
एकूण लोकसंख्या-२९१ 
अ. जा.-१६ 

अ. ज.-३६ 

BARRIS 


प्रभाग क्रमांक-३ 
एकूण लोकसंख्या-२९६ 
अ. जा.-३७ 

अ. ज.-२९ 

इतर-२३० 


प्रभाग क्रमांक-४ 
एकूण लोकसंख्या-३०७ 
अ. जा.-०९ 

अ. ज.-३६ 

इतर-२६२ 
































अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती (प्रभागातील थोडक्यात महत्वाची ठिकाणे/परिसर/ आरक्षणाची स्थिती किती 
नगर इत्यादी नमूद करावीत) प्रभागाची सिमा जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु. जाती./अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी (अनु. जाती/ 
अनु. जमाती/नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 
धरून) 
(२) (३) 
टीचर कॉलनी 
, पाठील झाडे खाली प्लॉटपर्यंत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
उत्तर :- बोडखे पाटील ले-आऊट पासून रामदास झाडे खाली . 
(महिला) 
पूर्व :: रामदास झाडे खाली प्लॉट पासून जगदीश पटेलपर्यंत. 
दक्षिण :- जगदीश पटेल यांच्या घरापासून आश्रम शाळा पासून श्रीधर गिरडकर यांचे 
शेतापर्यंत. 
पश्‍चिम :- श्रीधर गिरडकर यांचे शेत पासून बोडखे पाटील ले-आऊटपर्यंत. 
टीचर कॉलनी 
उत्तर :- पोलिस स्टेश पासून हफिज भाई यांचे शेतपर्यंत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(महिला) 
पूर्व :: हफिज भाई पासून नरसीम अन्ना ले-आऊटपर्यंत. 
दक्षिण :- नरसीम अन्ना पासून धोटे ले-आऊट पासून किशोर बावणे चाळपर्यंत. 
पश्‍चिम :- किशोर बावणे चाळ पासून संजय झाडे यांचे घरा पासून जागदीश धोटे यांचे 
ले-आऊट ते मोहितकर यांचे घरापासून ते पोलिस स्टेशनपर्यंत. 
शारदा माता मंदिर वार्ड 
उत्तर :- आडकुजी लोडे समाधी पासून पाशा पटेल यांचे शेतपर्यंत. सर्वसाधारण 
पूर्व :: पाशा पटेल पासून अशोक कोल्हेपर्यंत. 
दक्षिण :- अशोक कोल्हे पासून सुधाकर माणूसमारेपर्यंत. 
पश्‍चिम :- सुधाकर माणूसमारे पासून आडकुजी लोडे समाधीपर्यंत. 
जुनी वस्ती 
यांचे यांचे कोठयापर्यंत सर्वसाधारण 
उत्तर :- पाशा पटेल यांचे शेत पासून पाशा पटेल यांचे . (महिला) 


पूर्व :- पाशा पटेल यांचे कोठ्या पासून डॉक्टर रॉय यांचे दवाखानापर्यंत. 





दक्षिण :- डॉक्टर रॉय यांचे दवाखाना पासून रमेश बुटले यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम :- रमेश बुटले यांचे घरापासून पाशा पटेल यांचे शेतपर्यंत. 


९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-५ 
एकूण लोकसंख्या-२८२ 
अ. जा.-१२६ 

अ. ज.-२४ 

इतर-१३२ 


प्रभाग क्रमांक-६ 
एकूण लोकसंख्या-२९८ 
अ. जा.-१८ 

अ. ज.-१०४ 
इतर-१७६ 


प्रभाग क्रमांक-७ 
एकूण लोकसंख्या-३२२ 
अ. जा.-३६ 

अ. ज.-१९ 

इतर-२६७ 


प्रभाग क्रमांक-८ 
एकूण लोकसंख्या-२७८ 
अ. जा.-१४ 

अ. ज.-८६ 

इतर-१७८ 


प्रभाग क्रमांक-९ 
एकूण लोकसंख्या-२७८ 
अ. जा.-४३ 

अ. ज.-३७ 

इतर-१९८ 


प्रभाग क्रमांक-१० 
एकूण लोकसंख्या-३२१ 
अ. जा.-२७ 

अ. ज.-६२ 

इतर-२२३२ 














अनुसूची--चालू 
(२) 

जुनी वस्ती 
उत्तर :- डॉक्टर आंबेडकर चौक पासून बाबाराव धोटे यांचे शेतपर्यंत. 
पूर्व :- बाबाराव धोटे यांचे शेत पासून इब्राहीम भाई यांचे शेतपर्यंत. 
दक्षिण :- इब्राहीम भाई यांचे शेत पासून जुने तहसील क्वॉर्टर पासून राजीव गांधी 

चौकपर्यंत. 

पश्‍चिम :- राजीव गांधी चौक पासून डॉक्टर आंबेडकर चौकपर्यंत. 

जुनी वस्ती 
उत्तर :- हनुमान मंदिर पासून माता मंदिरपर्यंत. 
पूर्व :- माता मंदिर पासून मनसुर सेठ यांच्या प्लॉटपर्यंत. 





दक्षिण :- मनसुर सेठ यांच्या प्लॉट पासून राजू माणूसमारेपर्यंत. 


पश्‍चिम :- राजू माणूसमारे पासून हनुमान मंदिरपर्यंत. 











जुनी वस्ती 
उत्तर :- बापूराव शेडमाके चौक पासून डॉक्टर आंबेडकर चौकपर्यंत. 
पूर्व :- डॉ. आंबेडकर चौक पासून विठ्ठल पानघाटे यांचे घरापर्यंत. 
दक्षिण :- विठ्ठल पानघाटे यांचे घरा पासून बावणे सर यांचे घर पासून हजारे सर यांचे 


घरपर्यंत. 
पश्‍चिम :- हजारे सर यांचे घर पासून बापूराव शेडमाके चौकपर्यंत. 


टीचर कॉलनी 





उत्तर :- नामदेव किन्नाके यांचे घर पासून प्रीतम बुरेवार यांचे घरपर्यंत. 


पूर्व :- 
दक्षिण :- सुनील बावणे यांचे शेत पासून जाफर भाई यांचे घरपर्यंत. 





प्रीतम बुरेवार यांचे घरपासून सुनील बावणे यांचे शेतपर्यंत. 





पश्‍चिम :- जाफर भाई यांचे घर पासून नामदेव किन्नाके यांचे घरपर्यंत. 
तलाव मोहल्ला 


उत्तर :- धनराज गिरडकर यांचे शेत पासून रहीम शाह यांचे घर पासून अभय मुके यांचे 


घरपर्यंत. 
पूर्व :: अभय मुकके यांचे घर पासून गौरकर यांचे घरपर्यंत. 


दक्षिण :- गौरकार यांचे घर पासून इटणकर यांचे शेतपर्यंत. 





पश्‍चिम :- इटणकर यांचे शेत पासून धनराज गिरडकर यांचे शेतपर्यंत. 





जुनी वस्ती 
उत्तर :- पचभाई सर यांचे घर पासून अनिल रेगुंडवार यांचे प्लॉटपर्यंत. 
पूर्व :- अनिल रेगुंडवार यांचे प्लॉट पासून पारखी ओपन स्पेसपर्यंत. 
दक्षिण :- पारखी ओपन स्पेस पासून प्रभाकर दिवे यांचा प्लॉट पासून गिरीधर राऊत यांचे 


घरपर्यंत. 


पश्‍चिम :- गिरीधर राऊत यांचे घर पासून जोगी यांचे घर पासून पचभाई सर यांचे 
घरपर्यंत. 


(३) 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 
(महिला) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


(महिला) 


सर्वसाधारण 


अनु. जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९७ 





(१) 


प्रभाग क्रमांक-११ 
एकूण लोकसंख्या-३१९ 
अ. जा.-५३ 

अ. ज.-३४ 

इतर-२३२ 


प्रभाग क्रमांक-१२ 
एकूण लोकसंख्या-३२९ 
अ. जा.-७२ 

अ. ज.-४८ 

इतर-२०९ 


प्रभाग क्रमांक-१३ 
एकूण लोकसंख्या-३१४ 
अ. जा.-२४ 

अ. ज.-६३ 

इतर-२२७ 


प्रभाग क्रमांक-१४ 
एकूण लोकसंख्या-३२३ 
अ. जा.-०३ 

अ. ज.-५९ 

इतर-२६१ 


प्रभाग क्रमांक-१५ 
एकूण लोकसंख्या-३०९ 
अ. जा.-१७ 

अ. ज.-३६ 

इतर-२५६ 


प्रभाग क्रमांक-१६ 
एकूण लोकसंख्या-३२४ 
अ. जा.-१०४ 

अ. ज.-७९ 

इतर-१४१ 


ना.-एक-अ-२५ (१७०७). 


अनुसूची--चालू 
(२) 
श्री राम मंदिर 
उत्तर :- सौदागरे यांचे घर पासून विठोबा पारखी यांचे घर पासून अनिल रेगुंडवार यांचे 
घर पर्यंत. 


पूर्व :- अनिल रेगुंडवार यांचे घर पासून बळी एकरे यांचे घर पासून आवारी गुरूजी 
यांचे शेत पर्यंत. 


दक्षिण :- आवारी गुरूजी यांचे शेत पासून पाशा पटेल यांचे शेत पर्यंत. 
पश्‍चिम :- पाशा पटेल यांचे शेत पासून सौदागरे यांचे घर पर्यंत. 
नवीन वस्ती 


उत्तर :- डॉक्टर आंबेडकर चौक पासून मटन मार्केट पर्यंत. 





पूर्व :: मटन मार्केट पासून लटारी कोल्हे यांचे घर पर्यंत. 
दक्षिण :- लटारी कोल्हे यांचे घर पासून लियाकत अली यांचे शेत पर्यंत. 
पश्‍चिम :- लियाकत अली यांचे शेत पासून डॉक्टर आंबेडकर चौक पर्यंत. 
नवीन वस्ती 
उत्तर :- अविनाश मुसळे यांचे घर पासून प्रभाकर कारेकार यांचे घर पर्यंत. 
पूर्व :- प्रभाकर कारेकार यांचे घर पासून गजानन येडे यांचे घर पर्यंत. 
दक्षिण :- गजानन येडे यांचे घर पासून विकास आमलेपवार यांचे घर पर्यंत. 
पश्‍चिम :- विकास आमलेपवार यांचे घर पासून अविनाश मुसळे यांचे घर पर्यंत. 
नवीन वस्ती 
उत्तर :- पंढरीनाथ झाडे यांचे घर पासून अयुब अली यांचे घर पर्यंत. 
पूर्व :- अयुब अली यांचे घर पासून रफिक भाई यांचे शेत पर्यंत. 
दक्षिण :- रफिक भाई यांचे शेत पासून लियाकत अली यांचे शेत पर्यंत. 
पश्‍चिम :- लियाकत अली यांचे शेत पासून शिवाजी चौक पासून रब भाई पासून पंढरीनाथ 
झाडे यांचे घर पर्यंत. 
नवीन वस्ती 


उत्तर :- लियाकत अली रफिकभाई चाळ पासून डॉक्टर रनदिवे यांचे घर पर्यंत. 








पूर्व :: डॉक्टर रनदिवे यांचे घरापासून रामा तुमराम यांचे घर पर्यंत. 

दक्षिण :- रामा तुमराम यांचे घर पासून संतोष नक्षीने यांचे घर पर्यंत. 

पश्‍चिम :- संतोष नक्षीने यांचे घर पासून लियाकत अली रफिक भाई चाळ पर्यंत. 
नविन वस्ती 


उत्तर :- नवीन अभ्यासिका पासून स्मशान भूमी पर्यंत. 





पूर्व :: स्मशान भूमी पासून तहसील कार्यालयपर्यंत. 
दक्षिण :- तहसील कार्यालय पासून गेडाम यांचे शेत. 


पश्‍चिम :- गेडाम यांचे शेत पासून नवीन अभ्यासिकापर्यंत. 


(३) 


अ. जाती (महिला) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


अ. जमाती (महिला) 


अ. जमाती (महिला) 


सर्वसाधारण (महिला) 


अ. जाती 


९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





अनुसूची--चालू 
(१) (२) (३) 
नविन वस्ती 
प्रभाग क्रमांक-१७ उत्तर :- ताहेर अली यांचे घरापासून ठाकूर यांचे घरापर्यंत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या-२७६ पूर्व :- ठाकूर यांचे घरापासून पोचीराम कुमरे यांचे घरापर्यंत. 
5 जर दक्षिण :- पोचीराम कुमरे यांचे घरापासून मोबिन भाई यांचे घरापर्यंत. 
इतर-२३० पश्‍चिम :- मोबिन भाई यांचे घरापासून ताहेर अली यांचे घरपर्यंत. 
अजय गुल्हाने, 
चंद्रपूर : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. चंद्रपूर . 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १७८. 
BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-N.P.-2020-CN.-01-O0-6, dated 
06-02-2020 of the State Election Commissioner, Maharashtra, the Collector of Chandrapupr district 
proposes to make the following draft order under sub-section (1) of Section 10 of the Maharashtra Mu- 
nicipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965) (hereinafter 
referred to as the “ said Act ”) to fix for the Korpana Nagar Panchayat the number and the extent of the 
wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to specifiy the wards reserved for 
Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including women 
belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case 
may be, as shown in the Scheduled to the draft order of the residents of the Korpana Nagar Panchayat 
considering the objection received by me in respect of the said draft order. I, Ajay Gulhane, the Collec- 
tor of Chandrapur district in exercise of the powers conferred on me by sub-section (1) of Section 10 of 
the said Act. Hereby make the following order namely. 


ORDER 
No.-Karya- 10-Navisha-Karyasan-1-161-2020.— 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Administration, Nagpur 
by his order No. MUN 19(3)-CR-278-2020, dated 24-12-2020 has fixed for the Korpana Nagar Panchayat 
the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (Including the number of seats reserved for 
the Women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of 
Citizens) as shown below.— 


(1) The number of Councillors to be elected 88 es 17 


(2) The number of Seats to be reserved 


(a) For the Scheduled Castes . 02 
(b) For the Scheduled Tribes .. .. 03 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 05 
(3) The total Number of Seats to be reserved for Women .. 09 


(Including the number of seats to be reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ ९९ 





(4) Out of seats at serial number (3), the number of seats 


reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of the Citizens 
as shown in item at serial number 2(a), (b) and (c) 
respectively, are as under :- 


(a) For the Scheduled Castes 
(b) For the Scheduled Tribes 


(c) For the Backward Class of Citizens 


(5) Number of the seats reserved for women a General 


category [number of seats at serial Number (3) minus 


number of seats at serial Number (4)] 


01 
02 
03 
03 


2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by order No. SEC-N.P.-2020-CN.-0O1- 
O-6, dated 06-02-2020, of State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (1) of Sec- 
tion 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah. XL of 1965). I, Ajay Gulhane, the Collector of Chandrapur District hereby fix the number and 
extent of the wards into which the said Nagar Panchayats area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citi- 
zens and Women (Including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens) as the case may be a shown in the Schedule.-- 


3. This order shall take effect for the purpose to the next General Elections held immediatedly 
following the State of this order. 


Ward No., Total 
Poulation of the 
Ward, SC Population, 
ST Population 


(1) 


SCHEDULE 


Ward Scope (Mention Briefly Important Places/ 
Premises/Towns etc. in the ward) Ward Boundary 


(2) 


Teacher Colony 
Ward No.-1 North :- Bodkhe Patil Layout to Ramdas Zade Open Plot. 
गार East :- Ramdas Zade Open Plot to Jagdish Patel House. 
2 x “Re South :- From Jagdish Patel House to Ashram School to Shridhar 
Others-257 


Giradkar Agricultural land. 


West :- Shridhar Giradkar Agricultural land to Bodkhe Patil 


Layout. 


Reservation Status 
How many seats 
for which category 
such as SC/ST/ 
Citizen’s Backward 
Classes and for 
women (including 
SC/ST /Citizen’s 
Backward Classes 
for women) 


(3) 


BCC (Female) 


१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 


Ward No.-2 
Total 
Population-29 1 
S. C.-16 

S. T.-36 
Others-239 


Ward No.-3 
Total 
Population-296 
S. C.-37 

S. T.-29 
Others-230 


Ward No.-4 
Total 
Population-307 
S. C.-09 

S. T.-36 
Others-262 


Ward No.-5 
Total 
Population-282 
S. C.-126 

S. T.-24 
Others- 132 


Ward No.-6 
Total 
Population-298 
S.C.-18 

S. T.-104 
Others- 1776 


SCHEDULE—Contd. 
(2) 
Teacher Colony 
North :- Police Station to Hafiz Sheikh Agricultural land. 


East :- Hafiz Sheikh Agricultural land to Narsim Anna Lay- 


out. 


South :- Narsim Anna Layout to Dhote Layout to Kishor Bawne 
Chal. 


West :- Kishor Bawne Chal to Sanjay Zade to Jagdish Patel 
Layout to Mohitkar House to Police Station. 


Sharda Mata Mandir Ward 
North :- Adku Lode Samadhi to Pasha Patel Agricultural land. 
East :- Pasha Patel Agricultural land to Ashok Kolhe House. 
South :- Ashok Kolhe House to Sudhakar Manusmare House. 
West :- Sudhakar Manusmare House to Adku Lode Samadhi. 
Old Wasti 
North :- Pasha Patel Agricultural land to Pasha Patel Kotha. 
East:- Pasha Patel Kotha to Doctor Roy Hospital. 
South :- Doctor Roy Hospital to Ramesh Butle House. 
West :- Ramesh Butle House to Pasha Patel Agricultural land. 
Old Wasti 


North:- Dr. Ambedkar Chowk to Babarao Dhote Agricultural 
land. 


East :- Babarao Dhote Agricultural land to Ebrahim Bhai Agri- 
cultural land. 


South :- Ebrahim Bhai Agricultural land to Old Tahsil Quarter 
to Rajiv Gandhi Chowk. 


West :- Rajiv Gandhi Chowk to Dr. Ambedkar Chowk. 
Old Wasti 
North :- Hanuman Temple to Mata Temple. 
East:- Mata Temple to Mansur Seth Open Plot. 
South :- Mansur Seth Open Plot to Raju Manusmare House. 


West :- Raju Manusmare House to Hanuman Temple. 


(3) 


BCC (Female) 


General 


General (Female) 


General 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १०१ 





(1) 


Ward No.-7 
Total 
Population-322 
S. C.-36 

S. T.-19 
Others-267 


Ward No.-8 
Total 
Population-278 
S.C.-14 

S. T.-86 
Others-178 


Ward No.-9 
Total 
Population-278 
S. C.-43 

S. T.-37 
Others- 198 


Ward No.-10 
Total 
Population-32 1 
S. C.-27 

S. T.-62 
Others-232 


Ward No.-11 
Total 
Population-319 
S. C.-53 

8. T.-34 
Others-232 


Ward No.-12 
Total 
Population-329 
S.C.-72 

S. T.-48 
Others-209 


ना.-एक-अ-२६ (१७०७). 


SCHEDULE—Contd. 


(2) 
Old Wasti 


North:- Baburao Shedmake Chouk to Dr. Ambedkar Chouk. 
East :- Dr. Ambedkar Chouk to Vitthal Panghate House. 


South :- Vitthal Panghate House to Sadhu Bawne House to 
Hazare Sir House. 


West :- Hazare Sir House to Baburao Shedmake Chouk. 
Teacher Colony 
North:- Namdeo Kinnake House to Pritam Burewar House. 


East :- Pritam Burewar House to Sunil Bawane Agricultural 
Land. 


South :- Sunil Bawane Agricultural Land to Jafar Bhai House. 
West :- Jafar Bhai House to Namdeo Kinnake House. 
Talav Ward 


North:- Dhanraj Giradkar Agricultural Land to Rahim Shaha 
House to Abhay Mukke House. 


East :- Abhay Mukke House to Gourkar House. 
South :- Gourkar House to Etankar Agricultural Land. 


West :- Etankar Agricultural land to Dhanraj Giradkar Agricul- 
tural Land. 


Old Wasti 
North :- Pachbhai House to Regundwar Open Plot. 
East :- Regundwar Open Plot to Parkhi Open Land. 


South :- Parkhi Open land to Prabhakar Diwe Plot to Giridhar 
Raut House. 


West :- Giridhar Raut House to Jogi House to Pachbhai House. 
Shri Ram Mandir 


North:-Soudagare House to Vithoba Parkhi House to 
Regundwar House. 


East :- Regundwar House to Baliram Ekare House to Awari Sir 
Agricultural Land. 


South :- Awari Sir Agricultural Land to Pasha Patel Agricul- 
tural Land. 


West :- Pasha Patel Agricultural Land to Soudagare House. 
New Wasti 

North:- Doctor Ambedkar Chouk to Matan Market. 

East :- Matan Market to Latari Kohle House. 

South :- Latari Kohle House to Liyakat Ali Agricultural Land. 

West :- Liyakat Ali Agricultural Land to Doctor Ambedkar Chouk. 


(3) 


General (Female) 


BCC (Female) 


General 


SC (Female) 


BCC 


१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





(1) 


Ward No.-13 
Total 
Population-3 14 
S. C.-24 

S. T.-63 
Others-227 


Ward No.-14 
Total 
Population-323 
S. C.-03 

S. T.-59 
Others-261 


Ward No.-15 
Total 
Population-309 
S.C.-17 

S. T.-36 
Others-256 


Ward No.-16 
Total 
Population-324 
S. C.-104 

S. T.-79 
Others- 141 


Ward No.-17 
Total 
Population-276 
S.C.-18 

S. T.-28 
Others-230 


Chandrapur : 
Dated the 30% December 2020. 


SCHEDULE—Contd. 
(2) 


New Wasti 
North:- Avinash Musale House to Prabhakar Karekar House. 
East:- Prabhakar Karekar House to Gajanan Yede House. 
South :- Gajanan Yede House to Vikas Amlepawar House. 
West :- Vikas Amlepawar House to Avinash Musale House. 
New Wasti 
North :- Pandhari Zade House to Ayub Ali House. 
East :- Ayub Ali House to Rafik Bhai Agricultural land. 


South :- Rafik Bhai Agricultural Land to Liyakat Ali Agricul- 
tural land. 


West :- Liyakat Ali Agricultural Land to Shiwaji Chouk to Rab 
Bhai to Pandhari Zade House. 


New Wasti 


North:- Liyakat Ali Rafik Bhai Complex to Doctor Randive 


House. 
East:- Doctor Randive House to Rama Tumram House. 
South :- Rama Tumram House to Santosh Nakshine House. 


West :- Santosh Nakshine House to Liyakat Ali Rafik Bhai 


(3) 


ST (Female) 


ST (Female) 


General (Female) 


Complex. 

New Wasti 
North :- New Library to Smashan Bhumi. sc 
East:- Smashan Bhumi to Tahsil Office. 
South :- Tahsil Office to Gedam Agricultural Land. 
West :- Gedam Agricultural land to New Library. 

New Wasti 
North:-Taher Ali House to Thakur House. BCC 
East:- Thakur House to Pochiram Kumare House. 
South :- Pochiram Kumare House to Mobin Bhai. 
West :- Mobin Bhai to Taher Ali House. 

AJAY GULHANE, 


Collector, Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १०३ 





बुधवार, जानेवारी १३, २०२१/पौष २३, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.१. 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
आदेश 
क्रमांक कार्या-१०-नविशा-कार्यासन-१-२०२१.-- 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१-अ(४) अन्वये मी, अजय गुल्हाने, जिल्हाधिकारी, 





चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, दिनांक ०५ जानेवारी २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर परिषद भद्रावती च्या विशेष सभेत खालील 


उमेदवार नगर परिषद उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 
अ.क्र. उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेल्या पक्षाचे नाव नगरपरिषदेचे नाव 
उमेदवाराचे नाव 
(१) (२) (३) (४) 
१ संतोष शामराव आमने शिवसेना भद्रावती 
अजय गुल्हाने, 
चंद्रपूर : जिल्हाधिकारी, 


दिनांक ६ जानेवारी २०२१. चंद्रपूर. 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.२. 


BY COLLECTOR 
ORDER 


No. Desk-10-UDS-Desk-1-2021.— 


In exercise of the power delegated to me, The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965, (Mah. XL of 1965), read Section 51A Sub-section (4) I, Ajay Gulhane, 
Collector, Chandrapur District hereby publish the name of person who has been declared elected as 


Vice-President of the Municipal Council Bhadravati in the Special Meeting, held on O5th January 2021. 


SCHEDULE 
Sr. No. Name of the Elected Name of Party Name of Council 
(1) (2) (3) (4) 

1 Santosh Shamrao Amne Shivsena Bhadravati 

AJAY GULHANE, 
Chandrapur : Collector, 
Dated the 6" January 2021. Chandrapur. 
2 


शुक्रवार, जानेवारी १५, २०२१/पौष २५, शके १९४२ 


भाग १-अ (असा.) (ना. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.३. 
आयुक्त, महानगरपालिका, यांजकडून 


क्रमांक मनपाना-नरवि-कलम-१२४बी-२०६-२०२१.--- 

नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१(१) अन्वये शासन, नगर 
विकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४९६-२६४३-प्र क्र.३००(अ)-९७-नवि-९, दि. ७ जानेवारी, २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती 
दि. १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे, तसेच नागपूर शहराची सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्र. टिपीएस-२४००-१६८४-प्र.क्र.२३५-२०१४-नवि-९, दि. ३१ मार्च, २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दि. ९ एप्रिल २००१ पासून अंमलात आली 
आहे. शासनाने निर्णय क्र. नासुप्र-३३१३-प्र.क्र.४१-नवि-७, दि. ३०-०१-२०१४ अन्वये नागपूर मेट्रो मार्ग प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. 

आणि तसेच शासनाने अधिसूचना क्र. एमआरडी-३३१६-प्र.क्र.२४-(१)-नवि-७, दि. ३०-०६-२०१६ अन्वये नागपूर मेट्रो रेल्वेचे मार्गीका 
खालीलप्रमाणे निश्‍चित केल्या आहेत. 

(१) ऑटोमोटीव्ह ते मिहान (उत्तर-दक्षिण मार्गीका) 

(२) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर, (पूर्व-पश्‍चिम मार्गीका) 

वरील दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गीका प्रकल्पास “ महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प * म्हणून शासनाने घोषित केले आहे, शासनाने 
दि. ३०-०१-२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-३ मधील अ.क्र. () व (1) मध्ये नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी निश्‍चित 
करण्यात आलेल्या आर्थिक स्त्रोताबाबत खालीलप्रमाणे नमूद आहे. 

() मेट्रो मार्गिकाच्या दोन्ही बाजूस ५०० मी. अंतरापर्यंत येणा-या जमिनीवर अधिमूल्य आकारून ४ चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत अतिरिक्‍त 
चटईक्षेत्र एफ.एस.आय.) देण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करून त्यानुसार अधिमुल्याची रक्‍कम संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने वसूल 
करणे व त्यापैकी ५०% रक्कम पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी स्वतःकडे ठेवून घेऊन उर्वरित ५०%रक्कम सदर प्रकल्पासाठी नियुक्‍त एस.पी.व्ही. 
यांस देणे. 

(1) शासन अधिसूचित करेल असे महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणा-या शहरात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, 
अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीनुसार आकारण्यात येणारे विकास शुल्क १००% पर्यंत वाढ करून आकारण्याविषयी कायद्यात तरतूद करणे व त्यानुसार 
वसूल होणारी वाढीव रक्‍कम अशा प्रकल्पासाठी वापरणे. 



































महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी २८-फेब्रुवारी 3, २०२१/माघ ८-१४, शके १९४२ १०५ 








वरील परिशिष्ट ३ च्या अक्र. () च्या अनुषंगाने नागपूर शहराच्या उक्त मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये गाया. 0पल्ताल्त 
1)९7शग॥16९( करीता काही परिभाषांसह नवीन तरतूद क्र. ४०, परिच्छेद “ ७7 ” समाविष्ट करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावात शासन निर्णय क्र. टिपीएस- 
२४१४-४७७-प्र क्र.२४८-२०१४-नवि-९, दि. ०९-०६-२०१७ अन्वये मंजुरी देण्यात आलेली होती. 

तथापि, राज्य शासनाकडे लोक प्रतिनिधी, हितसंबंधित वास्तु विशारद, विकासक संस्था विविध निवेदने प्राप्त झाली आहेत. उक्त निवेदनाद्वारे 
त्यांनी उक्त विनियमामध्ये समास अंतरे, बाल्कनी, बेसमेंट रॅम्प इत्यादीबाबत फेरविचार व्हावा अशी विनंती केली असल्याने शासनाने दि. ०९२-०६-२०१७ 
रोजीच्या अधिसूचनेत प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने प्रसिद्धी देऊन व त्यावरील वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ 
(१कक)(ग) अन्वये प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून शासनाने १५" Oriented Development @ fraaraeiia Hel Wenldd केलेल्या 
फेरबदलास निर्णय क्र. टिपीएस-२४१४-४७७-प्र.क्र.२४८(भाग-१)-२०१४-नवि-९, दि. २ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या बाबीनुसार मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार त्या भागातील विकास परवानगी देतेवेळी विकास शुल्क आकारणी करणेची 
कार्यवाही सुरू असून मेट्रो मार्गीकेच्या ५०० मी. अंतरादरम्यानच्या विकास परवानगी प्रकरणी अनुज्ञेय अतिरीक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकांवर अधिमूल्य 
आकरणीच्या एकूण रक्‍कमेतील ५०% रक्कम पायाभूत सुविधासाठी महानगरपालिकेकडे राखून ठेवून उर्वरीत ५०%रक्कम महामेट्रोकडे परस्पर भरणा 
करणेची कार्यवाही सुरू आहे. 

उक्त परिशिष्ट क्र.-३ च्या अ.क्र. (1) च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२४-ब नुसार 
विकास वा बांधकाम परवानगी प्रकरणी आकारणी करावयाच्या विकास आकाराबाबतची तरतूद आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम-१२४(२-१३) मध्ये 
राज्य शासनाने एक किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प हाती घेण्याचा आपला इरादा जाहीर केला असेल त्याबाबतीत या 
अधिनियमातील कोणताही नियोजन प्राधिकरणाचा किंवा नवीन नगर रचना प्राधिकरणाचा अधिकारी ते खालील क्षेत्राच्या संबंधात पोट-कलम (२) च्या 
तरतुदीन्वये बसविण्यात आणि वसूल करण्यात आलेल्या विकास आकारात शंभर टक्क्यांनी वाढ करण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. 


नागपूर शहराकरीता मेट्रो रेल नागरी परिवहनाचा प्रकल्प जाहीर झाल्यामुळे वरीलप्रमाणे विकास आकारामध्ये १००% वाढ करण्याबाबत तसेच 
विकास आकारामध्ये वाढ करून सदर विकास आकाराचा निधी “ नागरी वाहतुक निधी ” मध्ये ठेवून त्याचा विनियोग सदर मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या एकूण 
खर्चातील नागपूर महानगरपालिकेची ५% हिस्स्याची रक्‍कम नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड या मेट्रो प्रकल्पाकरीता स्थापन केलेल्या एस.पी.व्ही. 
कंपनीकडे वर्ग करण्यास शासनाने उपरोक्त निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 
१९६६ चे कलम १२४ब(२-१अ) मध्ये खालील प्रमाणे तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. 


कलम १२४ब(२-१आ)--राज्य शासनाने, एक किंवा त्यापेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प हाती घेण्याचा आपला इरादा जाहीर 
केला असेल त्याबाबतीत या अधिनियमाखालील कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाच्या किंवा नवीन नगरविकास प्राधिकरणाच्या अधिकारीतेखालील क्षेत्राच्या 
संबंधात, पोट-कलम (२) च्या तरतुदींन्वये बसविण्यात आणि वसूल करण्यात आलेल्या विकास आकारात, शंभर टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यात येईल, असे 
नमूद आहे. 

त्याअनुषंगाने शासनाने नागपूर शहराकरीता मेट्रो रेल महत्वपूर्ण नागरी वाहतुक प्रकल्प घोषित केल्यामुळे नागपूर शहराकरीता अधिसूचित 
क्षेत्रामध्ये उक्त अधिनियमाच्या कलम १२४ब(२) च्या तरतुदीन्वये बसविण्यात आणि वसूल करण्यात आलेल्या विकास आकारामध्ये उक्त अधिनियमातील 
कलम १२४ब(२-१अ) मधील तरतुदीनुसार विकास आकारात १००% वाढ करणे आवश्यक आहे. 

तसेच शासनाने निर्णय क्र. एम.आर.डी.-३३१६-प्र.क्र.२४-(१)-नवि-७, दि. ३०-०६-२०१६ अन्वये महाराष्ट्र शासन सन २०१५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र. ३७ नुसार सुधारित केलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२४ब(२-१अ) च्या प्रयोजनार्थ 
नागपूर महानगर प्रदेशातील नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा (१) ऑटोमोटीव्ह ते मिहान (उत्तर-दक्षिण मार्गीका), (२) प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर 
(पूर्व-पश्‍चिम मार्गीका) या दोन उन्नत मेट्रो रेल्वे मार्गिकांच्या प्रकल्पास “ महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प ” घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे 
उक्त अधिनियमाचा कलम १२४ब(२-१अ) मधील तरतुदीनुसार अधिनियमाच्या कलम-१२४ब (२) च्या तरतुदीन्वये बसविण्यात आणि वसूल करण्यात 
आलेल्या विकास आकारामध्ये अपेक्षित १००% वाढ नागपूर नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रात दिलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने वसूल करणे आवश्यक 
आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२४ब (२-१अ) मधील तरतुदीनुसार अधिनियमाच्या कलम 
१२४ब(२) च्या तरतुदीन्वये बसविण्यात आणि वसूल करण्यात आलेल्या विकास आकारामध्ये अपेक्षित १००% वाढ भूतलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 
दि. ३०-०६-२०१६ पासून नागपूर नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रात दिलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने वसूल करणे आवश्यक असून त्यानुसार 
कार्यवाही करणेबाबत शासनाने पत्र क्र. टिपीएस-२४२०-७११-प्र क्र. ९२-२०२०-नवि-९, दि. ०३-११-२०२० रोजी निर्देशित केलेले आहे. त्यानुसार 
सदर सूचना वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून उक्त विकास आकारमध्ये केलेली वाढ अंमलात आणून वसूल करण्यात येईल. 









































































































































राधाकृष्णन बी. (भाप्र.से.), 
नागपूर : आयुक्‍त, 
दिनांक ७ जानेवारी २०२१. नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 


ना-एक-अ-२७ (१७०७). 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


